मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्रार 
संगणकीकृत 


ऱ्त्ट 


महाराष्ट शासन 
मराठी भाषा विभाग 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वातंग्वाजा > महोत्सव 
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥०५://॥॥४५.॥81811011.0४.1॥ इ-पत्ता ॥॥७४5_॥॥॥10831(8४०॥100.,00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पाळन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतीळ तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतीळ. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्दशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपेकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वषे ३६ / अंक सातवा 


एप्रिल १९८३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नवभारा 


वर्षे ३६ 1 अंक ७ । एप्रिल १९८२ 


८: 9 .. किंमत ४ रुपये । वाषिक वगणी ३० रुपये 


अध्यक्ष घ विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 
मे. पुं. रेगे 


संपादकोय पत्रव्यवहार ! 
मे. पुं. रेगे, 
संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : प्राज्ञषपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकौय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, * नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


एप्रिल १९८३ 


अनुक्रम 
संपादकीय कवितेचे भाषांतर २७ 
द -दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे 

दासशूद्रांची गुलामगिरी : अन्वेषण पद्धत, | चोखामेळा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे ३० 
तत्त्वक्ञात व प्रमाणशास्त्र १ | _पंडित आवळीकर 

शरद्‌ पाटील व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी ४१ 
शेली म्हणजे नियमोलुंघन ९ । -ज. सु. चोधरी 

- 1. धोंगडे » 

रमेश वा. धे ग्रंथ-परीक्षण व 


भारतीय वुद्धिवंत बाहेर का जातात? १९५ | -मसीहा, विश्‍वस्त 
-व. त्रि. चिपळोणकर 


शि बाचकांचा पत्रव्यवहार ४९ 
एक प्रत्ययकारां आत्मकथा श्र 
-अच्युत केशव भागवत खार-सखंकळन "१० 
क. 
लेखक-परिचय 


शै शरद पाटील :! मा्क्संवादी विचारवंत, लेखक व राजकोय-सामाजिक कायकत; असंतोष, वाडी- 
भोकर रस्ता, धुळे-४२४ ००२. कै रमकृ वा. घोंगडे $ प्रपाठक-सिमँटिक्स अँड लेक्सिकोग्रॅफी- 
भाषाशास्त्र विभाग, डेक्कन कॉलेज, पुणे-४११ ००६. % ब. जि. चिपळोणकर : निवृत्त प्राध्यापक, 
भौतिकी विभाग, इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स, मुंबई; फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटंमेंट, ९९६ नवी 
पेठ, पुणे-४११ ०३०, श्र अच्युत केशव भागवत : सेवानिवृत्त प्राचाय॑ आणि इंग्रजी विभाग- 
प्रमुख, किसन वीर महाविद्यालय वाई; काही काळ महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळाच्या 
भाषांतर विभागाचे मानसेवी संपादक; ' मनोरूथ ', १० गिरिजा को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, पौड 
रस्ता, पुणे-४११ ०३८, क्र दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे : नामवंत मराठी साहित्यिक; ' शाकुंतल !, 
साहित्यसहवास, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१. क्र पेडित आवळीकर : मराठी विभागप्रमुख आणि 
प्राध्यापक, कर्नाटक विद्यापीठ, पावटेनगर, धारवाड-५८० ००३. क्र ज. खु. चोधरी : किसन वीर 
महाविद्यालय, वाई येथे वाणिज्य विषयांचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख; १४४२ रविवार पेठ, 
वाई-४१२८०२, क्र एल. डी. इनामदार : मराठी कथाकार व विश्वकोशातील विविध कला 


विषयांचे संपादक, विश्वकोश, वाई-४१२८०३. क पंडित दापरे £ किसन वीर महाविद्यालय, वाई 
यंथे मराठीचे प्राध्यापक, वाई-४१२ ८०३. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


संपादकीय 


काले माफ्से 


मानवजातीच्या सववंश्रेष्ठ विमोचकांमध्ये कालं माक्संची गणना करणे योग्य आहे यात क्ंका 
नाहो. समग्र मानवजातीच्या परिपूर्ण आणि अंतिम विमोचनाचे अमोघ साधन म्हणून माक्‍संने आपल्या 
सिद्धांतांची रचना केली. विमोचनाच्या ह्या साधनाची परिणती मानवजातीच्या एका मोठ्या विभा- 
गावर अमानुष आणि इतिहासात अभूतपूर्व अशी बंधने लादण्यात झाली ही माक्‍संची शोकान्तिका 
आहे. माक्‍संला प्रिय असलेल्या डायलेक्टिकला अनुसरून ते झाले हे केविलवाणे समाधान आहे. 


समग्र मानवी अस्तित्वाचे आणि इतिहासाचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या वैचारिक व्यूहाची रचना 
माक्‍सेने केली. प्लेटो किंवा हेगेल यांच्या वेचारिक व्यूहाइतकाच हा सवंकष, संपन्न, संदिग्ध आणि 
अनेकार्थसुलभ असा तो व्यूह आहे. ह्यामुळेच केवळ नव्हे तर माक्‍संच्या दर्शनाला इहवादी धर्माची 
प्रतिष्ठा लाभल्यामुळे परस्परविरोधी अश्या माक्‍संवादी पंथांचा आणि संप्रदायांचा उदय होणे अटळ 
होते. 

धघामिक तत्त्वज्ञान विदवाचे आणि माणसाच्या स्वरूपाचे व भवितव्याचे दर्शन तर घडवितेच; 
पण शिवाय ह्या द्शनावर आधारलेल्या एका जीवनमार्गाचा आदेश देते. प्लेटो आणि हेगेल यांची 
तत्त्वज्ञानेही धाभिक तत्त्वज्ञाने होती. त्यांनीही विशिष्ट वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनमार्गाचा 
आदेश दिला. पण माक्‍संनेच म्हटल्याप्रमाणे हा जीवनमागे चितनात्मक होता. प्लेटोने ज्या आदर्श 
नगरराज्यांची कल्पना केली होती तिला प्रत्यक्षात उतरविण्याचा दोनदा प्रयत्न केला आणि तो फसल्या- 
नंतर धडा घेऊन तो खटाटोप त्याने सोडून दिला. अस्तित्वात असणाऱ्या नगरराज्यांची गुणवत्ता 
मापण्याचा मानदंड एवढेच स्वरूप प्लेटोच्या आदश नगरराज्याला प्राप्त झाले. प्लेटोने किंवा इतर 
कूणीही साधण्याचा प्रयत्न करावा असे व्यवहाये उद्दिष्ट ते उरले नाही. पण समजा, ते वास्तव जगात 
उतरले असते तरीही अशा नगरराज्याचा नागरीक म्हणून पुरतेपणे जगण्यात, प्लेटोच्या सिद्धांताप्रमाणे 
माणसाचे सर्वोच्च श्रेय नाही. सतू-तत्त्वाचे साक्षात दशन घेण्यात, म्हणजे चिंतनात, ज्ञानात माणसाचे 
सवेश्रेष्ठ आणि परिपूर्ण कल्याण आहे. हेगेलमताप्रमाणेही माणसाचे परमोच्च श्रेय तत्त्वज्ञानात आहे, 
म्हणजे तत्त्वाच्या ज्ञानात आहे. अस्तित्वाचा पसारा अनिवायंतेने अस्तित्वात असलेल्या चेतन्यतत्त्वाचा 
आविष्कार आहे आणि आपणही त्या चैतन्यतत्त्वाचा चैतन्यशील आविष्कार म्हणून आपले विशिष्ट 
जीवन घडवीत असतो हे ओळखण्यात माणसाचे सवंश्रेष्ठ श्रेय आहे. माणसाला अनंताची कल्पना आहे 
आणि म्हणून अनंत असे साध्य त्याला असते. पण हेगेलचे पुढचे म्हणणे असे आहे कौ, ह्या अनंत 
साध्याची प्राप्ती, ते अजून प्राप्त करून घ्यायचे आहे हा भ्रम दूर केल्याने, होते. जे सिद्ध करावयाचे 
आहे असे हे साध्य नाही. ते सिद्धच आहे हे जाणून घेण्याने जे साधले जाते असे ते साध्य आहे. 

माक्‍संच्या द्षंनावर आधारलेला जोवनमागे प्रत्यक्ष कृतीचा, वैयक्तिक आणि सामाजिक कुतीचा 
आहे. मानवी परिपूर्णता हे त्याचेही साध्य आहे आणि परिपूर्णतेचे साध्य असल्याने ते अनंत आहे. पण 
हे मानवाच्या प्रकृतीतून उदयाला येणारे, इतिहासदत्त असे साध्य आहे आणि ते वास्तव जगात, इति- 
हासात, इतिहासाची परिपूर्ती म्हणून सिद्ध करायचे आहे. ही परिपूर्ती साधल्यावर इतिहास संपुष्टात 
येईल, आणि खराखुरा मानवी समाज अस्तित्वात येईल. ह्या समाजाचे घटक असलेल्या व्यक्‍ती संपूर्ण- 
पणे मानवी व्यक्‍ती असतील त्यांची प्रकृती खंडित असणार नाही. त्या इंग्रज किवा महाराष्ट्रीय अशा 
विशिष्ट समाजात सामावलेल्या आणि म्हणून इतर विशिष्ट समाजांपासून अलग असलेल्या व्यक्‍ती अस- 
णार नाहीत. त्या कामगार किवा भांडवलदार अज्ञा विशिष्ट वर्गांचे घटक असलेल्या आणि म्हणून इतर 


दोन नवभारत एप्रिळ, १९८३ 


वर्गापासून वेगळ्या पडणाऱ्या, त्यांना विरोधी असणाऱ्या व्यक्‍ती असणार नाहीत. त्या केवळ आणि 
पूर्णपणे मानवी असलेल्या व्यक्ती असतील. प्रत्येक व्यक्‍ती पुर्णपणे स्वतंत्र असेल पण तिचे स्वातंत्र्य 
इतरांच्या स्वातंत्र्याशी विरोधी असणार नाही. उलट प्रत्येकाचे स्वातंत्र्य ही इतरांच्या स्वातंत्र्याची 
अट असेल. श्रम आणि क्रीडा यांच्यांत भेद उरणार नाही. व्यक्‍तीची प्रकृती एकसंध, पुर्ण, संवादी असेल 
आणि समाजही पूर्णपणे सुसंवादी असेल. व्यक्तींवर लादल्या गेलेल्या नियमांच्या द्वारा, व्यक्तींची इच्छा 
असो नसो, त्यांना जे पाळावे लागतात अश्या नियमांच्या द्वारा साधला गेलेला हा सुसंवाद नसेल. 
समाजात उत्स्फूतपणे प्रकट झालेला असा तो सुसंवाद असेल. व्यक्‍तीचे कतंव्य आणि तिचा स्वयंस्फूर्त 
आविष्कार यांच्यांत भेद उरणार नाही. कारण ज्या सामाजिक परिस्थितीमुळे व्यवितव्यवतींमध्ये विरोध 
निर्माण होतो, तिचे पूर्णपणे निरसन झालेले असेल. व्यक्तीला तिचे एकसंध, पूण आणि आत्मसंवादी 
स्वरूप जेव्हा प्राप्त होईल, तेव्हा भिन्न व्यक्तींमधील विरोधही मावळेल. व्यक्‍ती च्या पूर्ण मानवी स्वरू- 
पाची जागा खंडित स्वरूपाने घेणे आणि व्यक्तिव्परक्तींमध्ये विरोधी संबंध असणे ह्या एकाच नाण्याच्या 
दोन बाजू आहेत. पण ही इतिहासातील अवस्था आहे. इतिहासाची परिणती एकात्म स्वरूपाच्या 
व्यक्तींच्या बनलेल्या एकात्म व सुसंवादी समाजाच्या उदयात होणार आहे. 


हे स्वप्न नव्हे, किवा हा काल्पनिक स्वगे नव्हे किवा काल्पनिक युटोपिया नव्हे. इतिहासाच्या 
अपरिहाये नियमांना अनुसरून हे घडून येणार आहे. ह्या नियमांचा शोध माक्‍संने लावला आहे. पण 
इतिहासाच्या नियमांना अनुसरून हे अपरिहार्यपणे घडून येणार आहे असे म्हणणे दिशाभूल करणारे 
ठरेल. व्यक्‍तीला व समाजाला असे स्वरूप प्राप्त होणे हे मानवजातीचे भवितव्य आहे, अटळ भवितव्य 
आहे असे म्हणणे योग्य होईल. कारण माणूस स्वत:चा इतिहास घडवितो. माणसाचा इतिहास हा 
माणसाला घडलेल्या घटनांचा इतिहास नव्हे. तो मानवी कतृं्वाचा इतिहास आहे. म्हणजे मानवी 
प्रकृतीच्या अधिकाधिक पुरतेपणे आणि समृद्धपणे होत जाणाऱ्या आविष्काराचा इतिहास आहे. माणूस 
आपल्या कृतीने, उत्पादनाच्या कृतीने आपल्या भौतिक परिस्थितीत परिवर्तन घडवून आणतो; पण असे 
करताना तो समाजाच्या आणि स्वतःच्या स्वरूपामध्येही परिवतंन घडवून आणतो. स्वत:च्या स्वरूपातील 
हे परिवतंन माणसाने स्वतःच घडवून आणलेले असते, स्वत:च्या प्रयत्नाने माणूस स्वत:चे स्वरूप सिद्ध 
करीत नेतो. माणसाचा इतिहास हा माणसाच्या आत्माविष्काराचा इतिहास आहे. 


पण हा आत्माविष्कार सरळपणे, सुरळीतपणे होत नाही. त्याचा इतिहास विद्रोहाने, कलहाने, 
लादलेल्या दास्याने, पिळणुकीने, रक्‍तरंजित सामाजिक उद्रेकाने माखलेला असा इतिहास आहे. 
माणसाची मूळ कृती, त्याची मूळ निमिती ही उत्पादनसाधनांची निभिती. ह्या कृतीमुळे माणसाला 
माणूसपण लाभते, तो इतर प्राण्यांहून वेगळा ठरतो. पण उत्पादनसाधने अस्तित्वात आली, को त्यांच्या- 
वर ज्यांची मालको असते असा श्रेष्ठींचा मालकवर्ग आणि ज्या प्रत्यक्ष श्रम करून संपत्ती निर्माण कर- 
तात अशा व्यक्तींचा श्रमिक वर्ग अशा भिन्न आणि परस्परविरोधी वर्गांत समाज दुभंगतो. श्रमिक 
वर्गाने उत्पादनसाधनांच्या साहाय्याने निर्माण केलेली संपत्ती त्यांना स्वत:ला न लाभता मालकवर्गाकडून 
बळकाविली जाते आणि म्हणून य़ा दोन वर्गांमध्ये कलह सुरू असतो. ह्या कलहाला नियंत्रित करण्या- 
साठी म्हणून या विषम समाजव्यवस्थेचे समथंन करणाऱ्या न्याय, नीती, धर्म यांच्याविषयीच्या कल्पना 
निर्माण करण्यात येऊन सत्रंध समाजाच्या गळी उतरविण्यात येतात. पण याहीपेक्षा विज्षेष म्हृणजे 
मालकवर्गाच्या हिताला कायद्याचे रूप देऊन ते श्रमिकांवर लादणारी, श्रमिकांना दडपणारी अशी 
राज्यसंस्था-शासनवठ्परवस्था-समाजात निर्माण होते आणि ती बळाचा वापर करून श्रमिक वर्गाची 
संभाव्य किवा प्रत्यक्ष बंडाळी चिरडून टाकते. पण हे सवे होत असताना उत्पादन वाढत जात असते 
आणि ज्ञान वाढत जात असते. नवीन उत्पादनसाधने समाजात निर्माण होत जातात. त्यांच्यावर मालकी 
असलेला एक श्वेष्ठीवर्गे समाजात हळूहळू वाढत.असतो. ह्या नवीन, उत्पादनसाधनांवर आधारलेली एक 


संपादकीय तीन 


वेगळी उत्पादनव्यवस्था आणि वेगळा श्रमिकवगे समाजात विकसित होत असतो. ही नवीन उत्पादन- 
व्यवस्था स्थिर होण्यात सर्व समाजाचे हित असते. कारण त्यामुळे उत्पादन वाढणार असते. पण तिचा 
विकास होण्याला जुन्या मालकवर्गाच्या हितावर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेकडून प्रतिबंध होत असतो. 
ह्यामुळे वर्गकलह उग्र होत जातो. अखेरोस जनी समाजव्यवस्था आणि नवीन उत्पादनव्प्रवस्था ह्यांच्या- 
मधील हा विरोध तीव्र होत जात पराकोटीला पोचल्यानंतर उत्पादनाची कोंडी होते. तेव्हा नवीन 
मालकवगे सबंध श्रमिकवर्गाला हाताशी धरून क्रांती घडवून आणतो, जुन्या समाजव्यवस्थेचे कवच फोड्‌न 
टाकतो, नवीन उत्पादनव्यवस्थेला साजशी मूल्यव्यवस्था, कायदे, शासनयंत्रणा ख्ढ होते. ह्या नवीन 
समाजव्यवस्थेत नवीन मालकवर्ग आणि नवीत रूप धारण केलेला श्रमिकवर्ग यांचा कलह सुरूच राहतो. 


मानवी इतिहासाच्या अखेरच्या टप्प्यावर वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेल्प़ा प्रचंड 
यंत्रसामग्रीच्या साहाट्पराने उत्पादन चालत असते. ह्या यंत्रसामग्रीची मालको ज्यांच्याकडे असते असा 
मूठभर भाडवलदारवर्ग आणि स्वतःच्या श्रमशक्‍तीपलीकडे ज्याच्यापाशी काहीच असत नाही असा 
कफल्लक बहुसंख्य कामगारवर्ग अशा दोन परस्परविरोधी वर्गांत समाजाची विभागणी झालेली असते. 
प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन करण्याचे सामथ्पे समाजापाशो असते. पण उत्पादित वस्तू विकत घेण्याची 
शक्‍ती बहुसंख्प्रांकडे नसते. कारण ते कामगार असतात. त्यांना कमीत कमी मजुरी देऊन स्वत:चा नफा 
जास्तीत जास्त वाढविण्याचा भांडवलदारांचा प्रयत्न असतो. पण हा प्रयत्त अंतविरोधाने ग्रासलेला असतो. 
कारण कामगाराची मजुरी जितकी कमी, तितका भांडवलदाराचा नफा जास्त ह्या सत्याला, काम- 
गाराची मज्री जितकी कमी तितको त्याची क्रयशक्ती कमी, तितका मालाचा खप कमी, तितका 
भांडवलदाराचा नफा कमी ह्या सत्याचा छेंद जातो. एका बाजूला उत्पादनातून निर्माण झालेली प्रचंड 
भोतिक समृद्धी आणि दुसऱ्या बाजूला कंगाल कामगारांची अफाट संख्या ह्या स्वर्पात हा अंतविरोध 
दृश्य होतो. उत्पादन कुंठित होते. कामगारवगे उठाव करतो, शासनयंत्रणा ताब्यात घेऊन सत्ताधीश 
बनतो. भांडवलदारवर्गाची उत्पादनसाधनांवरील मालको नष्ट करतो. 


आता उत्पादनसाधने समाजाच्या मालकीची होतात असे म्हणू या किंवा उत्पादनसाधनांवरील 
मालकीच नष्ट होते, ती कुणाच्याच मालकीची नसतात असे म्हणू या. पण आता भांडवलदारांच्या नफ्या- 
साठी उत्पादन होत नाही. ते समाजाच्या उपयोगासाठी होते. उत्पादनसाधनांवरील भांडवलदारांची 
मालकी नष्ट झाल्यामुळे भांडवलदारवगं नष्ट होतो. आता फक्त एकच वग उरतो. तो म्हणजे काम- 
गारवर्ग. पण समाजात एकच वगे उरतो ह्याचा अथे असा की, हा वर्ग समाजाशी एकरूप झालेला 
असतो. म्हणजे आता वगरे उरत नाहोत. फ्त समाज उरतो. समाज एकसंघ बनतो. समाजात वर्ग 
नसल्यामुळे वरिष्ठ वर्गाच्या हिंताचे रक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या शासनसंस्थेला कायं 
उरत नाही. ती गतार्थ होते. विरून जाते. माणसांचे शासन करण्याची आवश्‍यकता आता उरत नाही. 
फक्त उत्पादनाचे व्यवस्थापन करण्याचे काम उरते. 


अश्या साम्यवादी समाजाची निर्मिती होणे हे मानवी इतिहासाचे अटळ भवितव्य आहे हा तर 
माक्‍संचा सिद्धांत आहेच; पण माणसे आपल्या कृतीने हे भवितव्य करतील हाही त्याचा सिद्धांत आहे 
म्हणन इतिहासाच्या ह्या अर्थाचे ज्ञान माणसाला झाले, की माणसाला स्वत चे परमोच्च श्रेय संपादन 
करण्याचा मार्गही सापडतो. मानवी इतिहासाशी म्हणजे इतिहासात व्यक्त होत जाणाऱ्या मानवी 
सत्त्वाशी (एसेन्स) तादात्म्य पावून इतिहासाला फलद्रूप करण्याच्या कार्याला वाहुन घेण्यात, स्वतःला 
इतिहासाचे सजाण साधत बनविण्यात माणसाचे परमोच्च श्रेय असते. ईश्‍वरी इच्छेंची जागा माक्‍संमध्ये 
इतिहासाच्या नियमांनी घेतली आहे. विश्‍वतत्त्वाशी तादात्म्य पावण्यात माणसाचे परमश्रेष्ठ श्रेय असते 
ही प्लेटो आणि हेगेल यांचीही शिकवण होती. पण विशवतत्त्वाची ओळख पटल्याने, त्याचे ज्ञान किवा 
दर्शन झाल्याने हे तादात्म्य साधले जात होते. मार्क्सेला इतिहासाशी जे तादात्म्य अभिप्रेत आहे ते 


पार भवभारत पप्निल, १९८४ 


कृतीच्या स्वरूपाचे आहे. म्हणून हे केवळ तरवज्ञान नाही, ती साधनाही आहे. माक्‍संवांद केवळ धार्मिक 
तत्वज्ञान नाही. तो धमं आहे. | 

पण तो * इहवादी ', ' वैज्ञानिक ' धर्मं आहे असा माक्‍पंचा दावा आहे. आपले सिद्धांत वैज्ञानिक 
विचारपद्धतीचा अवलंब करून आपण सिद्ध केले आहेत असे माक्‍पंचे म्हणणे आहे. 'मूल्याचा श्रमसिद्धांत, 
' अतिरिक्‍त मूल्याचा सिद्धांत ? यांसारखे आथिक सिद्धांत, ऐतिहासिक भोतिकवादासारखे समाज- 
शास्त्रीय सिद्धांत आणि डायलेक्टिकल जडवाद यांसारखे सत्ताशास्त्रीय सिद्धांत यांची एक पक्की वीण 
गुंफून माक्‍संने आपले तत्त्वज्ञान रचले आहे. ह्या सुक्ष्म आणि संदिग्ध सिद्धांतांची सत्यता पटल्याने, 
ज्यांचा नेमका अथे काय हे स्पष्ट करण्यासाठी आणि ज्यांचे प्रामाण्य पारखण्यासाठी प्रचंड ग्रंथसंभार 
निर्माण करावे लागतात अश्या ह्या सिद्धांतांची सत्यता पटल्याने कुणी माक्‍संवादी होत असेल असे मानणे 
कठीण आहे. पण मासं वाचताना एकदम लख्ख प्रकाश पडल्यासारखा अनभव अनत्तेकांना आला अस- 
णार. समाजात जे घडते, इतिहासात जे घडत आले आहे त्याचा खरा अर्थ एकाएकी स्पष्ट झाला आणि 
आपले कतंठप्र काय आहे हे सरळ दिसून आले, सगळे संदेह मिटळे असा हा अनुभव असणार. पण जो 
प्रकाह दिसला तो फसवा निघाला, जी गूढे उकलल्यासारखी वाटली ती तद्चीच होती, जे कतेठ्य म्हणून 
जिवापाड निष्ठेने केले ते पाप ठरले अशी उपरतीही अनेकांना झाली आहे. 

मानवी अस्तित्वाच्या आणि इतिहासाच्या अर्थाचा उलगडा करणारे आणि इतिहासाचे अपरिहार्य 
भवितव्य स्पष्ट करून माणसाला त्याचे परमोच्च श्रेय गाठून देणारे कतंव्य सांगणारे सर्वकष तत्त्वज्ञान 
माक्‍्संने रचले यात माक्‍संची थोरवी नाही. अशी दशंने रचणे हा १९ व्या शतकातील जमन 
प्राध्यापकांचा एक लघु किवा अवजड उद्योग होता. लेनिनने रशियात क्रांती घडवून आणली नसती 
आणि ती स्थिरावली नसती, तर १९ व्या शतकातील अनेक समाजवादी प्रेषितांतील एक एवढीच 
-माक्‍संची ओळख इतिहासात टिकून राहिली असती. पण रशियात क्रांती झाली, माक्‍संच्या निष्ठावान 
अनुयायांनी ती घडवून आणली, माक्‍संच्या वचनांचा आधार धेत नवीत प्रकारच्या समाजरचनेची 
बांधणी सुरू केली आणि जगाचे भवितव्य तर पालटलेच पण माक्‍संवादाचे भवितठ्यही पालटले. 


अन्याय, पिळणूक, दडपझ्ाही, माणसांची अप्रतिष्ठा ज्यांना असह्य होत होती पण जे 
असाहाय्पपणे ह्या गोष्टी सहन करीत होते, त्यांना माक्संच्या विमोचक तत्वज्ञानाच्या सत्यतेची खण 
पटली. इतिहासाच्या प्रगतीचा मार्ग दिसुन आला. ह्या मार्गाने वाटचाल न करणे, वाटेल ती किमत 
देऊन हा मागे न चोखाळणे करंटेपणाचे ठरले असते, आतापर्यंतच्या इतिहासाची, संस्कृतीच्या 
विकासाची दडवून ठेवलेली काळी बाजू माक्‍संने उजेडात आणलो होती. ज्या जुलमावर, पिळणकोवर, 
हिसेवर थोड्या लोकांची समृद्धी व संस्कृती आधारलेली होती, समाजातील शांतता आणि सुड्यवस्था 
आधारलेली होती त्यांच्यावर स्थिरपणे प्रकाश टाकला होता. मानवतेचे दत्ू' कोण आहेत हें 
दाखवन दिले होते. जे दडपले होते त्यांना माक्‍संने निर्धार दिला, धैय दिले, अंतिम विजयाचे 
आइवासन दिले. ज्या पुराव्यांच्या आणि त्कवादाच्या आधारे त्याने हे केले त्यांची छाननी करणे हे 
पंडितांचे काम आहे, ते ते करतील. पण जे मानवतेच्या बाजूचे आहेत त्यांच्यासाठी माक्‍संतने रणशिंग 
फुंकले होते, लढाईला आता तोंड फुटले होते, देवे आणि दानव यांच्यामधील भेद स्पष्ट झाला होता 
आपण देवांची बाजू धेणार की नाही एवढाच प्रश्‍न उरला होता. त 


माक्‍संवादी सिद्धांत सत्य आहेत की नाहीत हा माक्‍संच्या परिभाषेत बोलायचे तर ' स्कोले- 


स्टिक ? प्रश्‍न आहे खरा प्रन ह्या लढाईत आपण उतरणार की नाही हा आहे. तटस्थ राहणे माक्तंने 
अशक्य केले. हा माक्‍संचा प्रचंड विजय आहे. स्टालिनच्या कारकोर्दीनेही त्याला बाधा आलेली नाही 


“ दासशूद्वांची गुलामगिरी  : 


अन्वेषणपद्धत, तत्त्वज्ञान व प्रमाणशास्त्र 


शरद्‌ पाटील 


* दासंशद्रांची गुलामगिरी” चा १ला भाग 
प्रसिद्ध झाल्यानंतर विशेषज्ञांकडून विचारले जाऊ 
लागले-- “ तुमच्या पुस्तकाचे कन्सेप्च्युअल फ्रेमवके 
काय? / माझी अन्वेषणपद्धत (100१000108) 
भाक्‍संवादी-फुलेओंबेडकरवादी वा वणंजातिवर्गे- 


वादी वा बहुप्रवाहात्मक (1011111081 ) ऐति- 


हासिक भौतिकवादी आहे, हे मी १ ल्या भागाच्या 
६ लेखकाचे निवेदत ' मध्येच सांगितले आंहे. पण, 
ती बरीच नवीन असल्यामुळे आणि तिने अली- 
कडच्या काळात तत्त्वज्ञान व प्रमाणशास्त्र 
(001816110102%7) यांचे महत्त्वाचे प्रश्‍न उभे 
केले असल्यामुळे हे निवेदन आवश्यक झाले आहे. 
पुराण व वास्तवता | 

बुदषपुव भारतीय इतिहास जवळ जवळ प्रागेति- 
हासिक (]010-018071098] ) आहे. त्याला 
वैदिक म्हटले जाते. १ ला भाग_ ख्ढे अर्थी प्रागेति- 
हासिक सिंधुसमाजाचे विवेचन करतो. त्याचे 
साहित्य कोणतेही नाही. आहेत ते आकेमॉलॉजि- 
स्टांनी उकरून काढलेले अवक्ेष, 

वैदिक साहित्याला इतिहास मानायचा काय? 
ते. इतिहास असल्याचे आकॅऑलॉजी जोपर्यंत 
जावीत करीत नाही, तोपर्यंत त्याला इतिहासाचे 
साधन मानायला हरकत असायचे कारण नाही. 
हरकंत असली, तर भारताला बुद्धपूव काळाचा 
इतिहासच नाही असे म्हणावे लागेल. 

बुद्धोत्तर व तुकंपूर्व काळाच्या इतिहासाचे एक 
मोठे साधन पुराणे असल्याचे मानले जाते. नाणी, 
छेख इत्यादींनी पुराणांतले बरेच उल्लेख ऐतिहासिक 
असल्याचे ज्याबीत केलेले आहे. 

पण, ज्या पुराणांची वा मिथ्सची सत्यता शाबीत 
करणारे पुरावे अजून सापडलेळे नाहीत आणि 

न. भा. १ 


ज्यांचा सत्यांथ समजणे ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत 
महत्त्वाचे आहे, त्यांचे काय करायत्ते ? पुराणांत 
वास्तव कोणते.व अवास्तव कोणते हे कसे शोधायचे ? 
येथे अन्वेषणपद्धतीचा व तिच्या दाहंनिक प्रमाण. 
शास्त्राचा प्रश्‍न प्रधान बनतो. - 
स्रीसतत्ता | | 
.- खासी व केरळीय समाजांनी भारतात मातुसत्ता 
(1087191017) होती हे सिद्ध केलेले आहे. पण 
वैदिक काळात मात्सत्ता .होती की नाही हे सिद्ध 
करण्यावर प्राग्वैदिक सिधुसमाजात ठो होती की 
नाही हे सिद्ध होणे अवलंबून होते. वेद हे पुरष- 
सत्ताक आर्यांचे साहित्य मानले जाते, त्यांच्या समा- 
जाचे पारलौकिक प्रक्षेपण ज्या देवतायतनात, तेही 
पुरुषप्रधान, ही धारणा जशी पारंपरिक इतिहास- 
ज्ञांची तशीच माक्‍संवाद्यांची,  . 

माक्‍संवादी इतिहासज्ञ मातुसत्तेळा वर्गेपूवे समाज 
मानतात. पण, या वगंपूवे समाजाचा व सॉर्गंन- 
एंगल्सप्रणीत. प्राथमिक साम्यवादी गणसमाजाचा 
संबंध काय, याचे उत्तर द्यायचे जगभरच्या मासं 
वादी इतिहासज्ञांनी टाळलेळे आहे. वेदिक ससाज 
हा वगंपूर्व प्राथमिक साम्यवादी गणसमाज असून तो 
सर्वंकष समतेवर आधारलेला होता ही भारतीय 
माक्‍संवादी इतिहासज्ञांची निरपवाद धारणा आहे. 
(पंडित धमंदेव विद्यावाचस्पति 'ग्रासारख्या आये- 


 समाजी पंडिताचीही हीच घारणा आहे हे येथे लक्षात 


घेतले पाहिजे.) उत्तरवेदिक काळात' मातुअधि- 
काराचा (000001 7४9) लोप झाला, असे 
माक्‍संवाददी इतिहासज्ञ परशूराम, इवेतकतु इ. ची 
उदाहरणे देऊन मांडतात, सग, मातुभधिकार अबा- 
घधित असलेला प्रारंभिक वैदिक काळ ळेंगिक समते- 
वर कसा आधारळेला असू दकत होता. हा प्रइनद्दी 


अनुक्रमणिका 


4 नवभारत 


ते उपस्थित करीत नाहीत. या प्रश्‍नाचे उत्तर 
दिल्यास प्राथमिक साम्यवादी गणसमाजाची गंधर्व- 
नगरी वितळेल या धास्तीने त्यांनी या समस्येकडे 
काणाडोळा केलेला आहे. 
याचा परिणाम काय झाला? दा, घ. कोसंबी व 
देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय यांनी वैदिक प्राथमिक साम्य- 
वादी गणसमाजाचा महत्तम देव व मूतिमंत क्त वा 
सत्य वरुण मानला, तर निक्रेति ही मतिमंत अ-त्रत 
वा असत्य मानली. मंत्रायणी संहितेत (१.१०.११) 
स्त्री ही निक्रति, असत्य व आपत्ती, म्हटलेली आहे. 
ऐतिहासिक भोतिकवादी अन्वेषणपद्धतीने प्राचीन 
मानवसमाजाचा मातृसत्तेबाबतचा सर्वांत महत्त्वाचा 
प्रश्‍न न सोडवल्याने भारतीय माक्‍संवादी इतिहासज्ञ 
- निदान प्राचीन भारतीय मानवसमाजाच्या संदर्भात 
तरी- पुरुषसत्तेचे समथेक व स्त्रीह्वेष्टे ठरतात. 
एकूण मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवादी अन्वेषण- 
पद्धतीची आदिबंधात्मक (8101191081) जाणीवच 
पुरुषी व स्त्रीद्वेष्टी आहे ! 
म्हणून, प्राचीन भारतीय इतिहासाचा उलगडा 
निक्रेति या स्त्रीच्या मिथचा उलगडा करण्यावर 
अवलंबून होता. वेदांमध्ये निक्रतीचे जसे वर्णन आहे 
तशी देवता सिंधुसंस्कृतीच्या काही अवशेषांत चित्रां- 
कित आहे. नेक्रेत म्हणजे निक्रतीची संतान, म्हण- 
जेच रूढ अर्थी अनार्य, नित्रक्तीचा अविभाज्य संबंध 
इरिणशी वा चौपटाशी असल्याचे दिसते. क्रग्वेदात 
फासे व शेती नावाचे सुकत (१०.३४) आहे. त्याचा 
क्रषी कवष हा ऐलूषीपुत्र व सारस्वत आहे. नित्रेडति 
ही नरकदेवता असल्याचे अमरकोष सांगतो. नर-- 
क म्हणजे नर नावाच्या गणाचे अपत्य. अशा प्रकारे 
ही बाई सबंध प्राग्वेदिक व वेदिक इतिहास व्यापून 
असल्याचे दिसते. तिची पुत्री नेक्रेती दुर्गा वा राष्ट्री- 
देवी वाक्‌ ४. ३०,४ या अथर्ववेदीय मंत्रात म्हणूनच 
आम्हालाही जणू काय बजावते- “' अमन्तवो मां 
त उपक्षियन्ति | ” (“मला न जाणणारे नाश 
पावतात!” ) 
म्हणून, गणसमाजाची अभिजात सुरुवात मातू- 
सत्तेपासुन होते हे जगभरच्या पुराव्यांनी शाबीत 
झालेले ऐतिहासिक वास्तव संकल्पनात्मक' ढाच्यात 
प्रथम समाविष्ट करून घ्यावे लागते. मग निक्रलीच्या 
मिथचा . उलगडा व्हायला सुरुवात होते. वैदिक 


एप्रिळ, १९८३ 


व्याकरणात नित्रेततीवर दोन पक्ष पडलेले आहेत. 
शाकटायन या एका वेयाकरणाचा पक्ष म्हणतो कौ, 
ती सुपीकतेची देवता, तर गाग्यं या दुसर्‍या वैया- 
करणाचा पक्ष म्हणतो को, ती नापीकतेची देवता, 
जेनांचा अब्राह्मणी संप्रदाय म्हणतो की, ती शुभाची 
देवता, तर कममंकांड्यांचा ब्राह्मणी संप्रदाय म्हणतो 
को, ती अशुभाचो देवता. अश्ा प्रकारे प्राचीन भार- 
तोय व्याकरणापासून समाजापर्यंत अब्राह्मणी व 
ब्राह्मयी असे दोन तद पडलेले असल्याचे नित्र्कंति 
व्याकुत करते. 


वणेव्यवस्था 
प्राचीन भारतीय इतिहासाचा मातृसत्तेनंतर 


सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हुणजे वर्णव्यवस्था. 


पाडिचिमात्य प्राच्यविद्याविदांचे (11१0102155) 
प्रमेय व अब्राह्मणी परंपरा यांचा समन्वय करून 
फुलेंनी * गुलामगिरीत मांडळे की, अनाये भारतीय 
जनता वर्णविहीन व समान होती आणि तिला 
परदेशी त्रवणिक आर्यांनी जिंकल्यामुळे ती चौथा 
शूद्र वर्णे बनली. वि. का. राजवाडेंनी ' राधामाधव? 
मध्ये मांडले को, आद्य सभ्य भारतीय समाज त्रैवण्ये 
होता आणि त्याने सभोवती पसरलेल्या असभ्य 
भारतीयांना स्वतःत ज्ांततेने सामावून घेण्यातून 
चातुवेण्ये समाज बनला. ही उपपत्ती पुर्णपणे माक्‍सं- 
वादी असल्याचा तिर्वाळा डांगेंनी राजवाडेच्या 
“भारतीय विवाहूसंस्थेचा इतिहास ' या पुस्तकाच्या 
प्रस्तावनेत दिला. ' सोशल सायंटिस्ट' (डिसेंबर ८२) 
मध्ये आद्य भारतीय समाजाच्या त्रैवण्येतेचे हे प्रमेय 
मान्य करून नंबूदिरीपाद म्हणतात कौ, तिसऱ्या 
वेश्‍्य वर्णाच्या वर्गविभाजनातुन चौथा शूद्र वणं 
बनला. आद्य भारतीय समाजाच्या त्रैवण्येतेचे आध- 
निक ब्राह्मणी प्रमेय मात्य करण्यातून भारतीय 
प्राथमिक साम्यवादी गणसमाज गुणकर्मा धिष्ठित 
वर्णेसमाज होता हा आयेसमाजींचा दावा हे नव« 
ब्राह्मणी कम्युनिस्ट मान्य करीत आहेत ! 


आंबेडकरांनी राजवाडेंचे हे आद्य त्रैवण्यतेचे प्रमेय 
' हु वेअर द शूद्राज 'मध्ये मान्य केलेले आहे. फरक 
हा कौ, मुळात क्षत्रिय असलेल्या ज्यांचा उपनयना- 
धिकार ब्राह्मणांनी हिरावून घेतला ते चौथा शद 
वर्णे बनले अशी उपपत्ती आंबेडकर लावतात. 


१० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


: दासशूद्रांची गुलामगिरी? : अत्वेषणपद्धत, तत्त्वक्षान च प्रमाणशास्त्र ै 


कोसंबींनी सिद्ध केले आहे की, वणंब्यवस्था पर- 
कोय आर्यांनी आणलेली नसुन ती सिंधुसमाजातच 
जन्माला आलेली होती. म्हणजे, वर्णेव्यवस्था भार- 
तीय प्राथमिक, साम्यवादी गणसमाजातच जन्माला 
आलेली होती हे सिद्ध झाले. सवंकष समताधिष्ठित 
प्राथमिक साम्परवादी गणसमाजाची सावंत्रिक 
थिअरी व अल्या भारतीय समाजात जन्माला येऊन 
वाढलेल्या विषमता धिष्ठित वणेव्यवस्थेची वस्तुस्थिती 
हा परस्परविरोध ( 91111110109 ) तेव्हापासुन 
उभा राहिलेला आहे. | 

हा विरोध सोडवण्यासाठी मातृसत्तेला प्राथमिक 
साम्यवादी गणसमाज मानायच्या रूढ माक्‍संवादी 
समजाचे निराकरण करणे आवद्यक होते. मातू- 
सत्तेच्या जगभरच्या वृत्तांतांवरून स्पष्ट झालेले 
होते की, हा समाज स्त्रियांच्या पुरुषांवरील शासना- 
वर अधिष्ठित असला, तरी तो वरकड उत्पादन- 
क्षम नसल्यामुळे शोषणाध्रिष्ठिते नसून आथिक 
समतेवर अधिष्ठित होता. म्हणून त्याचे मॅट्रिआर्की 
हे मूळ लॅटिन नामकरण व त्यावरून झालेले मातृ- 
सत्ता हे भारतीय नामकरण यथार्थ नसुन स्त्रीसत्ता 
हे मूळ भारतीय नामकरणच यथार्थे आहे. 

भारतीय स्त्रीसत्ताक गणसमाजाच्या गणार्धांना 
( 00010 ) वर्ण कसे म्हटले जाऊ लागले, हे मी 
शल्या भागात दाखवले आहे. वणेव्यवस्था सिंधु- 
समाजातच जन्माला आली हे कीसंबींनी सिद्ध 
केल्यापासून वणं म्ह्णजे केवळ रंग हे व्यृत्पादन व 
गोऱ्या आर्यांनी काळया दासांना जिंकायचा वर्णो- 
त्पत्तिवाद उसने जीवन जगत आले होते. त्यांना 
आद्य भारतीय स्त्रीसत्ताक गणसमाजातील दवर्णो- 
त्पत्तीने भडाग्नी दिला आहे. 

अश्ा प्रकारे सर्वकष समताधिळ्ठित प्राथमिक 
साम्यवादी गणसमाजाच्या पारंपरिक माक्‍्संवादी 
मिथचा निरास करून विषसतासमताधिष्ठित अर्ध- 
नारीनटेइ्वरी स्त्रीसत्ताक गणसमाजाच्या भारतीय 
वास्तवाची दखल संकल्पनात्मक ढाच्याने घेतली 
तरच वर्णोत्पत्तीचे कोडे सुटते. 


बहुप्रवाहवादी अस्वेषणपद्धत 
स्वतःला पारंपरिक मासंवादो म्हणवणारे 
दीपंकर गुप्ता एकॉतॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली 


अनुक्रमणिका 


(१९-१२-८१) मधील त्यांच्या लेखात म्हणतात 
कौ, ऐतिहासिक भोतिकवाद ही वर्गीय अन्वेषणपद्धत 
असल्यामुळे ती वगगेपूव॑ समाजांच्या. आकलनाला 
असम्थे ठरते. खरे म्हणजे ऐतिहासिक भोतिक- 
वादाला केवळ वर्गीय अन्वेषणपद्धत मानणे. म्हणजे 
त्याच्या या कालबाह्य पारंपरिक रूपाबरोबर 
(10711) त्याचा कालातोत आशयहोी (९०71,०11) 
नाकारणे होय, हा आशय सांगतो को, कोणत्याहो- 
तथाकथित वगंपुर्व वा तथाकथित वर्गत्तिर- समाज- 
वास्तुचा सम्यक्‌ अभ्यास करण्यासाठी प्रथम तिच्या 
आधथिक वा भोतिक पायाचा अभ्यास करा व नंतर 
वरच्या वेचारिक इमल्याचा ! 

परंतु, वर्गे ही शोषणशासनाचो संस्था तथाकथित 
प्राथमिक साम्यवादी गणसमाजाच्या पुर्ण विघटना- 
तून जन्माला येत असल्यामुळे गणसमाज व वरगे- 
समाज यांना विभागणारी जी सीमारेषा काढली 
गेली, ती इतर वरगपूर्व समाजांच्या अभ्यासात अन- 
ल्लंधनीय दरी बनली. प्राथमिक साम्यवादी गण- 
समाज, नंतर दासप्रथाक वर्गेसमाज, नंतर सामंत- 
प्रथाक वर्गसमाज व अंतिम भांडवलदारी वर्गसमाज 
हे मॉडेळ जगभरच्या माक्‍संवाद्यांनी स्वीकारल्यामुळे 
या एकप्रवाही अन्वेषणपद्धतीला वर्गेतर समाजांचा 
अभ्यास करणे अशक्यप्राय झाले. माक्‍कसंने आशियन 
उत्पादनपद्धतीची मांडणी करून बहुप्रवाहवादी 
मानवसमाजविकास सूचित केला हे खरे; पणतो 
प्रमेयात्मकच होता व राहिला आणि आशियन 
समाजांच्या प्रत्यक्ष अभ्यासातुन तो खंडित झाला. 
भाग २ च्या अंतिम (१६ व्या) प्रकरणात आशियत 
उत्पादनपद्धतीच्या प्रमेयाचे मी सप्रमाण खंडन केले 
आहे. 

मॉर्टन क्‍्लासने “कास्ट* या त्याच्या मोलिक 
पुस्तकात जातिव्यवस्था हो वणेव्यवस्थेतून जन्मल्याचे 
दाखवण्याऐंवजी ती गणव्यवस्थेतून जन्मल्याचे दाखव- 
ल्याने वणंव्यवस्थेचा अभ्यास करायचे दारच त्याने 
स्वत:पुरते बंद केले आहे. पण, अतिरिक्‍त उत्पादनक्षम 
बनलेल्या अविघटित गणाने मागासलेल्या अविघटित 
गणांता जिकण्यातून जातिसंबंध जन्माला आल्याची 
जी प्रमेयात्मक मांडणी त्याने केली आहे, ती बहु- 
प्रवाहूवादी अभ्प्रासाची वाट मोकळी करते. याउलट, 
गेल ऑमवेट या एका बाजूला बहुप्रवाह्वाद मान्य 


3-2. जोड न 
जा डा कुक! 


-करखगघन चिनचे, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


छे नवभारत 


करून दुसऱ्या बाजूला- “जेथे शोषण असते तेथे 
वर्ग असतातच'- हा सिद्धांत मांडून वासाहतिकपूर्वे 
जातीत वर्ग पाहायचा आग्रह धरीत असल्याने त्या 
बहुप्रवाहवादाची, त्यांच्यापुरती तरी वाट बंद कर- 
तात. 

माक्‍संवादी-फुलेआंबेडकरवादी अन्वेषणपद्ध त बहु- 
प्रवाहवादी अभ्यासाला वणं व जात या वर्गेतर 
शोषणश्यासनसंस्थांपुरता मर्यादित करू इच्छित नाही. 
आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र देश गणांनी बनलेले आहेत. 
उ. टांगानिका आफ्रिकन नेशनल युनियन हा देश 
१२० गणांचा (171068) बनलेला आहे. तिचे 
अध्यक्ष जूलियस न्येरेरे सांगतात को, युनियन 
बनण्यापुर्वी या. देशाची जमीन प्रत्येक गणाच्या 
अलगअलग मालकोची होती. अनेक आफ्रिकन 
देश पाश्‍चिमात्य साम्राज्यश्ाह्यांच्या आगमतापूर्वीच 
शोषणह्यासनाधिष्ठित होते. म्हणून त्यांची शोषण- 
शासनाची संस्था वर्ण व जातीप्रमाणे वर्गापेक्षा वेगळी 
असण्याची शक्यता आहे. तिचा वस्तुनिष्ठ व परि- 
वर्तक अभ्यास बहुप्रवाह्वादी अन्वेषणपद्धतीने होऊ 
शकतो. 

अ्या प्रकारे पारंपरिक ऐतिहासिक भोतिकवादी 
अन्वेषणपद्धतोची विविध मानवसमाजांचा- गत व 
बतंमान- केवळ वर्गीय पद्धतीने अभ्यास करण्याची 
मर्यादा माक्‍संवादी-फुलेआंबेडकरवादी अन्वेषणपद्ध - 
तीने दूर केलो आहे. 
नवे दर्शन 

माफुआं केवळ नवी अन्वेषणपद्धत आहे, की 
सापेक्षतः नवे दर्शन-तत्त्वज्ञान ? 

लेनिनने त्याच्या * मटी रिअॅॉलिझम अंड एम्पीरियो 
-क्रिटिसिझम * या ग्रंथात ' सत्‌ 'च्या अनेकांगांनी व 
अनंतपणे वाढणाऱ्या ज्ञानाच्या प्रत्येक छटेतूुन नवी 
दशंनव्यवस्थी तयार होत असते असे सांगितले आहे 
हे खरे; पण, तरीही जगभरच्या माक्‍संवाद्यांनी 
अनित्यात्मक भौतिकवाद हे अंतिम दशंन मानल्या- 
मुळे ' सत्‌ 'च्या अनेकांगांनी व अनंतपणे वाढणाऱ्या 
ज्ञानाच्या सवं आजी व भावी छटांचे दर्शनीकरण 


एप्रिल, १९८३ 


अनित्यात्मक भोतिकवादाने करून टाकलेले असल्याचे 
मानून ते मोकळे झालेले आहेत. या पोथी निष्ठेपाशी 
अडून अनित्यात्मक भोतिकवादाचा महाप्रवाह तळे 
बनला आहे. त्यामुळे तो माक्‍संनंतर उदयाला 
आलेले दर्शनप्रवाह* स्वतःत सामावून पोथी निष्ठेचा 
बांध तोडायला असमथे ठरला आहे. 

अनित्यात्मक भोतिकवादाची मुख्य उणीव त्याच्या 
पारंपरिक प्रमाणशास्त्रात कशी आहे याचे विवरण 
मी ' माक्‍संवादी तत्त्वज्ञानाचे प्रतिविबात्मक प्रमाण- 
शास्त्र व अनित्यात्मक ज्ञानोपलब्धी यांचा विरोध ' 
या लेखात केलेले आहे. ( सत्यशोधक माक्‍संवादी, 
ऑक्टो, ८२ ) , येथे त्याचा गोषवाराच देणे 
शक्य आहे. माक्‍संने फॉयरबाखच्या भोतिकवादा- 
तील यांत्रिकता नाकारून मानवी मेंदू शरीराबरो- 
बर जन्माला येत असला तरी तो पूर्वमानवसमा- 
जाच्या विकासाचेही अपत्य असतो ही अनित्यात्मक 
संकल्पना स्वीकारली हे खरे; पण, माक्‍संने त्याच- 
बरोबर यांत्रिक भोतिकवादाचे- * मनाला बाह्य 
वस्तूंचे वा बाह्यार्थांचे होणारे ज्ञान प्रतिविबात्मक 
असते “- असे मानणारे प्रमाणशास्त्रही स्वीकारले. 
चट्टोपाध्यायांनी हे त्यांच्या * लेनिन द फिलॉसॉफर 
या पुस्तकात स्पष्ट केले आहे. 

लेनिनने य! प्रमाणशास्त्राचे क्तत्व यांत्रिक वा 
माक्‍संपूर्व मोतिकवादाकडे देणे चुकीचे होते. त्याचे 
कतृत्व, खरे पाहता, ' रिऑलिझम कडे आहे. 
रिअंल्झिमसारख्य़ा भारतीय दशेनाचे नाव आहे 
* बाह्यार्थवाद ' (बाह्य अर्थाचे वा वस्तंचे ज्ञान 
झानेन्दरियांद्वारे मनात प्रतिनिबित होणे 1 > पण, 
युरोपीय दशंनात भौतिकवाद व बाह्यार्थवाद 
यांच्यात भारतीय दशंनाएवढे वैमनस्य न आल्याने 
हे प्रमाणशास्त्र भौतिकवादाचेच मानले गेले, भार- 
तात मात्र बुद्धकाळापासुनच लोकायतिक भौतिक- 
वाद व बाह्यार्थवाद यांत वेमनस्य सुरू झालेले 
आढळते. वैदिक ब्राह्मण नित्यात्मक लोकायतिक 
होते, तर अब्राह्मणी बुद्ध अनित्यात्मक बाह्याथेवादी, 
थ्या शतकापासून मात्र ब्राह्मणी न्यायवैशेषिक 


% लेनिन हा माक्‍संच्या दश्शंनाचा एंगल्सप्रमाणे एक सर्वांत महत्त्वाचा भाष्यकार असल्यामळे व 
दार्शनिक नसल्यामुळे माक्‍संच्या दर्शनाला माक्‍संवाद-लेनिनवाद म्हणणे कसे चुकोचे आहे हे ' सत्यशोधक 
मार्क्सवादी ' (डिसें. ८२) मधील “ सर्वकष मार्क्सवाद व माफुआं या लेखात मी दाखवले आहे. 


. दाखकूद्रांची गुलामगिरी?! : अन्वेषणपद्धत, तत्त्वक्षान व प्रमाणशास्त्र ष्‌ 


बाह्याथवादी हे संकल्पना ही तिच्या बाह्यार्थाचे प्रति- 
बिबक ज्ञान असते असे प्रमाणश्यास्त्र मांडताना दिस- 
तात, तर अब्राह्मणी बोद्ध सोत्रांतिक विज्ञानवादी 
हे संकल्पना ही प्रतिबिबक ज्ञानापासून स्वतंत्र 
ज्ञान असते असे प्रमाणशास्त्र मांडताना दिसतात.* 
हा दार्शनिक संघर्ष समाजात चाललेल्या जातिव्यवस्थे- 
वरील संघर्षातून कसा स्फुरलेला होता हे ' ध्मकोत्ति 
व आमचा काळ ! या लेखात मी दाखवले आहे 
(नवभारत, डिसें. ८१). प्रतिबिबक वा इंद्रियगम्य 
ज्ञानाला दिग्नाग निविकल्पक म्हणतो, तर संकल्पता- 
त्मक ज्ञानाला सविकल्पक. हाच भेद युरोपियन 
दर्शनात कान्टने केला. स्त्चेर्बात्स्को हा सोव्हिएत 


युनियनचा नागरीक व लेनिनग्राड विद्यापीठाचा 


अकॅडेमी शिअन असुनही जर कान्टवादी नसता, तर 
तो १९३० साली प्रसिद्ध झालेला त्याचा ' बुद्धिस्ट 
लॉजिक ! हा महाग्रंथ लिहू शकला नसता. तसेच 
धरमेत्धननाथ शास्त्रींना माक्‍संइतकाच कान्टविषयी 
आदर नसता, तर तेही त्यांचा * क्रिटिक ऑफ 
इंडियन रिअॅलिझम ' हा अभिजात ग्रंथ लिहू शकले 
नसते. 

कान्टचे प्रमाणक्नास्त्र हे फ्राइडचा मनो विश्‍लेषण- 
बाद, फ्रेझरचा भादिबंधवाद, हुसेलंचा अनुभववाद 
व सात्रंचा अस्तित्ववाद यांतून परिणतावस्थेला गेलेले 
आहे. ब्रेश्‍टची नवमाक्‍्संवादी सोंदर्यमीमांसा या दाशं- 
निक विकासातूनच स्फुरलेली आहे. या दार्शनिक 
विकासाचा अंतर्भाव करणारे अनित्यतावादी प्रमाण- 
शास्त्र माक्‍संवाद-फुलेआंबेडकरवादाने स्वीकारले 
असल्याने माफुआं हे सापेक्षतः नवे दर्शन आहे. 
नवे प्रमाणश्यास्त्र 

या नव्या प्रमाणशास्त्राचा जाणीवपुर्वक वापर 
करून लिहिलेला माझा पहिला लेख म्हणजे * महा- 
भारतातील नियति व आयति(नवभारल, फेब्रू. ८३). 
प्रस्तुत पुस्तक मी बहुप्रवाहात्मक ऐतिहासिक भोतिक- 


$ दिग्ताग - 


वादाच्या अमूर्त जाणिवेतून ७१-७२ साली लिहिले. 
नंतर झालेल्या पॉलेमिक्समधून या अन्वेषणपद्धतीचे 
नामकरण मी माक्‍संवाद-फुलेआंबेडकरवाद असे 
७८ साली केले. नेणिवेकडून जाणिवेकडे झालेल्या 
साझ्या या दार्शनिक प्रवासामागे समाजात निकराला 
जात असलेल्या जातिव्यवस्थाविरोधाची प्रेरणा होतो 
हे नम्‌द करणे मो आवःयक समजतो. 

इतिहासाचा उलगडा करायचे एक साधन अस- 
लेल्या व्यृत्पत्तिशास्त्रात प्रतिबिबवादाचे प्राबल्य 
अजून बरेच आहे. शब्दाचे अथे व्याकरणापासून 
स्वतंत्रपणे, स्वैरपणे लावता येत नाहीत हे खरे. 
म्हणून, शब्दाचा अर्थ शब्दशः, केवळ व्याकरणा- 
नुसार वा शब्दकोषानुसार, लावायचे ठरवले, तर 
पर्यवसान “ अभिप्रेत ' अथंही नाकारण्यात, ज्या 
एंतिहासिक-सामाजिक संदर्भात तो वापरला गेला 
तो दुलंक्षिण्यात होईल. शब्द जरी रूपावरून ' नित्य 
भासत असला, तरो मूलभूत सामाजिक बदलांच्या 
संदर्भात त्यांचा वापर होत आलेला असल्याने 
त्याचा आशय वा अर्थ बदलत जातो, “अनित्य! 
असतो. 
नवे व्युत्पादन 

८.१००.१० या क्रचेत- ' देवांची राष्ट्री वाक्‌ 
बसली ( निषसाद )', असे सांगितले असल्याचे 
निरुक्‍तकार म्हणतात. कोठे, केव्हा व कशासाठी 
हे ते सांगत नाहीत. प्रतिबिबात्मक प्रमाणशास्त्र 
यापुढे जाऊ शकत नाही. नि--सद्‌ पासून बनलेल्या 
क्रियापदाचा अथे पहुडणे, झोपणे असाही होतो. 
म्हणून, वाक्‌ देवगणाच्या परिषदेत वा यज्ञात त्वष्ट्- 
बरोबर झोपली व तिने त्याच्याशी लोकान्तात 
संभोग केला, असा अथे मी “* स्त्रीराज्य ' या प्रकर- 
णात लावला. त्यावेळी राजवाडेंचे “भारतीय विवाह- 
संस्थेचा इतिहास ' हे पुस्तक प्रसिद्ध झालेले नव्हते. 
स्त्रीसत्तेत सर्वोच्च * धर्म  स्त्रीपुर्ष-संभोग मानला 


विकल्प-योनयः शब्दाः, विकल्पाः शब्द-योनय: । 
कार्ये-कारणता तेषां, न अर्थ शब्दाः स्पृदान्त्य्‌ अपि ॥ 
(शब्द संकल्पनाजन्य असतात व संकल्पना शब्दजन्य. त्यांचा संबंध कार्यकारणभावाचा असतो. शब्द 


बाह्यार्थाला शिवतही नसतात.) 


- धमेन्द्रताथ शास्त्री, * क्रिटिक ऑफ इंडियन रिअऑलिझम', पा. ३५४. 


द नवभारत 


गेल्याने त्यावरच विदवाचे व मानवगणाचे पुनरु- 
त्पादन अवलंबून असल्याचो श्रद्धा होती. या सामा- 
जिक संदर्भातच या क्रवेंचा वास्तविक अथ लागू 
शकत होता. 

राजवाडेंनी त्यांच्या उपरोक्त पुस्तकात अयोनिज 
शब्दातील योनि या शब्दाचा अथं स्त्रीचे जननेन्द्रिय 
असा न घेता घर असा लावला. अयोनि म्हणजे 
घराबाहेर वा यज्ञमंडपात, अयोनिज म्हणजे यज्ञ- 
मंडपात वामदेव्य ब्रत करीत असलेल्या %त्विजाशी 
स्त्रीने केलेल्या संभोगातुन झालेले अपत्य. राजवाडेंनी 
निखळ पाश्चिमात्य इतिहासदृष्टीने हा अर्थ लाव- 
हेला आहे. वेदात योनि या शब्दाचे अथे जनने न्द्रिय, 
स्थान व घर या व्यतिरिक्त दुसरे नाहीत. यज्ञमंडप 
हा अर्थ राजवाडेंनी तकशुद्ध अनुमानाने लावलेला 
आहे. राजवाडेंच्य़ा काळात स्त्रीसत्तेवर निर्णायक 
संशोधन झालेले नव्हते. ते आद्य भारतीय मानव- 
समाजाच्या वर्णपुर्वे अवस्था पाशव व यूथ (1101002) 
याच मानतात. म्हणून, या आद्यावस्थांमध्येही ' स्त्रीला 
पुरुष आपली मालमत्ता समजत ' असे मत ते व्यक्‍त 
करतात (पा. ४५), 

वदिक काळी गणसंघ (11081) ००॥1९619- 
0101) होते हे दाखविण्यासाठी “ प्राचीन वैदिक 
समाज? या प्रकरणात मी ६.६१.१२ ही क्रचा 
उद्धृत केली आहे. तीत सरस्वती ही ' त्रि-सधस्था ', 
 पंच-जाता ? व * सप्त-घातुः ! असल्याचे म्हटलेले 
आहे. सधस्‌ शब्दाचा अर्थ निरुक्‍ताने घर वा 
निवासस्थान असा दिला आहे सरस्वती ज्या 
सारस्वत गणाची माता होती, तिचे निवासस्थान 


गणसभागृहच असु शकत होते. ( तिला तुष्ट करून , 


सारस्वत गणाची जमीन ओलवायचा ' जळ्पुत्र ! 
हा क्रग्वेदीय मंत्र कवष एलूषलाच माहीत होता, 
असे ऐएंतरेय ब्राह्मण सांगते.) तीन गणसभा- 
गृहांची निवासिनी असा अर्थ म्हणूनच मी केला 
आहे. त्रिगत॑नावाच्या गणसंघाचा उल्लेख महा- 
भारतात वारंवार येतो. पंचजन नावाचा प्राग्वेदिक 
ग्रण असल्याचे मी सिद्ध केले आहे. पंचजाता म्हणजे 
पाच जातींनी ( 1111911163) बनलेल्या गणाची 
अधिष्ठात्री देवता, विवाद्य अर्थ धातृचाच आहे. 
त्याचा अथे कुल असा होतो याचा प्रत्यक्ष पुरावा 
कोठेच नाही, वै. का. राजवाडंती * निरुक्‍्ताचे 


अनुक्रमणिका 


एप्रिळ, १९८३ 


भाषांतर ? मध्ये धातूच्या ६ प्रकृति असतात हे दु्गचे 
म्हणणे उद्धृत करून पु्वप्रकृति म्हणजे त्याला काय 
अभिप्रेत होते हे समजत नसल्याचे म्हटले आहे 
(पा. १५१), प्रकृति म्हणजे विश्वाचे मूलकारण. 
त्याप्रमाणे धातु म्हणजे शब्दाचे मूलकारण हा अथं 
नेरुक्‍तांना अभिप्रेत होता हे उघड आहे. स्त्रोपासुन 
कुल वा गण जन्मतो, ही खासींमध्ये म्हण होती. 
कुलचा एक अथं स्त्री हा आहे. म्हणून, धातूचा अर्थ 
मी कुल असा लावला. 


संस्कृुत व्याकरणात शब्दांचे गणवार वर्गीकरण 
केलेले आहे. गण शब्द व्याकरणातून समाजात 
गेल्याने गणसमाज बनला, की तो गणसमाजातून 
व्याकरणात आला? . | 


दास शब्दाचाही अथे गुलाम असल्याचे वेदांमध्ये 
कुठेही प्रत्यक्षपणे आढळत नाही हे खरे. निरुक्त 
२.१७ मध्ये दासचा अर्थ- * दासः कर्मकर:? असा 
दुंगने दिलेला आहे. यास्क दासची व्युत्पत्ती देतात- 
“ दासः दस्यतेः । उपदासयति कर्माणि । ' त्याचा 
अर्थे वै. का. राजवाडे देतात- ' दास * दस्‌ ' घातू- 
पासुन झाला आहे. तो शेतकाम वगैरे शेवटाला 
नेतो. उपरोक्त खंडात यास्कांनी उद्धृत केलेल्या 
१.२२,११ या क्रचेतील ज्या दासपत्नी या शब्दाचे 
हे विवरण आहे, त्यातील पत्नी शब्दाचा वास्तविक 
अर्थ वे. का. राजवाडे पा. १०४६ वर देतात- “पति 
शब्दाची जी व्युत्पत्ति तीच पत्नीची. पाता वा 
पालयिता वा अज्ली पति शब्दाची व्युत्पत्ति यास्क 
नेहमी देतो. देवपत्ल्य: > देवानां पल्न्य: पालयित्र्यः 
पालनीया: वा (दुर्ग) देवांचे पालन करणाऱ्या.. स 
संस्कृतात शब्दाचे लिंग नियत नसते. पालीत पजा- 
पतिको (प्रजापति) या शब्दाचा अर्थ पत्नी असा 
होतो. पण, दासपत्नी हा शब्द स्त्रीलिंगात जरी 
घेतला, तरी त्याचा अथे दासांची स्वामिनी असा 
होतो. दासचा निदचित अर्थ अरयवरून लावता येतो 
निरुक्‍ताने (६.२६) अयंचा अथे ईश्‍वर वा स्वामी 
असा दिलेला असुन आयंचा अर्थ इश्वरपुत्र असा 
दिलेला आहे. २.१२.४ या त्रज्वेत दास व अयं वरण 
परस्परविरोधात दिलेले आहेत. यावरून स्पष्ट होते 
की, वेदातील स्वतंत्र दासांचे निदेश सोडले, तर 
दास वण वा दासप्रवगे यांसारखे उल्लेख गुलाम 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


: दासशूद्रांची गुलामगिरी? : अस्वेषणपद्धत, तत्त्वज्ञान व प्रमाणशास्त्र ७ 


केलेल्या अनाये गणांचे वा गणदासांचेच (001110- 
ए1'81 818४०9) आहेत. 

वर्गे हा शब्द निघण्टूत (२.९.१०) बलनामानि 
या खंडात आलेला आहे. निरुक्‍तात तो नाही. पाणि- 
नीने * वर्ग्यादयर्च ' (६.२.१२१) या सूत्रात वासु- 
देववग्य:, म्हणजे वासुदेवपक्षाचा, हा शब्दप्रयोग 
दिलेला आहे. या सूत्रात पक्ष हा शब्द वर्गाचा 
पर्यायवाची म्हणून दिलेला असल्यामुळे व पक्षचा 
अर्थ निविवादपणे अर्धा असा होत असल्यामुळे 
वर्गचा अथे गणा्धं (10010४) होतो हे स्पष्ट 
होते. पतंजलि हा ४.२.१०४ या पाणिनीय सूत्रा- 
वरील कात्यायनाच्या ११ व्या वातिकावर भाष्य 
करताना 'अक्रूरवर्ग्य? हा शब्दप्रयोग देतो. यावरून 
' यादव गणाचे दोन वर्ग वा पक्ष वासुदेव व अक्रूर 
यांच्या नावाने ओळखले जात होतेहेया व महा- 
भारतीय पुराव्यांनी सिद्ध होते. वर्ग शब्दाचा अथे 
गणाधे होत होता हे लोसकजातकावरून ( ४१ ) 
निविवादपणे शाबीत होते. बंगालमध्ये निमबटाईने 
जमीन खेडणार्‍्या कुळाला अजूनही बर्गदार (वर्गेदार) 
म्हणतात. कवष ऐलूषरचित फासे व झेती (१०- 
३४ ) या सुक्ताच्या ८ व्या क्रचेत पंचजनांचा गण 
५३ कुलांच्या २ ब्रातांती बनल्याचे म्हटलेले आहे. 
येथे ब्रात हा शब्द वर्ग या अर्थीच वापर- 
लेला आहे हे उघड आहे. काठक संहिता (१४.९) 
म्हणते- ' नेमे देवा: नेमे असुरा: । ' देवांचा वग व 
असुरांचा वर्ग, असेच तिला म्हणायचे आहे. शतपथ 
ब्राह्मणाच्या- ' नेमानि क्षत्राणि। ' (२.१.१.१८) 
चा अर्थ निरुक्‍्ताने- ' न इमानि क्षत्राणि ।॥ ' असा 
जो लावलेला आहे तो चुकोचा आहे. नेम म्हणजे 
अर्धा. क्षत्रवर्ग, असा त्याचा अथे होतो. कर्णार्जूनांचे 
युद्ध सुरू व्हायच्या वेळी भूमी अर्जुनामागे उभी 
राहिली तर आकाश (द्यो ) कर्णामागे ( ८.८७. 
३८-३९ ). देवगणाने कर्णार्जुनांचे पक्ष घेतल्यामुळे 
तो “ ह्विधाभूत ' झाला, * व्याश्रथ ' भूत झाला, 
* दुंपक्ष्म्‌ आसीत्‌ ', असे वारंवार म्हटले आहे. 
अश्या प्रकारे मानवगणाच्या वर्गांचे प्रक्षेपण देवी 
गणात होऊन विदवाचे द्यावा-पृथिवी हे विश्‍वार्ध 
वेदांमध्ये पतिपत्नीच्या वा मातापित्याच्या रूपात 
कल्पिलेले दिसतात- 'द्योर्‌ मे पिता जनिता नाभिर्‌ 
अत्र बंधुर्‌ मे माता पृथिवी महीयम्‌ । ० १. 


१६४.३३ ॥ तसेच-'... माता भूमिः पुत्रो$हं 
पुथिव्प़राः । पजंन्यः पिता... ।॥। ' अथरवे १२.१. 
१९॥। मानवी देवविवाहाचे प्रक्षेपण द्यावापृथि- 
वीच्या देवविवाहात झालेले वैदिक विवाहसूक्तांत 
दिसते. दासप्रथेच्या उदयाबरोबर मग कद्रू 
( पृथिवी ) गण सुपर्णी (द्यो) गणाला गुलाम 
करताना दिसतो ! 

वीरिट या शब्दाचा अथे मनृष्यगयण असा होतो 
(निरुक्त, ५.२८). वै. का. राजवाडे सांगतात- 
: ,.बीरिटे > मनुष्याणां गणे > जनसमूहात, ह्याअर्थी 
बीरिट शब्दाची व्युत्पत्ति जुळेल अशी करावी असे 
दुर्गे म्हणतो. बीर्‌ -- इट. बीर्‌ र वीरा:, इट अट 
संघात...' ( पा. ४१५-४१६ ). यावरूनही वीरि- 
णीचा अर्थ गणराज्ञी असा होतो. 

थ शब्दाचा अर्थ अन्न कसा होतो याचा संदर्भ 
अनवधानाने ' राहून गेला. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय 
: लोकायत * मध्ये पा. ९६ वर हा अर्थ देतात. ही 
व्युत्पत्ति छांदोग्य उपनिषदात ( १.३.६ ) आहे- 
: अद्नं थम, अन्ने हि इदं सर्व स्थितम्‌ ॥ ' म्हणजे, 
“अन्न हेच थ आहे; कारण अन्नातच हे सर्वे स्थित 
आहे. शंकराचाय भाष्य करतात- 'तथा अन्नं थम्‌, 
अन्ने हि इदं सवंस्थितम्‌, अतो$स्त्य्‌ अन्नस्य थ अक्ष- 
रस्य च सामान्यम्‌ 1 ' म्हणजे, “ तसेच अन्न थ आहे 
कारण अन्नातच हे स्व स्थित आहे; म्हणून अन्न व 
थ अक्षर हे पर्यायवाची आहेत.' 

याच खंडात पुढे म्हटले आहे- 'द्योर्‌ एव उत्‌, 
अन्तरिक्षं गी:, पृथिवी थम्‌ । ' म्हणज, 'द्यो हाच 
उत्‌ आहे, अन्तरिक्ष गी आहे आणि पृथिवी थ आहे. 
शंकराचाय भाष्य करतात- ' द्यौर्‌ एव उत्‌, उच्चेः 
स्थानात्‌। अन्तरिक्षं गीर्‌ गिरणालू लोकानाम्‌ । 
पृथिवी थं प्राणिस्थानात्‌ । ' म्हणजे, ' उच्च स्थानी 
असल्यामुळे द्यो हाच उत्‌ आहे, लोकांचे गिरण 
करण्यामुळे अन्तरिक्ष हे गी आहे आणि प्राणिमात्रांचे 
स्थान असल्यामुळे पृथिवी ही थ आहे. 

पुढे वायु हा गी असल्याचे म्हटले आहे. छां, उ. 
४.३.४ मध्ये वायु हा सम्‌ -- वग असल्याचे सांगते. 
दोन वर्गांना एकत्र आणणारा व ते जोडणारा एव- 
ढाच अर्थ या संवर्गाचा होतो. म्हणून, अंतरिक्ष 
म्हणजे वेगळा लोक नसून द्यावा-पृथिवीला एकत्र 
आणणारे वा जोडणारे आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


र्ट नवभारत 


पाणिनिपूवे वैयाकरण हे निखळ वर्णसमाजात 
( इ. पूर्व ६ व्या शतकापूर्वी ) होऊन गेल्याने 
आणि पाणिनि वर्णसमाजाचा अस्तकाल व जाति- 
समाजाचा उदयकालं यांच्या संधिकाळात होऊन 
गेल्याने ( इ. पूव ५ शतकानंतर ) त्याच्या 
अष्टाध्यायीच्या व्याकरणसूत्रांचा त्याच्या नंतरचे 
संस्कृत व्याकरण लावीत असलेले बरेच अथे भनेति- 
हासिक व हायब्रिड आहेत. उदाहरणाथ, महा- 
काव्यकालीन ( इ. पूर्वे १००० ते ८०० ) राजक 
गणराज्यांमध्ये अपत्याचा वर्ण पित्यावर नसून 
मातेवर अवलंबून असल्याने “ क्षत्राद्‌ धघ: ' (४.१. 
१३८ ) हा नियम तत्कालीन भाषेचा आहे, तर 
महाभारतोत्तर अराजक गणराज्यांमध्ये अपत्याचा 
वणे पित्यावर अवलंबून असायचे स्थित्यंतर झाल्याने 
: ब्रह्मो$जाती ' ( ६.४.१७१ ) हा नियम तत्का- 
लीन भाषेचा आहे. पाणिनीचे भाष्यवृत्तिकार 
निखळ जातिसमाजात होऊन गेल्याने त्यांनी आपा- 
लल्या भाष्यवृत्तींमध्ये वर्णेसमाजाच्या व्याकरण- 
नियमांवर जातिसमाजाच्या व्याकरणनियमांचा 


। सतूफलाय सहकारिता । 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... 


दि वा अर्बन को-ऑप. बँक लि. 


वाई ( सातारा ) 


फप्रिळ, १९८३ 


अध्यारोप केलेला आहे. उदाहरणाथ, ' प्राचां 
कटादेः ' ( ४.२.१२९ ) हा पाणिनीय नियम पूर्व- 
कडील भारतीय देशांत कट या शब्दाला कोणता 
प्रत्यय लागून कोणती रूपे होतात हे सांगतो. वणं- 
समाजात कट शाव्दाचा अथं होता देवीक्षेत्र 
( 1601161108 ). पण, वर्णसमाज गेला आणि 
त्याच्याबरोबर कटसंस्थाही गेलो. आणि मग महा- 
भाष्यकार पतंजलिपासुनचे ( इ, पूर्वे २०० ) भाष्य- 
वृत्तिकार या शब्दाचा हा अर्थ सोडून बाकी सर्व 
अर्थ लावायला लागले. 

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. महान संस्कृत 
व्याकरणाला या अरनंतिहासिकतेतून सोडवले तरच 
आम्हाला आमचा एरवी ल॒प्तप्राय झालेला इतिहास 
समजू शकेल. 

मार्क्सवादी-फुलेआंबेडकरवादी दशंनाची बहु- 
प्रवाहवादी अन्वेषणपद्धत व अनित्यतावादी प्रमाण- 
शास्त्र ही प्राचीन भारतीय इतिहासाच्या मिथ्सचा 
असा उलगडा करून सांगतात. 


->>-_______----_-_- 


फोननं७ 


अ मुदत ठेवींवर आकर्षक व्याज क्र बचतीच्या विविध योजना क सुलभ हप्त्यांची 


शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० 


हायरपरचेस योजना श्र सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय क तत्पर सेवा | 


प. कृ. अभ्यंकर 5. 001, 11, 3. 
मॅनेजर 


कड वि टर 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य टच कचड त तिही. सॉ क मार आयडी 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


संगणकीकृत 


होली म्हणजे नियमोळछुंघन 


रमेश वा. धोंगड 


१ 

शैली म्हणजे नियमोल्लंचन ही शेलीची व्याख्या 
कलाकृतीमधल्या भाषेच्या वापराच्या एका विशिष्ट 
अंगाचा विचार करते. दीली म्हणजे विशिष्ट पर्या- 
यांची निवड या व्याख्येचा विचार करताना आपल्या 
असे लक्षात येते को, हे पर्याय मर्यादित असतात, 
पदस्तरावरील उपलब्ध पर्याय नेमकेपणाने मांडता 
येतात. भिणे- घावरणे- टरकणे- घाबरगुंडी उडणे- 
हबकणे-भीती वाटणे-भय वाटणे-पाचावर धारण 
बसणे आणि शारीरिक परिणामांवंरून भीतीचा 
निदेश करणारे घाम फुटणे-तोंड कोरडे होणे-पोटात 
खड्डा पडणे-पोटात गोळा येणे-हातपाय कापणे- 
लटपटणे- बोबडी वळणे- काळजात धस्स | लक्‍्क 
होणे- छातीत धडधडणे- दातखीळ बसणे- च 
ओली होणे- मुतणे- ह॒गणे एवढेच पर्याय मराठीत 
उपल्ब्ध आहेत. समोर वाघ दिसताच मला भोती 
वाटली या वाक्यात या पर्यायांचा वापर समान 
सांकल्पनिक अर्थाने करता येतो. वाक्‍्यस्तरावर पर्या- 
यांचा विचार करताना मुख्यतः शब्दांच्या अनुक्रमाचा 
विचार होतो. 
गणपतवाणी विडी पिताना नुसतीच काडी चावायचा 

१ २ २ डॉ ५ द्‌ 
हो रचना एक पर्याय झाला. तिचे इतर पर्याय (उदा. 
२३१४५६, २३४५६१, २३४५१६, ४५६१२३, 
४५२२३१६, ४५३२१६) एकूण ७२० होतील. यांतील 
विडी नसतीच काडी चावायचा गणपतवाणी पिताना 
२ १ ४ ७ द्‌ १ ३ 
सारखे पर्याय अशक्य आहेत. कारण या सहा 
पदांच्या अनुक्रपावर व्याकरणाचे काही बंधन आहे. 
उदाहरणाथ, २-३ हा अनुक्रम, तसाच ४-५ हा 
अनक्रम एक अपवाद वगळता मोडता येत नाही 
(वर दिलेला २४५६ १३ हा अमुक्रम म्हणूनच 
त्याज्य आहे ). हा अपवाद १ चा; २-९०रे, 
३-१-२ आणि ४-१-५ आणि ५-४ हे शक्‍य 
आहेत. तसेच ४-६ यांचे साल्षिध्य अथंदृष्ट्या हानि- 
न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


कारक आहे हो गोष्ट लक्षात घेता, फक्त १३६ 
पर्याय उपलब्ध होतात. ते असे मांडता येतील : 
गणपतवाणी विडी पिताना नुसतीच काडो चावायचा 


वप 
कः खव र्ग का घ 


ख मध्ये विडी पिताना (वप) तर ग मध्ये नुसतीच 
काडी (नका) असे शब्द आहेत, कखगघ यांच्या 


कान व 
अन्‌क्रमशक्यता अद्या (ग घ हा अनुक्रम अथ 
बदलतो म्हणून त्याज्य. ): 


२४ 


पव गा ॥ 


२) कख घ $ २४ 


प॒__कात 


३) क १ कि गकान 


घ : २४-२(ग  )>२२ 


४) क खर ग घ; २४-२ आ घ)-२२ 


वप आणि नक मध्ये क येऊ शकतो; मात्र न नंतर 
घ येऊ शकत नाही अश्या अटी लक्षात घेता पुढील 
अनक्रमशक्यता आहेत : 


५) वकप गि च : ६ 
६) वकप कचेरी... ही झि 
७) पकव म यु ह 
८) पकव बी... : ९€ 
र्ड 

यांतील (६) मधील वकप ग. घ आणि ग बघ 


धकप या दोन तर (८) मधील पकव ग घ आणि 


कन ढ 
ग घ पकव या दोन अशा ४ शक्यता ञ्याकरण-' 


च्य "“रढडटच्ण ८5 "तयदध 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


१७ 


नियम स्वीकारत माहीत. म्हणून एकूण २० शक्यताच 
उरतात. | 


९) खे नककाघ : ६ 
- १०) ख  कानक घ $ ६ 
११) ख  नकका घ इ हू 


१२) ख' कानक घ : ६ 
एकूण रड 

अशा रोतीने (१) ते (४) मधले ९२ पर्यायी 
अनुक्रम, (५) ते (८) मधले २० पर्यायी 
अनुक्रम तर (९) ते (१२) मधले २४ पर्यायी 
अनुक्रम म्हणजे एकूण १३६ पर्यायी अनुक्रम उपलब्ध 
होतात. 

स्वनस्तरावरील पर्याय दोन कारणांनी सीमित 
होतात. एक, भाषेची स्वनव्यवस्था आणि दोन 
पदांची उपलब्धता, उदाहरणाथ, ल आणि ळ॒ या 
व्यंजनांचा संयोग मराठीत संभवत नाही; पदाचा 
आद्य ध्वनी ण्‌ असू शकत नाही हे मराठी स्वन- 
व्यवस्थेचे नियम झाले, उलट, 

_ तळमळ निववी रे राम कारषण्यसिध्‌ 

यामधे निंववी या पदाला असा एकही पर्याय 
उपलब्ध नाही, की ज्याच्या मध्यभागी ळ्‌ हे व्यंजन 
येईल. तसा पर्याय उपलब्ध असता तर अनुप्रास 
सहज साधल! असता. 

शेली म्हणजे विशिष्ट पर्यायांची निवड या 
व्याख्येत लेखकाला सवे पर्याय्र माहीत असतात 
किवा तो जाणूनबुजून पर्याय निवडतो असा अर्थ 
सूचित करायचा नाही, हे आपण पाहिले. मात्र 
पर्याय हे संख्येने मर्यादित असतात अशी भूमिका 
स्वीकारावी लागते. अन्यथा निवड या शब्दाला अथे 
उरणार नाही. विशिष्ट पर्यायाची निवड याचाच 
अथं इतर पर्यायांचा स्वीकार नाकारणे, भाषेच्या 
नियमांनी सीमित केलेल्या पर्यायांतील काहीएक 
विशिष्ट पर्याय निवडणे यात स्जंतश्लीलता आहे, 
पण मर्यादित स्वख्पाची. 

भाषेच्या नियमांचे उल्लंघन करून आजवर अनुप- 
लक्य असणारे नवीन पर्याय शोधणे आणि त्यांचा 


नवभारत 


पप्रिळ, १९८३ 


वापर करणे यासाठी वेगळया प्रकारची सर्जनशीलता 
छागते, नियमांचे उल्लंघन म्हणजे सवेच नियम 
धाब्यावर बसवणे असे नव्हे. उदाहरणाथ, नवीन शब्द 
निर्माण करणारा कोणताही लेखक त्याची सुरुवात 
ण्‌ किवा ळ्‌ या ध्वनींनी करणार नाही, 
चावायचा पिताना काडी विडी गणपणवाणी नुसतीच 
अशी टोकाची रचनाही कोणी लेखक करणार नाही. 
लेखक-कवींचे नियमोल्लंघन हे स्वीकाये आणि अर 
स्वीकायं यांच्या सीमारेषांवरचे असते. ह्यात धिटाई 
असते; बेछूटपणा नसतो. नावीन्य असते; विक्षिप्त- 
पणा नसतो. आणि मृख्य म्हणजे हे नियमोल्लंघन 
दिशाहीन नसते. 
शै ह 
नियमोल्लंघनाचा विचारही वेगवेगळ्या स्तरांवर 
करता येतो. पदस्तरावरील नियमोल्लंघत म्हणजे 
पदाच्या रचनेत बदल (मळ रूप आणि प्रत्यय 
बदलणं), नबीन पदार्थाची निर्मिती, इत्यादी मार्गांनी 
होते. शब्दांच्या साहूचर्यावरील तिर्बंधाचे उल्लंघन है 
एकाच वेळी अथंस्तर आणि पदस्तर यांवरचे. वाक्य- 
रचनेच्या स्तरावरील नियमोल्लंघनात पदांचा अन- 
क्रम-नियम मोडणे, अनियमित वाक्‍्यपंकोच वगैरे 
गोष्टी येतात. बा. सी. मढेकरांची एक कविता उदा- 
हरणादाखळ धघंऊन आपण या नियमोल्लंघनांचा 
विचार करू 
१) पंक्‍्चरली जरि रात्र दिव्यांनी 
२) तरी पंपतो कृणि काळोख 
३) हृसण्याचें जरी वेड लागलें 
डं) भुकतात तरि अश्र चोख 
५) फत्‌कन्‌ बसली रबरी रात्र 
६) दुजी न टायर त्या अवकाशी 
७) राठ मनाच्या चाटित बसलीं 
८) पापुद्र्‍थांच्या कुत्री राशी. 
९) खांद्यावरती न्यावी रात्र 
१०) जमेल ज्याला त्यानें त्यानें; 
११) डोळ्यांवरतीं जरा कातडे 
१२) ओढवें,- पण हसतमुखाने 
१२) पंक्‍्चरलेल्या रबरी रात्री 
१४) गुरगुरवावीं रबरी कृत्रीं ! ! 
या कवितेतील पदस्तरावरील नियमोल्लंघनाचा 
प्रथम विचार करू, पंक्चर हा इंग्रजीतून,उसनवारीने 


दोढी म्हणजे नियमोळुंधन 


घेतलेला शब्द. तो नाम आहे. पंक्चर होणे असे 
क्रियापद त्यापासून होते. पण मढेकर पंक्‍्चरणे हे 
नवीनच क्रियापद तयार करतात. तीच गोष्ट पंपणे 
या क्रियापदाची, या निममोल्लंघनाने काय साधते? 
दिव्यांमुळे रात्र पंक्चर झाली आणि कुणीतरी पंपाने 
फाळोख भरतो या रचना का नाही स्वीकारल्या ? 
याचे एक सोपे उत्तर असे को, नवीन शब्द हा 
नेहमीच लक्ष वेधून घेतो. कारण तो अनपेक्षित 
असतो. दिव्यामुळे रात्र पक्‍चर झाली या वाक्यात 
पंक्चर हा शब्द केवळ विधिपूरक राहतो. वाक्याचा 
तो मृख्य विषय बनत नाही. पंक्चरणे या क्रिपा- 
पदाने मात्र हे काम साधते. कवीला तेच अपेक्षित 
आहे. दुसरे असे की, दिव्यांमुळे रात्र पंक्चर झाली 
या वाक्यात दिवे हे फक्त कारण दाखवतात. पंक्चर 
होणे हे क्रियापद स्थितिद्शंक आहे. उलट, दिव्यांनी 
रात्र पंक्चरली यात दिवे कतेवाचक होतात. त्यामुळे 
दिवे या नामाला अधिक महत्त्व येते. दिव्यांचे हे 
कतृत्वच कवीला ठसवायचे आहे. पंक्चरणे हे क्रिया- 
पद कुतिदर्शक आहे. म्हणजे पहिल्या आळीत दिव्यां- 
कडे क्तेपणा देऊन कवी मातवर्निभित दिवे आणि 
तिसगंनिमित रात्र ही समांतर जोडी पुढे ठेवतो. 
कुणीतरी काळोख पंपाने भरतो आणि कुणीतरी 
काळोख पंपतो यांतील फरक हा अधिक खोलवरचा 
आहे. पंपणे या नवनिर्मित शब्दाने लक्ष वेधले जाते 
_हे खरेच. पंपाने भरणे यात ज्पात भरायचे ती गोष्ट 
* पात्र' आहे असे रूपक सुचित असते. फुणीतरी 
रात्रीमध्ये काळोख पंपाने भरतो अश्या तऱ्हेचा अथं 
त्यातून प्राप्त होतो. पंपतो या क्रियापदाला रात्रीचे 
पान्न भआावश्‍पमक नाही. काळोख पंपला जातो एवढाच 
अर्थ त्यातुत मिळतो. पाऊस ओततो आणि मी 
भांड्यात पाणी ओततो या वाक्यांत जसे पहिल्या- 
तील पात्राच्या अभावाने ओतणे या क्रियापदाची 
भव्यता, अमर्यादितपणा जाणवतो, तसाच प्रकार 
काळोख पंपतो यातील पंपणे या क्रियापदाबाबत 
घडतो. 
पदस्तरावरील या दोनच उदाहरणांत पर्यायांची 
सीमितता मोडून म्हणजेच नवपर्याय निर्माण करून, 
नियमोल्लंघन केले आहे. पदस्तरावर आणखी एक 
नियमोल्लंघन दक्‍य होते. अर्थात हे नियमोल्लंघन 
एकाच वेळी अथंस्तर आणि पदस्तरावरचे असते. है 


११ 
नियमोल्लंघन म्हणजे शब्दांच्या साहचर्याचे नियम 
मोडणे. भाषेत अनेक शब्द हे काही विशिष्ट शब्दांच्या 
संगतीतच वावरतात. पंक्चर होणे या क्रिप्रापदासह 
टायर हा एकच कर्ता बेऊ शकतो. फुगा, नळी, चेंडू 
इत्यादी वस्तूंतही हवा असते पण त्या पंक्चर होत 
नाहीत. पंपाने भरणे या क्रियापदाचे कर्मे हुवा किवा 
पाणी, तेल यांसारखे द्रव पदार्थच असू शकतात. 
दगड, साखर, मातो यांसारख्या घनरूप वस्तू किवा 
फ़ल्पना, प्रेम, दुःख यांसारख्या अमूतं गोष्टी पंपाने 
भरत नाहीत, भुंकणे या क्रियापदाचा कर्ता फुत्रा 
असतो. हत्ती, उंट, ससा इत्यादी प्राणी भुंकत नाहीत. 
साहचर्याचे संकेत मोडणारी या कवितेतील उदा- 
हरणे अश्ली : रात्र पंक्‍्चरली; कुणि काळोख पंपंतो; 
अधू भुंकतात; रबरी रात्र; रबरी कुत्री. 
_ नियमोल्लंघन हे त्याच्या अनपेक्षितपणाने आणि 
अपरिचितपणाने नेहमीच लक्ष वेधून घेते. पण केवळ 
तेवढाच हेतू साधला तर कविता काव्याचा नुसता 
आव आणते असे वाचकाला जाणवते. मढेकरांच्या 
या नियमोल्लंघनाचे अन्य हेतू काय असावेत? 
एऱ्हवीच्या बोलण्यात आपण रात्र दिव्यांनी उज- 
ळून टाकलो किवा दिव्यांच्या प्रकाशाने अंधार 
नाहीसा झाला असे म्हणू. रात्र पंकचरलो या शब्दांत 
दिव्यांचा थिटेपणा, रात्रंच्या तुलनेत त्यांचे सामा- 
न्यत्व सुचित होते. बारीकशा खिळ्याने टायर 
पंक्चरते. पण खिळा टायरपेक्षा कितीतरी लहान, 
मानवनिमित दिवे हे निसयेनिमित रात्रीपेक्षा 
असेच नगण्य, त्यांचा रात्रीवर होणारा ओघात हा 
फक्त पंक्‍चरण्याच्या स्वरूपाचा, रात्रीचा काळोख हा 
सवंकष, विस्तोणं, अमर्याद, दिव्यांनी रात्र पंकक्‍्चरली 
तरी कुणि अनामिक शक्ती काळोख पंपतच राहते. 
म्हणजे दिव्यांनी रात्र पंक्चरणे याचा परिणाम शून्यंच, 
रात्र ही दुःखाप्रमाणे अमर्याद आणि घनदाट, 
सुखाचा प्रकाश हा फक्त ही रात्र पंकक्‍्चरू द्वाकतो; 
संपूर्णे काढू नाही शकत. न पंक्चरलेले टायर चालतें 
पण एकदा का ते पंकक्‍्चरले कौ फत्‌कन बसते. ही 
रावही अशीच. एकाच जागी फतूकत बसलेली. न 
हुलणारी, तिच्यातला काळोख काढायचा म्हटले तर 
कुणीतरी तो सतत पंपाने भरत राहतो. ती गतिमान 
होऊन जाईल म्हटले तर दिव्याने ती पंक्चर झालेली. 
म्हणून रबरी. रबरो रात्र म्हणजे अशी अडून बंस« 


अनुक्रमणिका 


१२ 


6 


केळी, गतिहीन, आपल्यालाच खोळंबवून ठेवणारी 
रात्र. 
_ कुत्री भुंकतात. कुठ्र्याचे भुंकणे हे कधी अशुभाचे 
सूचुन करते; कधी वेदनेचे. भुंकणे हे अमंगल. 
भुंकण्याचा परिणामही मर्यादित. भृंकण्याने लोक 
भितातच असे नाही. पण कुत्री भुंकत राहतात. 
भुंकण्यात त्यांचेच जणू रंजन होते. तोंडातून कोण- 
त्याही क्षुल्ळक कारणासाठी ककॅश आवाज काढण्या- 
तच कुत्री दंग असतात. ते आपले कामच आहे असे 
मानून ते इमानेइतबारे करतात. दुःख हे कुत्र्यां- 
सारखेच, ते सहसा गप्प बसत नाही. अश्रूंवाटे बाहेर 
येते. अश्र्‌ हेच दुःखाचा आक्रोश. म्हणून अधू 
भुंकतात. अगदी चोखपणाने. माणसं वरकरणी 
हसतात. हसण्याचे उसने बळ भाणतात. शहाणपणाने 
दुःख स्वीकारण्याची त्यांच्यांत ताकद नसते. म्हणून 
हसण्याचे वेड ती लावून घेतात. पण ही धडपड 
केविलवाणी असते. कारण अश्रू चोखपणे भुंकतच 
असतात. 

सवंत्र काळोख पसरला, की कुत्र्यांचाही आधार 


वाटतो. काळोखातील हालचाली त्यांना दिसतात. 


धन्याच्या दिश्लेने येणाऱ्या अपरिचित व्यक्तींवर, 
गोष्टींवर ती भुंकतात. शाश्वताचा हा काळोख 
असाच न समजणारा, भेदरविणारा. नियतीच्या 
पावलांची चाहूल माणसाला कधीच लागत नाही. 
कोणत्या क्षणी काय होईल हे कळत नाही. बेसावध 
असताना अवचितपणे नियती लचके तोडतच 
असते. माणसाचे हे दुःख, हे भय, हे भागधेय 
पंक्चरलेल्या टायरप्रमाणे न सरकणारे, न हटणारे, 
वेळ जाण्यासाठी, सुरक्षिततेचा आभास निर्माण 
करण्यासाठी या रात्रीवर कुत्री भुंकवावयाची- 
ग्रगुरवायची, ही कुत्री स्वतःच्याच विचारांची, 
आज्या-आकांक्षांची, पण दुःखाचे शाइवत चोहोकडून 
एवढे लपेटून बसलेले, एवढे धेरून टाकणारे, को ही 
कुत्री केवळ रबरी, खोटी कुत्री ठरावीत. म्हणून 
रबरी कुत्री गुरगुरणारी पण जिवंत नसणारी. 
शब्दांच्या साहचर्याचे नेहमीचे संकेत मर्ढेकर असे 
मोडतात; पण ते अर्थंगभं असतात. ' पिपात मेले 
ओल्या उंदिर! या मर्ढकरी कवितेची सुरुवातीस 
बरीच चेष्टा झाली. ' ओल्या उंदिर ' ही रचना 
नियमोल्लंघनाचीच. टीका करणार्‍यांना यात फवत 


नवभारत 


प्रिळ, १९८३ 


नियमोल्लंघन दिसले; त्याचा हेतू जाणवलाच नाही. 
या हेतू न जाणवण्याचे एक कारण म्हणजे मराठी 
कवितेला त्याआधी असले वळण नव्हते, असली परं- 
परा नव्हती, पंडिती काव्यातही कधी अश्ली रचनेची 
मोडतोड चाले, पण तिचे कारण वृत्त असे मामुली 
होते. त्यामुळे शब्द-रचना नीट करून, ' अन्वय 
लावून काव्य समजून घेतले जाई. मर्ढेकरांची मोड- 
तोड केवळ वृत्तासाठी कधीच नव्हती. तिचे प्रयोजन 
अर्थस्तरावर शोधावे लागे. नियमोल्लंघत आणि 
त्यामुळे येणारी अथंगभंता हा मढेकरी कवितेचा 
दैलीविजेष होता. कधी हे नियमोल्लंघन पदांचे नवे 
रूप तिर्माण करण्याचे ( उदा. झुरळाने कसे । 
पलंगावे ) असे, कधी साहचर्याचे नियम धुडका- 
वण्याचे ( उदा. शब्द झाला कातडी), तर कधी 
रचनेच्या मोडतोडीचे (उदा, खप्पड बसली फिक्कट 
गाल) असे, | 

आपण विचारात घेतलेल्या कवितेत वाक्‍क्य- 
रचनास्तरावरची दोन नियमोल्लंघने आहेत. ओळ 
७ आणि ८ चा विचार केल्यास कुत्री राठ मनाच्या 
पापुद्रथांच्या राशी चाटित बसली अशी मूळ रचना 
आहे असे दिसते. यात राठ मनाच्या पापुद्रथांच्या 
राशी हा नामपदबंध आहे. कमंपूरक या स्थानातील 
राशी हे मुख्य नाम. राठ मनाच्या पापुद्रथ्यांच्या हे 
त्याचे विशेषण. हा विशेषणपदबंध पुन्हा राठ मन 
आणि पापुद्रे या नामांनी होतो. राठ मन यात सन 
मुख्य नाम; राठ हे विज्षेषण. नामपदबंधातील नाम 
आणि विशेषण यांचे अनुक्रम बदल शकतात $ 

१) राठ मनाच्या पापुद्रथांच्या राशी 

किवा २) राशी राठ मनाच्या पापुद्र्यांच्या. 
मढकर पहिला क्रम स्वीकारतात्त; पण विज्षेषणात 
अन्य पदे घालून तो सवे पदबंधच मोडतात : 

राठ मनाच्या [ चाटित बसली ] पापुद्रथांच्या 
[ कुत्री ] राशी. त्यामुळे कर्ता (कुत्री) आणि 
क्रियापद (चाटित बसली) यांचे महत्त्व कमी होते. 
कर्मपूरक नामपदबंध त्यांना वेढन टाकतो. परिणा- 
मतः दुःखे सोसून निगरगट्ट बनलेल्या माणसांच्या 
मनाचे संवेदताहीन पापुद्रे जास्त नजरेत भरतात. 
आणि हाच परिणाम अपेक्षित आहे. दुःख फतकल 
मारून बसलेले आणि मनेही निगरगट्ट बनलेली असे 
हे विदारक दृद्य. 


शैली म्हणजे नियमोळंधन 


ओळ ९ आणि १० ची मूळ .रचत्ता अश्ली : 
ज्याला ज्याला जमेल त्याने त्याने खांद्यावर रात्र 
न्यावी. यात ज्याला हा शब्द एकदाच वापरला आहे 
अर्थात वृत्त हे एकमेव कारणच यामागे आहे. त्यामुळ 
दीलीदष्ट्या हे वगळणे फारसे महत्त्वाचे नाही 


२ 

मर्ढेकरांच्या कवितेची शैली-चिकित्सा आणि 
खानोलकरांच्या * लकेरताना 'ची यापूर्वी केलेली 
शहौलीचिकित्सा यांत शैलीच्या व्याख्येनुसार चर्चेच्या 
वाटचालीत फरक होताच. खानोलकरांची कविता 
आपण फक्त पर्यायांची तिवड या दृष्टिकोनातून 
तपासली तर मर्ढेकरांची कविता नियमोल्लंघनाच्या 
संदर्भात तपासली. दोन्ही कवितांची पुणं शेली- 
चिकित्सा आपण केली नाही; तसां हेतुही नव्हता. 
लीच्या दोन व्याख्या प्रत्यक्ष चिकित्सेच्या आधारे 
समजावून घेण्याचा प्रयत्न करणे एवढाच आपला 
हेतू होता. . 

पण या दोन चिकित्सांत चिकित्सकाच्या दृष्टीने 
आणखी एक फरक होता. खानोलकरांची कविता 


१३ 


चिकित्सकाला पहिल्याच वाचनात समजली होती. 
त्याचा आत्मप्रत्यय स्पष्ट होता, शेलीवैज्ञानिक 
चिकित्सेने या प्रयत्नांना पुष्टी दिली आणि शेवटी 
या कवितेतोल कच्चेपणाही दाखविला. थोडक्यात, 
शैली-चिकित्सा ही येथे प्रत्ययवादी समीक्षेस पूरक 
होती. | 

मढेकरांच्या कवितेबाबत असे घडले नाही. 
पहिल्या वाचनात मढढकरांची ही कविता चिरेबंदी 
वाड्याप्रमाणे वाटली, तिच्यात शिरकाव होत 
नव्हता. रात्र म्हणजे काय ? कुणि हा कोण? 
काळोख पंपणे म्हणजे काय? रात्र रबरी कशी? 
अश्रू कसे भुंकतात ? कुत्री रबरी का? ती गूरगूर- 
वायची कशासाठी ? असे अनेक प्रश्‍न पडत होते. 
प्रश्‍न योग्य होते, पण उत्तरे सापडत नव्हती. शेली- 
वैज्ञानिक दृ्टिकोनातून या शब्दांचा, या रचतांचा 
मागोवा घेतल्यावरच त्यांची उत्तरे मिळत गेली. 
म्हणजे शैली-विज्ञानाचे काये येथे केवळ पूरक 
स्वरूपाचे नव्हते. आस्वादाची कक्षा ते झंदावत 
होते. दौली-विज्ञानाचा हा उपयोग अधिक मह- 
₹्वाचा आहे. 


यहा 


आमची वैशिष्ये : 


(१) शुभ्र दाणेदार साखर-उत्पादन 


तार- “ किसानसाकर 


रा. शा. मोहोरीर 


प्र. कार्यकारी संचालक 


भुईंज किसनवबीरनगर ता. वाई जि. सातारा 
पिन कोड नं. ४१५५३० 


(२) कायेक्षेत्रातील सभासद । बिगर सभासद व मागासवर्गीय आणि अल्पभूधारकांना 
ऊस लागवडीसाठी मार्गद्षंत व भरघोस अनुदान 
(३) शासनाच्या २० कलमी कायंक्रमाचा पाठपुरावा 


वि. रा. उफे बाबासाहेब जाघव 
व्हा. चेअरमन 


अ3जजशजाजरजरजे्जाजजेरजश्जेरमेश्जेतजेर: नैश्‍जेतजे(्जेश्‍ जेर वैशवेश्वेर वर वेर वेरजेर मेर बेर ने 
“ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आथिक उन्नतीचे सहकारमंदिर ” 


सातारा सहकारी साखर कारखाना लि. 


2 3 

ज्रट 

ज्र 

ज्र 

3 

ऱरॅ€ 

जड 

3 

ज्र 

ज्र 

3 

ज्र 

फोन- भईंज ४० ट 
भै 3 
घॉ. भि. कदम न्य 
चेअरमन  श्रैई 


जेर 
अअजत्क्ककतज्कतत्लनिकजककतनकिअत्कत्जतकअत्कर् 


१४ मवभारत पम्रिळ, १९८३ 


॥र्‍ता, 58 ]४(1 3881८ 1.1), 


७65 811 ७९५३ ०1 5६8 5600०05 1100052 5 ॥6७प९श 01 
छाकाली 65 11 ॥18118195111र्‍98, ॥३७१1क्रा च, प]वा'11, 
1101580071, ७09 310 810113 93005 


"1012 1181 64 ४९815 11 1381101127 8610102 


ह 080१1॥६१ ॥ 0७१ ?१0५?६॥॥॥४ 


॥॥९ &वध्रा्शा 38 10. 


र 


ै 


उनष्टां8.९7/00 (010102 : 


1२.७ १५ 1). (11 (95७1८, &.% (1.1 
(1189118189811119 ) 


/1 8 >) र > र गू 11) 
(181 711१11 


जर्जर 
तेर वेरजेर वेर ेरजेॅर वेर वेर येर जेर वेर जेर तेर जर्जर जर्जर 4९ज<ज4९3€3<2९33९3९4९3<363363<36:3£3<333<4333६33<३ 


भारतीय बुद्धिवंत बाहेर का जातात ? 


व. त्रि. चिपळोणकर 


विज्ञान व तंत्रविद्या यांचे उच्च शिक्षण पूर्ण 
केलेल्या लोकांची भारतातील संख्या जगामध्ये 
तिसऱ्या क्रमांकाची आहे, असे अभिमानाने सांगण्यात 
येते. या मनुष्यबळाचा उपयोग करण्याची संधी 
मिळाल्यास रशिया भारताला सुविकसित युद्धसामग्री 
द्यावयास तयार होईल, असा एक विलक्षण तके 
वाचण्यास मिळाला. सध्य़ा यांपैकी बरेचसे उच्च- 
शिक्षित, नोकरीकरिता पारिचमात्य राष्ट्रांत (विश- 
षत: अमेरिकेत) जातात, हे मात्र खरे आहे. या 
लोकांना तांत्रिक शिक्षण देण्याकरिता भारताचा पैसा 
खर्चे होतो; पण त्यांच्या कोशल्य़ाचा लाभ मात्र 
परदेशाला मिळतो, हो परिस्थिती काही लोकांस 
आवडत नाही. हो बाब भारताकरिता सवेस्वी 
तोट्याची अशी नाही. १९७२ नंतर जेव्हा तेलाच्या 
किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ झाली होतो त्या वेळी 
परदेशात नोकरी करणाऱ्या लोकांनी भारताकडे जे 
परकीय चलन पाठविले त्यामुळे या देशाची आथिक 
व्यवस्था तग धरून उभी राहू शकली. भारतामध्ये 
तंत्रविद्यमध्ये गेल्या काही वर्षांत खूप प्रगती झाली 
असली, तरी पाशिमात्य राष्ट्रांच्या तुलनेत आपली 
तंत्रविद्या मागासलेलीच आहे व ती आणखी काही 
वर्षे तरी तशीच मागे राहणार, भारतामध्ये सध्य़ा 
काही मोठे उद्योगधंदे किवा अणुऊर्जा अथवा 
खनिजतेल व नैसगिक वायू आयोग यांसारखे प्रकल्प 
आहेत. या सर्वांमध्ये जे विशेषज्ञ काम करीत अस- 
ताना त्यांनी परदेशात प्रशिक्षण घेतले आहे हे या 
संदर्भात लक्षात घेण्याजोगते आहे. याचे कारणही 
उघड आहे. भारतात विज्ञान व तंत्रविद्या यांचे जे 
प्रबोधन होत आहे त्यामागे पाश्चिमात्य विज्ञानांचीच 
प्रेरणा आहे. गेल्या २५ वर्षांत भारताने प्रगत राष्ट्रां" 
बरोबर तांत्रिक सहकार्याचे जे सहा हजार करार केले 
आहेत त्यांवरून हीच गोष्ट स्पष्ट होते. प्रगत देशांत 


अनुक्रमणिका 


संशोधन व विकास या कार्यामुळे तांत्रिक ज्ञानामध्ये 
सारखी भर पडत असते. अश्या देशांत जाऊन तेथील 
अद्ययावत तंत्रविद्यचे ज्ञान करून घेणे किंवा अनुभव 
घेणे आपल्या तंत्रज्ञांना शक्‍य होत आहे, हासुद्धा 
फायदा आपल्या देशास मिळत आहे. नवे तांत्रिक 
ज्ञान स्वावलंबनाने मिळवता येत नाही असे नाही; 
पण या पद्धतीमध्ये प्राथमिक अवस्थेत प्रगतीचा वेग 
अत्यंत मंद असतो. या काळात प्रगत राष्ट्रांतील 
तांत्रिक ज्ञानात सारखी वाढ होत असतेच. त्यामुळे 
विकसनशील देश व प्रगत देश यांच्या तंत्रज्ञानातील 
तफावत कमी होण्याऐवजी ती जास्तच होण्याचा 
संभव असतो. या परिस्थितीमुळेच अमेरिकेहून 
निर्यात होणाऱ्या गोष्टींमध्ये तांत्रिक ज्ञानाचा 
( म्हणजे इष्ट प्रक्रियेविषयी माहिती ) वाटा 
मोठा आहे व तो सारखा वाढतो आहे. देशामधील 
दळणवळणाची साधने चांगली व कार्यक्षम क्षाली 
असल्यामुळे, कोणत्याही एका देशाला तांत्रिक ज्ञाना- 
मध्ये इतर देझ्याच्या फार मार्गे राहन आज चालत 
नाही. बहुतेक सवं देशांमध्ये लोकसख्पा वाढत आहे. 
या वाढत्या लोकसंख्येला आवश्‍यक असे अन्नधान्य 
व जळण/ऊर्जा अश्या इतर जीवनोपयोगी वस्तूंचा 
सतत पुरवठा करणे नव्या तांत्रिक ज्ञानाशिवाय तर 
शक्‍य होणार नाही. असा मागासलेला देश आपले 
संरक्षणसुद्धा नीटपणे करू शकणार नाही. तांत्रिक 
ज्ञान संपादन करण्याकडे दुलंक्ष केल्यामुळे गेल्या 
शतकात आशिया खंडामधील अनेक देज्ञांना आपले 
राजकोय स्वातंत्र्य गमवावे लागले, हा इतिहास 
सर्वांसमोरच आहेच. वसाहतवादामुळे ज्पा देशांचे 
स्वातंत्र्य गेले ते आणखीनच मागे पडले, आणखी 
दरिद्री झाले, मनुष्याने भूतकाळात जे झाले 
त्यापासून घडा शिकून, भविष्यकाळ चांगला यावा 
याकरिता वतंमानकाळात सतत प्रयास करीत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


& 


राहावे. कारण एका लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे जो 
देश आपला इतिहास विसरतो, त्यावर परत तो 
जगण्याची पाळी येत असते असा अनुभव आहे. 


परदेशात जाऊन तेथे आधूनिक प्रशिक्षण घेऊन 
आलेल्या शास्त्रज्ञांनी तंत्रज्ञांनी भारतामधील संशो- 
धनकार्यास हातभार लावावा अश्ली अपेक्षा केली तर 
ती चूक ठरू नये. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारता- 
मध्ये अनेक प्रयोगशाळा किंवा संशोधनशाळा प्रस्था- 
पित केल्या गेल्या. या सर्वांमध्ये उपकरणे व साधन- 
सामग्री भरपूर आहे असे विधान करणे अवघड आहे. 
देशामधील तांत्रिक ज्ञानाची सामान्य पातळी इतकी 
कनिष्ठ दर्जाची आहे को, परदेशातून आणलेली 
ही सुविकसित उपकरणे चालू स्थितीत ठेवणे हेदेखील 
समाधानकारकपणे करणे शक्‍य होत नाही. उदा- 
हरणा्थे, मुंबई विभागात ४-५ तरी इलेक्ट्रॉत 
मायक्रोस्कोप (म्हणजे सुक्ष्मदर्शक यंत्रे) आहेत असे 
कळते; पण त्यांपैकी किती काम करण्याच्या अव- 
स्थेत आहेत हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल. या 
शिवाय प्रयोगशाळेमधील वातावरण काम करण्या- 
करिता विशेष अनुकूल असे नसते. तिच्या संघटनेचा 
(प्रशासकीय) आकृतिबंध असा असतो कौ, तेथे 
संशोधनापेक्षा स्थानिक राजकारणालाच जास्त वाव 
दिला जातो, एका प्रयोगशाळेमधील विभागप्रमुख 
परदेशामधून आणवलेली सर्वे चांगली उपकरणे नीट 
स्थितीत राहावीत म्हणून त्यांस कायमची कपाटात 
कुलूप लावून बंद ठेवतात, त्यांच्या सहाध्य़ायांना- 
सुद्धा त्यांचा वापर करू देत नाहीत, अशी एक गोष्ट 
ऐकिवात आहे. इंग्रज भारतामधून गेले, पण त्यांनी 
प्रस्थापित केलेली कारकूनशाहीची चौकट पूर्वीच्या 
पेक्षा विकुत स्वरूपात आज अस्तित्वात आहे असे 
दिसते. पैसा क्िवा उपकरणखरेदीचा प्रश्‍न आला 
म्हणजे कारकून व हिशेबनीस या लोकांची संघटने- 
वर किती दढ पकड आहे, याचा अनुभव शास्त्रज्ञाला 
आल्यावाचून राहत नाही, कोठेही काही घडून 
येणार नाही हे पाहण्याचे काम ब्रिटिश पालंमेंट 
(संसद) नेहमी पार पाडीत असते, असे बर्नाड शॉ 
यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे. भारतामधल्या 
बहुतेक सर्व सघटनव्यवस्थेंत याच मनोवृत्तीचा 
प्रत्यय कमीअधिक प्रमाणात मिळत असतो. तांत्रिक 


नघभारत 


एप्रिल, १९८३ 


विभागाचे काम योग्य प्रकारे व सुलभ रीतीने व्हावे 
याकरिता संघटनव्यवस्थेचे नियम असावेत, असे 
कोणालाही वाटेल. प्रत्यक्षात असे घडत नाही. ज्या 
कोणाची काही कार्य करावयाची इच्छा आहे त्यांच्या 
मार्गात अडचणी निर्माण करण्यासाठी या नियमांचा 
उपयोग सामान्यपणे केला जातो. ज्या इंग्रज लोकांनी 
ही नियमबद्ध कार्यप्रणाली आपणास घालून दिलो, 
त्यांच्या देशामध्ये याचा वापर असा केला जात नाही. 
प्रत्येक गोष्ट कागदोपत्री नमूद करून त्यावर निर्णय 
देण्याबद्दल येथे जो आग्रह दिसतो तो तेथे दिसत 
नाही. लंडन विद्यापीठाच्या एका ज्येष्ठ प्राध्यापकाच्या 
मार्गदर्शनाखाली एका विद्यार्थ्याने पीएच्‌. डी. पदवी- 
करिता एक प्रबंध सादर केला. त्यावेळी विद्या- 
पीठाच्या कार्यालयात असे आढळून आले को, काही 
तांत्रिक कारणाकरिता त्या विद्यार्थ्याचे नाव या 
पदवीकरीता नोंदवलेच गेले नव्हते. ही गोष्ट संबंधित 
प्राध्यापकास कळताच त्याने कार्यालयात फोन करून 
पृच्छा केली, की नियम हे काम सोपे करण्यासाठी 
केलेले असतात को त्यामध्ये अडथळा आणण्यासाठी ? 
आश्चर्याची गोष्ट म्हणज त्या कार्यालयाने आणखी 
लिखापढी न करता विद्यार्थ्याचा प्रबंध स्वीकारण्या- 
करिता त्वरित मार्ग शोधून काढला. काही इतिहास- 
कारांच्या मते हिंदो मनुष्याला जबाबदारोशिवाय 
सत्ता हवी असते, या मनोवृत्तीमधूनच ही अडथळा 
निर्माण करण्याची प्रवृत्ती येत असावी. परदेशामधन 
उच्च शिक्षण घेऊन आलेल्या उत्साही क्तंबगार 
तरुणाला प्रथम काय खटकत असेल, तरती या 
यंत्रणेची जडता व त्यामुळे प्रत्येक कामात निर्माण 
होणारी दिरंगाई. अमेरिकेमध्येसुद्धा निराळ्या 
पातळीवर कारकूनशाहीचे दशंन घडतेच. तेथील 
शासनाने लोककल्याण करण्याच्या उद्दिष्टाने, उद्योग- 
धंद्यांवर विविध तऱ्हेची नियंत्रणे बसविली आहेत. 
ती प्रत्यक्षात पाळली जात आहेत, याची खात्री 
करून घेण्याकरिता उद्योगधंद्यांना निरनिराळ्या 
प्रकारची तपक्षीलवार माहिती व आकडेवारी ज्ञास- 
नाला वर्षामधून अनेक वेळा पुरवावी लागते. माहिती 
संकलित करण्याकरिता कारकून, ती टंकलिखित 
करण्याकरिता टंकलेखक, त्याकरिता लागणारा कागद 
इ. सर्व गोष्टी विचारात घेता इ. स. १९७६ साली 
अमेरिकेतील एकंदर उद्योगधंद्यांनी या कार्याकरिता 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


भारतीय बुद्धिवंत बाहेर का जातात £ 


२०-३० दशलक्ष डॉलसं खरचं केले असे नमूद केलेले 
सापडते. 

प्रा. चंद्रशेखर हे अमेरिकेत उच्च स्थान विभूषित 
करणारे एक थोर भौतिकीविज्ञ आहेत. त्यांना 
भारतामध्ये आणावयाचा प्रयोग एका विद्यापीठाने 
केला, त्यांना आकर्षक वेतन दिले, अधिक्रार दिला; 
पण येथील थंडे वातावरण व॑ कारक्‌नशाही याला 
कंटाळून ते सहा महिन्यांच्या आतच अमेरिकेस 
परत गेले. जीवरसायनशास्त्रात नोबेल पारितोषिक 
मिळत्रिणारे प्रा. गोविद खोराक्षा हे भारतामध्ये 
असताना, त्यांची साध्या राजपत्रित जागेकरितासुद्धा 
निवड करण्यात आली नाही. कारण हो जागा 
भरण्यात कोणाचे तरी हितसंबंध गुंतले होते, 
असे सांगितले जाते. डॉ. आचरेकर यांनी अमेरिकेत 
: लेझर ' उपकरण तिर्माण करण्पाकरिता एक 
नवीन पद्धत शोधून काढली. हे उपकरण उत्पादन 
कॅरण्पाच्या पद्धतीमध्ये त्यांनी काही सुधारणा केल्या, 
त्याबद्दल त्यांच्या तेथील कंपनीतफे त्यांना पारितो- 
षिकदेखील मिळाले, तेथे जमवलेल्या भांडवलावर 
त्यांना मुंबईमध्ये एक लेझर उपकरण बनविणारी 
कंपनी काढावयाची होती. या कार्यालयाकडे परवा- 
नगौकरिता अर्ज कर, त्या कार्यालयाकडे अजे कर, 
शासनाकडे अज कर इ. सवे खडेघाशी करून काही 
महिने गेले तरी काहीच निष्पन्न होत नाही असे 
कळल्यानंतर ते परत अमेरिकेमध्ये जाऊन तेथील 
कायमचे रहिवाशी झाले. या सर्वे हकीगतींवरून 
परदेशात स्थायिक होणाऱ्या तंत्रज्ञांवर टीका 
करण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकून घेणे कसे आवइ्यक 
आहे, हे लक्षात येते. 

भारतीय शास्त्रज्ञ भारत सोडून बाहेर का जातात 
यावर चर्चा, संवाद होतात. पण येथील प्रस्था- 
पितांना उच्चशिक्षित तंत्रज्ञ खरोखरीच हवेत का? 
याबद्दल काही वेळा शंका वाटते. सेमीनार मासि- 
काच्या अलिकडच्या एका अंकात असे विधान आढ- 
ळते की, भारतीय उद्योगधंद्यांना सर्वोत्तम इजिनिअर 
नकोच आहेत. त्यांता फक्‍त सर्वोत्तम विक्रेते पाहिजे 
आहेत. कारण सवव कारखान्यांमध्ये विक्रेत्याला 
मिळगारी वेततश्रेगी तांत्रिक व उत्पादक काम कर- 
णाऱ्या तत्रज्ञाच्या वेतनश्रेणीपेक्षा नेहमीच किती तरी 
जास्त असते, आपण किती जरी आव आणला, तरी 

त. भा, रे 


१७ 


या देशात तांत्रिक ज्ञानाला किमत नाही. नेपोलिअनने 
दुकानदारांचा देश असे इंग्लंडचे वणंन केले होते. 
याच अर्थाने भारत हा ठ्पापाऱ्यांचा देश आहे, 
उत्पादकांचा नाही असे काही वेळा म्हणावेसे वाटते. 
एका मोठ्या कंपनीच्या अधिक्राऱ्याने तर स्पष्टपणे 
असे म्हटल्याचे नमूद आहे को, त्यांना प्रज्ञावंत 
हुशार इंजिनीअरांची जरुरी नाही. कारण त्यांना 
आवद्यक ती तंत्रविद्या परदेशाकडून विकत घेता 
येते. परदेशी तंत्रविद्येची भारतामध्ये होणारी आवक 
या दृष्टीने पाहता मात्र विघातक ठरते. निणंय- 
स्वातंत्र्य, काहीतरी नवीन करून दाखविण्याची 
संधी यावर मर्यादा पडत असल्यामुळे येथील तंत्र- 
ज्ञाला सामान्यपणे आपल्या कामात रस वाटत नाही. 
चाकोरीच्या बाहेर न जाणाऱ्या, नियमावलीला 
धमंग्रंथाचे महत्त्व देणाऱ्या, सामान्य दर्जाच्या अजा 
तंत्रज्ञांचोच अशा प्रणालीमध्ये उन्नती होऊ शकते. 
अशा परिस्थितीमध्ये तो आळशी क्षाला किवा 
आपली ब॒द्धी भ्रष्टाचार करण्यामध्ये वापरू लागला 
तर त्यामध्ये नवल वाटण्याचे कारण नाही. परदेशात 
ज्यांनी आपल्या बुद्धिमत्तेची चमक दाखविली आहे, 
असे अनेक बुद्धिवंत भारतामध्ये परत आल्यानंतर 
आपल्या विषयाच्या दृष्टीने ज्या प्रकारे अनेक वेळा 
जवळजवळ निरुपयोगो ठरतात त्यावरून भारता- 
मधील वातावरणाचा परिणाम किती हानीकारक 
आहे याबद्दल कल्पना येते. सांपत्तिक उन्नती, आवडते 
काम करण्याची संधी, काम केल्यापासून मिळणारे 
समाधान व निषणेयस्वातंत््य या चार गोष्टी 
शास्त्रज्ञाला अभिप्रेरणा म्हणून महत्त्वाच्या आहेत. 
यांपैकी कोणतीही गोष्ट त्याला उपलब्ध होणार 
नसली, तरी त्याने देशप्रेमाने प्रेरित होऊन 
भारतात परत येऊन काम करणे पसंत करावे, 
ही अपेक्षा वास्तववादी नाही असेच म्हणणे भाग 
पडते. 

आजचे जग एकमेकांच्या खूप जवळ आले आहे. 
एखाद्या बुद्धिवान प्रज्ञावंत शास्त्रज्ञाला निव्वळ 
स्थानिक अभिमानाकरिता भारतात डांबून ठेवण्याने 
जागतिक विज्ञानाचे नुकसान होणार आहे हा मृद्दा- 
सुद्धा विचार करण्यासारखा आहे. प्रा. खोराच्चा 
यांना अमेरिकेत जाऊन तेथील उत्तम सुविधांचा 
उपयोग करण्याची संधी मिळाली नसती, तर त्यांचे 


| 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


शट 


संश्योधन पूणं झाले असते किंवा त्यांनां नोबेल पारि- 
तोंषिकदेखील मिळाले. असते की नाही, याबद्दल 
खात्री देणे अवघड आहे. व्यक्तिगत उन्नती व गति- 
शीलता हो पाश्‍चिमात्य संस्कृतीची वेशिष्ट्ये कमी- 
अधिक प्रमाणात इतर संस्कृतींनीसुद्धा आत्मसात 
केली आहेत. त्यामुळे कालप्रवाहाच्या विरुद्ध 
जाण्याचा प्रयास न करता परिस्थितीचा स्वीकार 
करण्यास शिकले पाहिजे. अभेरिकेतसुद्धा फक्त 
भारतीय'. बृद्धिवंतांचाच' ओघं चालला आहे असे 
नसून जगातील बहुतेक सवं राष्ट्रांनी त्याला 
हातभार लावला आहे. गेल्या काही वर्षांत ज्या 


प? 
प? 
१ 
| 
प 


व 
उ 


क22४-. 


आद केळ 


“; 
; 
ही 


पृष्ठे : डेमी ५०६ 


नवभोरत 


ह ७, मी च्याई कळ, ० -याडी:ड 22. वही कळ, “याही. 20...» यव :डे.1... आ... डू 


नवे महत्त्वपूर्ण प्राज्ञ प्रकाशन ! 
भारतीय दासप्रथा व सामंतप्रथा आणि त्यांची तत्त्वज्ञान यांच्या उगमांची अन 


___ दसू [गणीगी 


(खंड १, भाग १) 


लेखक : शरद पाटील 


किंमत ! २५ रुपये 
- संपर्कासाठी पत्ता - 


चिटणीस, प्राश्षपाठशाळा मंडळ, 
३१५ गंगापुरी, वाई ४१२८०३ 
. (जि. सातारा ) 


विचा काया 


पप्रिल, १९८३ 


अमेरिकन शास्त्रज्ञांना नोबेल पारितोषिके देण्यात 
आली, त्यांचा इतिहास पाहिला तर ही गोष्ट लक्षात 
आल्यावाचून राहात नाही. या यादीमध्ये मूळचे 
अमेरिकन असे थोडेच लोक आहेत. या लोकांना 
अधिक चांगले वेतन, अधिक सुविधा व साधने, 
अधिक प्रमाणात निणंयस्वातंत्र्य मिळाले म्हणून ते 
आपला मूळचा देश सोडून, अमेरिकेत गेले. भारता- 
मधील शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ भारतामध्येच राहावेत अशी 
खरोखरीच इच्छा असेल, तर त्याकरिता वरील सवं 
सुविधा उपलब्ध करून देण्याशिवाय दुसरा पर्याय 


नाही. 


न्य: >. » 1 २०.३/, क 
बय ळफक्ळ टफ. « 


प 


यक. ४-३. 


वीक्षा करणारा ग्रंथ 


टपाल खर्च : ५ रुपये 


ि्स्क 


एक प्रत्ययकारी आत्मकथा 


अच्युत केशंव भागवत 


४ आत्मकथा ' ह्या वाडूमयप्रकाराला मराठी 
साहित्यात आज उघाण आलेले दिसते, समाजातील 
सवें थरांतील, सर्व दर्जांची माणसे आज आपल्या 
जीवनाची कहाणी कथन करताना दिसतात. समा- 
जातील वरिष्ठ वर्गातील आणि जातींतोल व्यक्‍तींनी 
स्वतःची जीवनकथा सांगण्याची परंपरा थेट नाना 
फडणिसांपर्यंत॑ किवा त्याआधी बहिणाबाईच्या 
आत्मनिवेदनापयंत जाते. परंतु दलित वर्गातील 
व्यक्‍तींनी स्वतःच्या सुखदुःखांचा पाढा वाचण्या- 
साठी आणि स्वतःचे अंतरंग उकलून दाखविण्यासाठी 
आत्मकथेचा केलेला उंपयोग अगदी अलीकडचा आहे. 
ह्या मागासवर्गीय, दलित आत्मकथा-- राम नगर- 
करांची 'रामनगरी?, 'बलुतं' (दया पवार), 'उपरा' 
(लक्ष्मण माने), ' देवाचे ग्रोठणे' (माधव कोंड- 
विलकर), ' आठवणींचे पक्षी ' (प्र. ई. सोनकांबळे) - 
त्या त्पा लेखकाच्या व्यक्‍तिगत वैशिष्ट्यांनी नटलेल्या 
आहेत. एका नव्या, आगळ्यावेगळ्या, आजपयंत 
दुलॅक्षित राहिलेल्या जीवनाची त्या ओळख करून 
देतात. ज्यांनी ह्यांत वर्णन केलेल्या यातना भोगल्या 
आहेत, त्यांनी स्वतःच त्या स्वतःच्या शब्दांत मांडणे 
ह्याला एक मोठे महत्त्व भा हे. ही मांडणी विविध 
स्वरूपाची असू शकते. काही वेळेस तीत भडकपणा 
ऊरबडवेपणा, संयमाचा अभाव जाणवेल, शैलीत 
विमक्तपणे ग्रांम्मता, शिव्या याचा वर्षाव असेल; तर 
कधी कधी ती वण्यं विषय झालेल्या जीवनातील 
आतंता, कारुण्य, दुःख प्रामाणिकपणे फ्रूजतेने, संय- 
माने प्रकट करील, बऱ्याच वेळा आपल्यावरील अन्या- 
याची, विषमतेची वागणूक दिल्याबद्दल स्वतःच्या 


“-८->-*» > रा शश णा 


. दुःखांची, स्वतःवर झालेल्या अत्याचारांची ..ती 


कफियतही असेल. आत्मकथालेखकाने जो हेतू मनात 
धरून कथा लिहिली आहे, त्यावर कथेचे. स्वख्प 
अवलंबून असेल आणि तिचा भडक अथवा संयत 
आविष्कार लेखकाच्या व्यक्‍्तिव शिष्ट्यावर अवलंबून 
असेल. कधीकधी स्वतःच्या कल्पनाशक्तीला, प्रसंगां- 
वरील टीकाटिप्पणीला विमुक्‍त वाव मिळावा म्हणून 
तिला जाणूनबुजून कल्पिताचे .स्वरूपही दिले जाईल. 
शंकरराव खरात गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या 
राजकीय, सामाजिक, साहित्यिक रंगमंचावर वाव- 
रत असुन डॉ. आंबेडकरांचे निःसीम अन्‌यायी व 
रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकत, दलितांची दुःखे 
साहित्यात मांडणारे तळमळीचे लेखक, विचारप्रधान 
लेखनातून दलितांच्या समस्यांची उकल व पृथक्करण 
करणारे विचारवंत म्हणून महाराष्ट्राला परिचित 
आहेत. जिल्हा लोकल बोडं, पंचायत . राज्य, रेल्वे- 
सेवामंडळांचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी मोलाची काम- 
गिरी बजावली आहे. व्यक्‍तिगत जीवनात अगदी 
निकृष्ट अवस्थेतून स्वत:च्या शिक्षणाच्या, साहि- 
त्याच्या व समाजसेवेच्या प्रभावावर त्यांनी विद्या. 
पीठ कुलगुरुपदापर्यंत मजल गाठली. एका दृष्टीने 
ही एक यशोगाथा आहे......पण ह्या घवल यशाला 
एक काळी कडही आहे आणि तिचे त्यांना. विस्प- 
रण झालेले नाही. आपल्या प्रारंभीच्या दोन शब्दांत 
खरात म्हणतात “ ही माझी जीवनाची कथा 
आहे. ..ही एक 'स्टोरी ऑफ द अनटचेबल * आहे, 
माझ्याबरोबर माझ्या समाजाची ही कथा आहे... 
आता पहाट क्षाली आहे. ..पण सुय कधी उगव- 
णार... ? हे अजूनही दिसत नाही. त्याचं उत्तर 
* अग्निदिव्यातृुत ? वाटचाल करूनच मिळणार. 
आहे...हे आहे. ” * अग्निदिव्य... ' ह्या आपल्या 
शेवटच्या प्रकरणात खरात मराठवाडा विद्यापीठाचे 
कुलगुरू झाल्यावर विद्यापीठांच्या उंच गच्चीवर 
एकटेच उभे राहून, सूर्यास्त होण्याच्या वेळी आकाश 
व परिसर न्याहाळीत असतात (पृ. ४२७). आपण 
खूपच उंच झाल्याची त्यांना जाणीव होते. '* विद्या- 
पीठ आणि अंतराळ या दोहोंत कुठेतरी काहीतरी 
नातं आहे असं वाटलं. म्हणून मी माझ्या कथेला 
तराळ-अंतराळ असं नाव दिलं.” असे ते म्हणतात. 


% तराळ-अंतराळ (आत्मकथा) - शंकरराव खरात, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे; १९८१; 


पष्टे ४२७; किमत ४० रुपये. 


२० नवभारत 


. झ्ञात्मकथेचे हे शीषंक एक तर अन्‌प्रास साधल्याते 
वेधक बनते. परंतु याशिवाय हे तराळाचे-दोंडी- 
वाल्याचे, पूर्वाश्रमीच्या वेसकर महाराच्या मलाचे 
आत्मकथन. ह्या अंतराळाच्या. कक्षा किती विस्तीणं 
आहेत, कथानांयकाच्या .आकांक्षांपुढे गगनही ठेंगणे 
कसे आहे हे स्पष्ट दिसते. ही स्टोरो ऑफ दि अन- 
टचेबळ आहे. आणि विद्येच्या संजीवनीने त्याने 
आपल्याः सीमित, कोंडीतील जीवनाच्या मर्यादा 
कशा ओलांडल्या याची स्फूतिप्रद, धीरोदात्त 
कथाही आहे.. वास्तविक मुलाच्या शिक्षणासाठी 
यत्न करणाऱ्या आईवडिलांची शिक्षणाबद्दलची दृष्टी 
अतिमर्यादित अशी आहे. परिश्थितिजन्य अज्ञानातून 
निघालेली, संकुचित आहे...“ अक्षर फोडण्यापुरतं 
शिकायचं, मुंबईहून आलेलं पत्र वाचायला आलं का 
झालं बघा ! न्हायतर आपल्याला शिकून कोण 
मामलतदार, फोजदार करणार हाय काय ” (पृ. 
७८) एवढीच त्यांची कल्पना. कथालेखक औंघाला 
श्निकायला जायला निघतो, तेव्हा नामा म्हार 
(जवळच खांबाला टेकून बसलेला -हा आधाराला 
घेतलेला खांब म्हणजे जन्मजात खूढीचे 
प्रतीक मानायचे काय ? ) असेच म्हणतो : ' आरं 
आता पोटापुरतं शिंक्षाण मस्त झालं. पुढं शिकून 
महारा-मांगाला कोण मामलतदार फोजदारकी देणार 
हाय? ” (पू. २६२) पण कथानायकाला 
आंबेडंकरांच्या * जनता पत्रकाच्या वाचनाने बरीच 
माहिती क्षाही होती म्हणून “ आपल्यात वकील 
झालेत, मामलेदार झालेत, विलायतेत शिक्षण घेत- 
ल्याने बाबासाहेब आंबेडकर तर किंती किती मोठे 
झाले ! ” असे तो ठणकावून बजावतो आणि 
औंधाला उच्च शिक्षणाच्या मार्गाला लागतो... 

म्हणून हा आत्मचरित्राचा एक भाग म्हणजे एका 
दलित तरुणाने हालअपेष्टा सहन करून खूढहिग्रत्त 
मर्यादा कशा ओलांडल्या आणि कुलगुरुपदाचे शिंखर 
कसे सर केले याची स्फूतिकथाही आहे. पण हा 
हिमालय जिकीत असता सामाजिक, धामिक अडथळे 
आले तेही वणंत करणे प्राप्तच ठरते. स्वत:ची 
कौटुंबिक स्थिती, ते अठरा विरवे दारिद्र्थ, त्यातूनही 
स्वतःच्या स्वभाववेशिष्ट्यांनी आणि अस्मितेने उठून 
दिसणारे आईवडील ह्यांनाही कथालेखक साकार 
करतो, व्यक्तित्व, कौटुंबिक व व्यावसायिक जीवन, 


एप्रिल, १९८३ 


ग्रामीण समाजरचनेतील बारा बलतेदारांतील तरा- 
ळाचे विशिष्ट स्थान आणि त्यात व्यक्‍ती म्हणून ते 
आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची वागणूक आणि तीतून 
उठून दिसणारे त्यांचे शील ह्या साऱ्याच गोष्टी 
मोठ्य़ा प्रत्ययकारी वाटतात. व्यक्‍तिगत जीवन व 
त्याच्या ह्या सामाजिक, सामहिक जीवनाच्या कक्षा 
एकमेकात इतक्या एकजीव झाल्या आहेत. बहुधा त्या- 
मुळे ही समकेंद्री वर्तुळे असल्याचाच भास होतो. ह्या 
ग्रामीण जीवनात खरातांचे वडील महत्त्वाची दैनंदिन 
गरज भागविण्याची भूमिका बजावीत असतात भाणि 
तरीही ते समाजाशी एकजीव होऊ शकत नाहीत. 
समाज त्यांच्यावर उपेक्षितांचे जीवत लादतो. एका 
जागी स्थिर असूनही त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना 
उपऱ्यासारखे वागवले जाते. पत्र वाचून घेण्यासाठी 
मास्तराच्या घरी गेले असता प्रथम लाकडे फोडण्या- 
साठी राबवून घेतल्यावरच पत्रातील बहिणीच्या 
मृत्यूची शोकवार्ता त्यांना कळते. पण ह्या सर्वाशी 
वडिलांनी मिळवून घेतलेले असते, तडजोड केलेली 
असते. खरातांच्या आईमध्ये मात्र विद्रोहाची ठिणगी 
दिसते. आई फणफणली, ' पतरापाय एवढी लाकडं 
फोडून घेतली, मग तो मास्तर उद्या मेला तर 
त्याची किती लाकडं फोडावी लागतील... !” 
आणि ह्यावर लेखकाचा सौम्य अभिप्राय एवढाच, 
को तिळा असं गुराढोरासारखं राबवून घेतलेलं 
खपायचं ताही... ” 

पण हीच आई शंकरच्या मारुतीभक्‍तीबद्दल 
फारशी खूष नसली, तरी मारुतीला जातांना शंकरने 
ढोपरे फोडून घेतली असतानासुद्धा त्याला नारळ 
फोडण्यास विसरत नाही... घराची क्षाकारणी 
झाल्यावर झरडांनासुद्धा चांगला ' कुड ' करून घ्या 
म्हणूनही बजावते. शेजारणीच्या भांडणात मोठया 
शहाणपणाने, युक्तिवादाने ती समेट आणि सलोखा 
घडवून आणते आणि त्यांच्याकडून ' बया तु श्ानी, 
समजुतदार ' असे उत्स्फूतंपणे म्हणवूनही घेते... 
“शेजारणी तिच्या दहादा पाया पडायला तयार अस- 
वात...' (पृ. २६) 

पुढे अनेक घटना घडतात. दलितांचा खदखदत 
असलेला असंतोष आंबेडकरांच्या प्रेरणेने विद्रोहाचे 
रूप धारण करतो. मेलेली गुरे ओढायला महार 
नकार देतात आणि गावाच्या विरोधाला तोंड 


पक प्रत्ययकारी आत्मकथा 


द्यायला तयार होतात. गावच्या सुस्तुमराव देशपुख 
ह्या स्पृश्प हित चितकामुळे संघर्षाला मोठी धार 
वढत नाही- सवं काही सामोपचाराने मिटते. पण 
लेखकाला बऱ्याच दिवसांनी घरी आल्प्रावर आपली 
पुर्वीची वास्तु नाही, पूर्वीचे देव नाहीत ह्याची चुट- 
पुट लागते. पण आई शांतपणे सांगते, को आपण 
बाबासाहेबांचे ऐकले आणि देव नदीत सोडन दिले ! 
(पृ. २४१). पूर्वी जी विद्रोहाची चाहुल तिच्यात 
दिसली होती, तिचीच ही तार्किक परिणती दिसते. 
ती इतक्या सहजपणे, संघर्षाविना व्हावी हे 
आइचरयंकारक खरे; परंतु आईच्या विचारो स्वभा- 
वाशी सुसंगत वाटते. पण हा वैचारिक संघर्ष जिकला 
तरी * वासनामय ' संघष मात्र जिकणे कशीण जाते. 
गावचा मृत पशू- गाय, बैल, रेडा आणि एखाद 
वेळेस उंटसुद्धा- ओढून नेणे, तो कापणे आणि 
ह्याचे मांसकाडं सर्वांना वाटून देणे ही कामे 
महारांची, ह्या रूढीविरुद्ध बाबासाहेबांनी बंड करा- 
यला लावले, मृतमांसाबदह्दल घृणा वाटायला लावली. 
पग खरातांचा प्रामाणिकपणा असा, की मृत पशू 
कापणे, मांसखंड शिजवणे व ते पदार्थ मिटक्या 
मारीत खाणे ह्या सवं क्रिप्ना ते मोठ्या 'चविष्टपणे 
वर्णंन करतात. त्यात खोटी शिसारी किंव) तिटकारा 
येऊ देत नाहीत. मोठ्या उत्साहाने घरी आणलेल्या 
रेड्याच्या मांसाच्या अन्नाची उत्कठने प्रतीक्षा करीत 
असता बोकाच ते पळवून नेतो हा प्रसंग ते मोठ्या 
खेळकर पद्धतीने वणंन करतात (प्रकरण २३, अखर 
बोक्‍्यांने साधले)... “ मी मराठी पाचव्या इयत्तेत 
असेपर्यंत मेलेल्या जनावराचे मृत-मांस खाल्ले. 
गायीचे, बैलाचे, रेड्याचे, म्हशीचे सगळ्यांचे खाल्ले 
,.. इतकेच काय ! पण मी मेलेल्या उंटाचे मांतही 
खाल्ले आहे... ” पण मग बाबासाहेबांच्या उप- 
देशावरून हे मृतमांस निषिद्ध मानल्यावर महा- 
रांची पंचाहत झाली. तोडभर मन भरून मांसकाडं 
खाण्याची सवय क्ाल्यावर त्यांना बकऱ्याच्या 
८ मठभर ? मांसाने काय कातचूना होणार ? म्हणून 
कोन म्हारगडी रेडे चोख्त मारू लागले आणि 
एखाद वेळेस सापडले को त्यांची फजिती होई! 


(पृ. २४२) 


ह्या जिभेच्या चोचल्यांची ही सामाजिक बाजू. 


वग ह्याबरोबरच बऱ्याच अंशी व्यक्‍तिनिरपेक्ष आणि 


२ 


वस्तुनिष्ठ अशी महारांच्या सामूहिक जीवनाशी 
संबद्ध सामाजिक बाजूही तपशीलाने लेखक वरणंन 
करतो. हे आत्मकथेच्या विकासाच्या दृष्टीने क्रमप्राप्त 
वाटते. ह्या सामाजिकतेत महारांच्या तक्‍्क्या, त्यांचे 
सामूहिक निर्णय, मुलीला सासरी न पाठविल्याबद्दल 
खरात कुटुंबावरील सामाजिक बहिष्कार आणि 
त्यामुळे त्याचा झालेला जीवघेणा कोंडमारा ह्या सवे 
गोष्टी येतात. हा तपज्षील काहीसा सारांशवजा, 
एखाद्या अहवालात येण्याजोगा असला, तरी तो सत्य- 
कथनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. (प्रकरण १८, 
* ग्रावकी तराळको'), पण ही सामाजिकता व्यक्ति- 
गत जीवनापासून अभिन्न नाही; किजहुना तिच्याशीच 
संबंधित आहे. लेखकाची बहोण ज्षवंता नांदायला 
जाणे नाकारते कारण सासरी तिचा छळ होत असतो. 
त्याबद्दल खरात कुटुंबीय तिच्या नवऱ्याची, सासरच्या 
माणसांची निभत्संना करतात, तिला घरी ठेऊन 
घेतात. त्याआधी लेखक तिला पोचवायला जातो 
आणि त्या लहान वयातही सासूला झवंताच्या 
हातांचे घट्टे दाखवून जाभ विचारतो, “ दळून दळून 
घट्टं पडलं आहेत अन्‌ तुम्ही कसं नाही म्हणता? 
त्यावर तिची सासू जराशी गप्प झाली...” (पृ. 
१५९) आणि पुन्हा दोन्ही घरांत सपझोता झाल्या- 
वर पुन्हा तिला पोचवून परतं निघताना दाटलेल्या 
गयळ्याने तो झेवाच्या सासुला बोलतो, 'आमची शेवा 
लहान आहे! तिला तुमच्या लेकोगंत संभाळा ! 
आणि हे शहाणपण लेखकाला तो १४-१५ वर्षांचा 
असतानाच आलेले आहे; कारण त्याचे शिक्षण 
दारिद्रयाच्या खडतर शाळेत झाले आहे. 

हे आपल्या दारिद्रथाचे वर्णन अत्यंतं सुक्ष्म, 
बारीक सारीक तपशीलासह लेखकाने रंगवले आहे. 
उदाहरणाथं, माझे घर ह्या दुसर्‍या प्रकरणात “अगदी 
गणिताच्या भाषत, ह्या घराच्या लांबी-रंदी- 
दहाबारा फूट लांबी आणि दोड एक वाव रंद- 
मोठ्या क्षोपडीसारखा आकार आणि दिसायलाही 
ततपतं. घरात खाली भामचा प्रपंच तर वर शेकर- 
छेल्या काडात, वासे-बांदाटीत, भितीच्या बिळांत 
उंदरांचा प्रपंच. रात्रीचे त्यांचे बागडणे पाळीव 
प्राण्यांसारवं सुरू असायचं. घरात पावसाळयाच्या 
दिवसांत पोळ्या-करडं बांधलेली असतात, बाहेर 
पाऊस कोसळत असतो तेव्हा कोकरं घरात बदबदा 


ज्य 


लेंड्या टाकायची, फळफळा मुतायची आणि आई 
त्यांच्यावर चिडून ओरडायची, ' हत, तुम्हाला 
खाटकाच्या गाडग्यात घातलं ! घरात येऊन 
कोरड्या जागेत मुतता का रं? (पृ. ११) मग 
आण्णा (वडील) कोकरांचं मूत हाताच्या ओंज- 
ळं नेच भरायचा. नाहीतर मुताचे ओघळ झोपलेल्या 
पोरांच्या अंगाखाली यायचे. 

हा तपश्ीलाचा बारकावा अगदी आइचयंकारक 
पद्धतीने दिसतो तो पुढे लेखक पुण्याला शिकत 
असताना दिवाळीत गावी येतो तेव्हा (प्रकरण ६३). 
तेव्हा त्याला सव्हिस मोटारच्या ड्रायव्हरच्या 
काळ्याभोर मिश्या, डोळे लालसर .. . खाकी शट, 
खाकी पॅट हे सवे आठवतं. अशीच तप्लीलवार वणंने 
आपल्या शिक्षकांबद्दल लेखक देतो. ह्या सवं व्यक्‍्ति- 
रेखा त्याच्या मतात कायमच्या घर करून राहि- 
लेल्या दिसतात. त्यांना अविस्मरणीय स्वभावरेखांचे 
स्वरूप येते. 

ह्या बारीक सारीक तपश्ीलामागे एक विशिष्ट 
दृष्टिकोन दिसतो. तो लेखकाच्या तंत्राचा भाग आहे 
एक तर त्यामुळें वर्ण्ये विषयाला जीवनसदृश वास्तवता 
लाभते, तो अविस्मरणीय होतो. पण ह्या वणंना- 
मध्येही एक पद्धत आहे, क्रम आहे. प्रथम प्रथम हे 
वणंन केवळ बालवयातील संवेदनात्मक अवस्थेतील 
आहे. पंचेंद्रियांनी टिपलेल्या रूपरसगंधादी संवेदना 
त्याच्या मनात घर करून राहतात. त्याच्या चित्तवृत्ती 
उल्हसित, टवटवीत, सदा ताज्यातवान्या ठेवतात. 
रुमटं ब्रूकच्या ग्रेट लव्ह्रप्रमाणे तो त्यांचा आनंद 
चाखतो आणि अनेक वर्षांनंतरही त्याच्या लेखणीतून 
तो जसाच्या तसा वाचकापयंत संक्रांत होतो. एवढेच 
नव्हे, तर त्याबरोबर त्याच्या व्यक्‍्तित्वाच्या विविध 
छटाही साकारलेल्या दिसतात, पण लेखकाचे 
अस्तित्व केवळ संवेदनांच्या पातळीवर राहत नाही. 
त्याच्या समाजातील इतरांप्रमाणे तो ख्ढीग्रस्त पर- 
परांनी बद्ध नाही. त्याला शिक्षणाची ओढ लागली 
आहे. त्यामुळे तो सतत उच्च शिक्षणाच्या वाटा 
हुडकण्यासाठी झटत राहतो, त्यात अडचणींचे डोंगर 
आडवे येतात ते पार करावे लागतात, जन्मजात 
अस्पृद्वता, हीन मानलेल्या जातीचा अडसर, शिवा- 
शिवीचे, सोवळ्या ओवळ्याचे, बाटवाबाटवीचे 
प्रसंग त्याच्या गावी औंधाला, पुण्याला सगळीकडे 


नवभारत 


पप्रिळ, १९८३ 


येतात. त्यामुळे निराहुचे सावट पुनःपुन्हा आले 
तरी ही जळमटे झटकून टाकण्याची जिद्द त्याच्या 
अंगी बाणली आहे. हा त्याचा आईवडिलांकडून 
घेतलेला वारसा आहे. 

ही जिह, हा कणखरपणा त्याला लाभतो दोन 
परस्परविरोधी पण एका चमत्कारिक पद्धतीने 
एकमेकांना प्रक असलेल्या संस्कारांनी. एक तर 
घरी कितीही मोठे दारिद्रय आणि तज्जन्य हाल- 
अपेष्टा असल्या तरी कुटुंबियांचे, ज्ञातिबंधूंचे, भोव- 
तालच्या समाजातील शिक्षकांचे किवा डॉ. केळकर, 
आप्पासाहेब पंत, औंधच्या शाळेचे मुख्याध्यापक 
कमवीर भाऊराव पाटील अश्यांसारख्यांचे प्रेम, 
सहानुभूती ही कधी आटत नाहीत. बाळपणीची 
सुखकारक हिरवळ पुढेही चित्तवृत्ती कधी कडवट, 
शुष्क होऊ देत नाहो; सदैव शांत, प्रसन्न ठेवते. 
म्हणून लेखक गावजत्रेच्या आनंदात बुडून जातो, 
बालमित्रांबरोबर शेजारच्या मळ्यातल्या पेरूची 
चोरी करतो, आंब्यांच्या गाडीतले आंबे पळवताना 
तर मुह्देमालासकट पकडला जातो, खूप मार 
खाण्याच्या बेतात असतो ... पण बाळपणाच्या 
चोरीच्या ह्या मोहातुन तो घरच्या संस्कारांनी मक्त 
होतो. 

ह्या बाळपणीच्या सुखाला एक रोद्रभीषण बाज 
आहे. तिचा उल्लेख मांसकाडं खाण्याच्या बाबतीत 
काही प्रमाणात आलाच आहे. पण खाद्य बनलेल्या 
पशूंबद्दलची कणवही तितक्‍याच प्रमाणात आहे लहा- 
नग्या भावाच्या-सोपानाच्या-आजारात आई म्हसो- 
बाला बोकड देऊ करते. घरच्या हेळीचा हा बोकड 
बळी दिला जातो. त्याचे रक्‍त-मांस शिजवन चवीने 
खाल्ले जाते. त्याआधी मुलाला देवाच्या दारी 
ठेऊन “ माझ्या लेकराला सुख मिळू दे, त्याला 
चांगला बरा होऊ दे ” असा बोल करून त्याला 
देवाच्या दारात ठेवले जाते- मग बोकडाचे बरबाट, 
कडण नरडीला येईपयंत खाल्ले जाते. घरी आल्या- 
वर छपरात उभी असलेली लवंगी शेळी बॅ बे करून 
ओरडते. आई तिचा बोल हेरते आणि तिला 
की ग बाडे शा ल्योक आज देवाच्या घरी 

१०० : ही बकरी बॅ७%बॅ55 ओरडतच 
राहते. आणि मोठी शोककथा म्हणजे सोपानाचा 
आजारात अत व्हायचा तो होतोच आणि वडील 


राज्य मराट| [स सस्थद्वार 


संगणकीकृत 


एक प्रत्ययकारी आत्मकथा 


नेमके त्यावेळेस दुसऱ्याकडे लाकडे फोडण्यासाठी 
गेलेले असतात ! 

तराळकीची एक अधिक भीषण बाजूही आहे 
आणि ती म्हणजे गळफास घेतलेल्या, विहिरीत 
बुडालेल्या किवा अन्य अपघाताने मेलेल्या माणसांचे 
मुडदे काढून त्यांची विल्हेवाट लावायची. ह्यांचीही 
तपशीलवार वणंने लेखक करतो. अतिअल्प वयात 
वडिलांच्या आजारात ही कामे तो सराईतपणे पार 
पाडतो. पण ह्यापेक्षाही अधिक म्हणजे गावात 
कोणीही मेले तरी त्याच्या दहनासाठी लाकडे 
फोडून स्मश्ञानात ती चितेसाठी पुरवायची काम- 
गिरी तराळाकडे असते. सर्व खरात कुटुंब- लहानां- 
पासून मोठ्यांपर्यंत- ह्यात मदत करते; पण 
: साळंत ' जाणारा शंकर लक्ष ठेऊन असतो तो 
प्रेताला गुंडाळलेल्या कोऱ्या मांजरपाटाकडे. प्रेत 
सरणावर ठेवण्यापूर्वी ते वस्त्र महाराकड देण्यात 
येते आणि मुलांना शटंपेरणी आणि मुलींना परकर 
शिवले जातात. प्रकरण २१ मध्ये तरवडोच्या 
मळ्यातले मालक गमावतात. म्हातारा गेल्याचा 
शब्द भाईच्या कानावर घडकताच तिच्या तोंडातून 
। काय रं देवा... ! ? असे उद्गार बाहेर पडतात 
... तिचे शब्द ओले होतात, डोळे पाण्याने भर- 
तात ... आणि बाललेखक वडिलांना विचारतो, 
: अण्णा आपल्याला आज मढ्याचं कापड मिळेल 
नाही का ?' ... प्रेताला अग्नी देण्याआधी प्रेता- 
वरच्या नव्या कपड्याची घडी लेखक मांडीवर 
घेतो... नव्या कपड्याचा वास त्याच्या नाकात 
शिरत असतो... प्रेताला अग्नी लागताच चरचर 
आवाज व करपा वास सुटला होता आणि त्याच 
वेळी लेखक मांडीवरचं नवं कापड आण्णाला दाख- 
वून हळूच त्याच्या कानाजवळ बोलतो, “ अण्णा ! 
मला या कापडाची नवी पैरण शिवणार का?" ... 
आण्णानं फ्त मान डोलावली. मग मला किती 
आनंद झाला म्हणून सांगू! 

मराठी चौथ्या यत्तेपयंत असेच मढ्याच्या 
अंगावर मिळणाऱ्या नव्या कपड्याचे शर्ट-सदरे 
शिवून मी घालीत होतो. हे फ्त मला व माझ्या 
घरीच माहीत होते... ” ( पृ. १२२) 

ह्या र्दभीषण अनुभवांनी त्यांचा पिड बनतो. 
ह्याबरोबर आलेल्या मोहाच्या क्षणांचा उल्लेख 


अनुक्रमणिका 


२३ 


आधी आलेलाच आहे. मोठ्या मूलांसाठी विड्यांचे 
* कुडके ' गोळा करणे, कधी कधी स्वतः त्यांचे 
मजेत झुरके मारणे, भुताला दिलेला निवद खाणे 
किवा होले मारणे हे त्याचे उद्योग चालूच असतात. 
होल्याला मारल्यावर त्याची आईबापं आपल्या- 
सारखीच दुःख करतात हा आईचा धडाही त्याच्या 
अंगी बाणतो. त्यामुळे सन्मार्गापासून तो क्वचितच 
ढळतो. कारण त्याचे अस्तित्व म्हणजे उच्चविकासा- 
साठी झटत असलेले जिवंत व्यक्तिमत्व बनते. 
त्याच्या विकासमार्गात अडथळे येतात, विरोधाचे 
प्रसंग ठायी ठायी येतात. उदाहरणा्थे, शालेय जीव- 
नात, कॉलेजशिक्षण घेताना वसतिगृहात राहताना, 
बोडिंगात-खाणावळीत जेवताना जात सतत आडवी 
येते; लेखक स्वतः होऊन ती सांगत नाही, पण ती 
कळल्यावर लपवून ठेवीत नाही. प्रत्यक्ष असा एकाकी 
संघर्ष तो शक्‍यतोवर टाळतो. तरीही अपमान- 
उपहास-विपर्यास वारंवार वाट्याला येतात, जीव- 
नात विलक्षण ताण निर्माण होतात पण तरीही 
व्यक्तित्वाचा मूलस्रोत ढळू शकत नाही. घरच्या 
संस्कारांनी, शाळेतल्या शिक्षकांमुळे, आप्पासाहेब 
पंत, डॉ. केळकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या- 
सारख्या व्यक्‍तींमुळे, पुस्तकांच्या वाचनाने तो एका 
उच्च स्तरावर जाऊन विचार करायला शिकतो. 
औंधाला जाताना उंटवाला इमामभाई त्याला 
उंटावर आपल्यामागे बसवून घेत नाही. कारण' तू 
घेडका बच्चा, तुझ्यामुळे माझ्य़ा भाकरी बाटतील ' 
असे तो म्हणतो. येवढेच काय, पण रस्त्यावरल्या 
रानात भेटलेल्या दरोडेखोराला सुद्धा त्याच्या 
जातीचा विटाळ मानवत नाही ! नेलवरंजी येथे 
प्रौढ शिक्षणाचे काम उत्तम तर्‍हेने करीत असता 
तो इतरांप्रमाणे ' खरात ' असला तरी धनगर नाही 
( प्र. ५८ ) हे कळल्याने त्याच्या जिवाला धोका 
उत्पन्न होतो आणि त्याला गाव सोडावे लागते... 
ह्या रात्रंदिन युद्धाच्या प्रसंगांनी त्याची मन:- 
प्रवृत्ती कणखर, सत्यान्वेषी, ध्येयनिष्ठ बनते. 
स्वतःच्या लग्नाची बोलणी चालली असता आपण 
शिक्षण संपल्याशिवाय लग्न करणार नाही हे तो 
स्पष्ट बजावतो आणि त्याच्या सुदेवाने आणि योगा- 
योगाने त्याला जी मुलगी दाखविण्यात येते ती 
त्याच्यापेक्षाही अधिक विद्याप्रमी आणि निग्रही, 


संगणकीकृत 


२४ 


निघते. आपल्याला डॉक्टरी पदवी घेऊ देऊ अक्ञी 
लेखी हमी तिळा आपल्या भावी पतीकडून हवी 
असते. ह्या आपल्या “* विवाहकोतुकाचा ' विनोदी 
किस्सा लेखक रंगवून सांगती ( प्रकरण ७६, ' माझे 
लग्न.) 

कोठल्याही स्वरूपाने-ओपचारिक किंवा अनो- 
पचारिक-शिक्षण हे दलित वर्गांना प्रबोधनाच्या 
स्वरूपाचे असते व तोच खरा त्यांच्या मुक्‍तीचा प्रमुख 
माग असतो हे सत्य खरातांना व त्यांच्या पत्नोला 
प्रथमपासूनच पटलेले दिसते. वैवाहिक जीवनाचा 
उपयोगही आपल्प्रा व्यक्तिमत्वाच्या आविष्कारासाठी 
करणे त्यांना कठीण जात नाही. मनाची स्थिती 
परिप्व होऊन मन आपल्या दलित बांधवांचे भवि- 
तव्य घडविण्याबद्दल उत्सुक, आतुर बनते. ह्याला 
प्रामुख्याने कारणीभूत होते ती डॉ. आंबेडकरांची 
स्फतिदायो शिकवण. त्यांचा संस्कार बालपणीच 
झालेला असतो. त्यांच्या गणवेशधारी स्वयंसेवकांच्या 
प्रचाराने, 'जनता ' पत्राच्या जाहीर वाचनाने-आणि 
हे वाचन लेखकानेंच केलेले असते-संकुचित वृत्ती 


नाहीशा होतात, सवेस्वसमर्पणाची तयारी होते. 


सुधारणेची मशाल पेटते, मृतमांसाच्या बहिष्कारा- 
सारख्या शिकवणीने साऱ्या गावाला जो धक्का बसतो, 
तो साधा नाही तर धरणीकंपासारखा असतो. १९३५ 
साली आंबेडकरांची धर्मांतराची घोषणा होते. 
त्यावेळची आंबेडकरसूक्ते लेखक सूत्ररूपाने देतो 
( पृ. २५४-२५५ ), मोठ्या उत्ताहाने आंबेडकर- 
जयंती साजरी होते, विद्रोहाचे हलाहल समाज 
पचवतो. लेखकाच्या आईचीसुद्धा देव नदोत सोडून 
देण्याची तयारी होते हे पूर्वी आपण पाहिलेच आहे. 
१९३७ मध्ये डॉ. आंबेडकरांचे पहिले दशन घडते. 
ती “भव्य विभ्‌ती ' सर्वांना भारून टाकते. वतनी 
गुलामभिरी नष्ट करण्याच्या संदेशाने सर्वांना त्म्ेष 
चढतो (पृ. ३०३ ). पुढे १९५४ मध्ये प्रत्यक्ष गाठ 
पडते. * ते भव्य व्यक्तिमत्त्व तेजस्वो दिसत होते. ' 


आपण राजकारणातून निवृत्त होणार परंतु मग 


तुम्हाला कोणी विचारणार नाही असे म्हणून ब!बा- 
साहेत्र क्षणभर गप्प होतात आणि त्या भावनेच्या 
भरात त्यांच्या नेत्रांतून अश्रू ओघळू लागतात ( पृ. 
३८७). त्यांच्या धर्मांतराचा व महानिर्वाणाचा प्रसग 
अगदी थोडक्यात लेखक वर्णन करतो ( पृ. २९५ ), 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८३ 


“ बाबासाहेबांचे महानिर्वाण झाले... तरो ते अमर 
आहेत, त्यांचे काये अमर आहे... बाबासाहेबांची 
तत्त्वप्रणाली, विचारसिद्धांत अमर आहेत ” असा 
आपला दृढ विश्‍वास लेखक्र व्यक्‍त करतो. 

त्यानंतर आपण लेखताकडे वळण्याचे, आपली 
पत्नी डॉक्टर झाल्याचे व दोंबटो आपण मराठवाडा 
विद्यापीठाचे कुलगुरू झाल्याची तो माहिती देतो. 
(जागेवर रुज्‌ होण्यासाठी आपण बसने जाऊ असे 
तो सांगतो, तेव्हा प्रा. दाभोळकर त्यांच्यासाठी खास 
मोटरीची व्यवस्था करतात ! ) ... झापले अधिकार- 
स्वीकाराचे भाषण त्यांनी थोडक्यात दिले आहे व 
आपल्या कुलगुरूपदाच्या अनुभवावर अधिक विस्तृत- 
पणे आपण लिहिणार असल्याचे आश्वासनही दिले 
आहे ... पण तरी हा शेवटचा भाग काहीसा घाई- 
घाईने उरकल्यासारखा वाटतो- कदाचित पृष्ठमर्यादा 
पाळण्यासाठी हे झाले असावे, पण ते जाणवते मात्र 
नक्‍कीच. 

पृष्ठसंख्या वाढल ह्या भोतीने भाणखीही काही 
गोष्टींना लेखकाने काट दिलेली दिसते. इतर दलित 
आत्मचरित्रलेखक्रांच्या तुलनेने लेखक तसा खूपच 
सोवळा मध्यमवर्गीय वाटतो. त्याच्या लिखाणात 
अपशगब्दांचा, जोरदार लैंगिक प्रक्रिपांचा मक्त आवि- 
ष्कार अभावाने जाणवतो, ' जिवाची मंबई अन 
सगुणीची भेंट ' (प्रकरण ६६) अल्ला एखाद्या 
शीषंकाने काहीतरी ' चविष्ट? वाचायला मिळेल 
अशी अपेक्षा उंचावते. गावच्या पाणवठ्यावर तो 
जातो... पाण्याची घागर घेऊन एक तरुणी डावा 
हात घागरीला देऊन, उजव्पा हातानं लगड्याच्या 
निर्‍्यांचा घोळ वर आवरत पाण्याच्या धारेत शिरते 
“ तिच्या गोऱ्या गोऱ्या पोटऱयांवर माझी नजर सहज 
खिळली. ” ती त्याच्याकडे पाहून हसते. साहजिकच 
लेखकही सुखावतो आणि स्मित करतो. तिला तो 
ओळखतो, ती पाठोमागच्या आळीतली साणी- 
भर योवनात आलेली- तिच्या अवपवांतुनच तारुण्य 
उसळत असतं, तिच्या उरोजांची उभारोसद्धा 
लेखकाच्या नजरेतून सुटत नाही... ,थोडं दोघाचं 
बोलणं होतं. मग घागर तिच्या डोक्यावर देताना 
तिच्या हाताला स्पर्श होतो. ' मला कस्तं तरी थरं 
झालं ...' ती सुचकतेने म्हणते, ' शेरडामागे जाताना 
झापले दोघांचे लगीत मोठ्या पोरांनी लावलं होतं. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


घक प्रत्ययकारी आत्मकथा 


ते तुझ्या धेनात है?' मग सूचित प्रश्‍न विचारते, 
“ शंकर, मी दिवाळी करून नांदायला जाणार! तू 
पण गावात हितंच है ना?” प्रकरणाचा शेवट कर- 
ताना लेखक म्हणतो, “ तिच्या ह्या प्रश्‍नावर मी 
फक्‍त मान हलवली; पण तिच्या या सुचित प्रश्‍नाचा 
मला काय नीट उलगडा झाला नाही, ” सुज्ञ वाच- 
काचाही मोठा अपेक्षाभंग होतो; कारण विपरित 
काहीच घडत नाही ! 

खरातांनी आपल्या आत्मचरित्रातील प्रसंग 
अशा तऱ्हेने वर्णन केले आहेत, की प्रत्येक प्रकरण 
एखाद्या स्वयंपूर्ण कथेसारखे वाटावे. काही प्रसंग 
: दौंडी ? किवा “ भारा ह्या त्यांच्या लघुकथांत 
आधीच आलेले आहेत. लघुकथा हा कलाप्रकार 
हाताळताना त्यात लेखक कोणत्या मालमसाल्याची 
भर घालतो ( उदाहरणाथं, ' दोंडी ' मधील दु:ख 
व झोक यांचा परिपोष करणारे अंधाराचे सूचक 
वर्णन ) व त्यातील मूळ प्रसंग वस्तुस्थितीत कसा 
असतो ह्याची तुलना ह्या आत्मचरित्राच्या साहाय्याने 
होऊ शकेल. पण तो विषय प्रस्तुत नाही. आपल्या 
वकिलीच्या व्यवसायात, सामाजिक-राजकीय कार्य- 
कर्ता म्हणून दलित समाजात व इतर वंचित समा- 


शु 


जांत जीव मोडून आपण काम केले, त्यावर लघ- 
कथा, कादंबऱ्या लिहिल्या; त्यांची आपण ह्या 
आत्मकथेत पुनरावृत्ती होऊ दिली नाही असे लेखक 
सुरुवातीच्या “ दोन शब्दांत ' लिहितो. परंतु काही 
प्रमाणात ह्या गोष्टींचा अंतर्भाव करण्याची आवद्य- 
कता होतो. तसेच एका प्रकरणाचा दुसऱ्याशी अधिक 
घनिष्ठ आंतरिक संबंध तसेच आंबेडकर चळवळीचे 
थोडक्यात का होईना पण काही प्रमाणात अधिक 
विश्लेषण आले असते तर ते आत्मकथेच्या एकात्म, 
संतत परिणामाच्या दृष्टीने उपकारकच ठरते असे 
वाटते. इतक्या निःपक्षपाती पद्धतीने लिहिणाऱ्या 
खरातांनी नेहरूंचा गोरवपर उल्लेख केला आहे. 
परंतु म. गांधींचा नामोल्लेखही कुठे नसावा हे 
खटकते. मात्र आहे ह्या स्वरूपात बारीक सारीक 
तपश्लील, रूपरसगंध आदि संवेदनांचा आविष्कार व 
त्यातून घडलेला सुखदुःखांचा प्रत्यय ज्या प्रामाणिक- 
पणे संक्रांत होतो, त्यात ह्या आत्मकथचे यश अभव- 
लंबून आहे असे वाटते. ह्या घटना व प्रसंग वंचित 
समाजातल्या एका संवेदनशील मनाने प्रामाणिक- 
पणे, क्रूजुतेने व्यक्‍त केल्यामुळे त्यांना एक प्रतीका- 
त्मक, प्रातिनिधिक महत्त्वहो आहे हे ह्या आत्म- 
कथेचे प्रमुख बलस्थान. 


222 या 


साभार पोच 


% गुलमोहराच्या खाली (कविता) - विष्णू सलामपुरे, गे 


साकेत प्रकाशन, बन्सीलाल नगर, भोरंगाबाद; 
१९८२; पृ. ५१; कि. १० रु. 

४ पेशवेकालीन समाज व जातोय संघर्षे - डॉ. पी. 
ए. गवळी; प्रचार प्रकाशन, कोल्हापूर ४१६००८; 
१९८२; पृ. १३४, कि. २२ रुपये. 

/ एलन रॉय - द्वा- भ. कणिक; श्रीविद्या प्रकाशन, 
पुणे-३०; १९८३; पृ ९७; कि. रु. २२.५०, 

'केः सला हे लग्न मान्य नाहो (कादंबरी) - सरोजिनी 
शारंगपाणी; श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे - २०; 
१९८३; पृ. २८४; कि. २५ रूपये. 

कः मतुस्मृती : काही विचार - नरहर कुरुंदकर; 
प्रकाशक्र लोकवाडमयगृहू प्रा. लि., भूपेश गुप्ता 


भवन, प्रभादेवी, मुंबई-२५; १९८३; पृ. १६०; > 


कि. २० रुपये. 
त. भा. ४ 


संशोधक (सुवणं महोत्सवी अंक १९८२) वषे 

५० वे, अंक १-४: इ, वि. का. राजवाडे 

संशोधन मंडळ, धुळे; १९८२; पृ. ३३७; कि. 

४० रुपये. 

$$: भारतीय संस्कृती (खंड १ व २) - भारतीय 
संस्कृति संसद, १० जवाहरलाल नेहरू रोड, 
कलकत्ता ७०००१३; १९८३; पृ. ६४६ (प्रथम 
खंड) व ६९९ (द्वितीय खंड); किमत (दोन्ही 
खंडांची) रु. ४००|- 

$$ पूर्वज (कथासंग्रह) - वि. ग. कानिटकर; श्रीविद्या 

क प्रकाशन, पुणे-३०; १९८३; पू. १०९; कि. २० 
स्पये. 

$ शिकस्त (कादंबरी) - ना. सं. इनामदार; कॉन्टि- 

तेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, पूणे ४११०२३०; 

१९८२३; पू. ५७८, कि. ६०. रुपये. 


संगणकोीकत 


२६ मवभारत. एप्रिल, १९८३ 


न 
ध्ाा109९घ' "लाव 
(,0. 1. 

। 
। 
। 
| 


००१८६ “11018 


धता ॥)॥1प्र80प१ा05 01-- 
ही का0९ ५7९० ॥. & 635 ९0०॥])॥'€55065, 
_ शाश्प्रा30८ 1०005,  टणावाएियाग्र 
धरावं दि्शताटिश (णा आत ॥१तावयार 


1041501550. 


खाऊ : 883१4३ थळ : 0145-246, 0145-306 


शागा8 : 7018370341 न 
| | ल डडमवचीशिमडिडलिबडगखनखबअ कब फरा र्न 


अनुक्रमणिका 


काठावरल्या आणि होड्यांमधल्या कोळ्यांनी 
पाण्यातल्या माशांच्या अनुभवसृष्टीवर 
परिसंवाद घेतला तर त्यात एखाद्या माद्याने 
पाण्याबाहेर पडून भाग घ्यावा काय ? 

ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर मला देता येत नाही. 


कवितेचे भाषांतर ही संकल्पनाच जरी वादग्रस्त 
असली तरी कवितेचे भाषांतर हा व्यवहार अनेक 
शतके होत आलेला आहे. मूळ कविता आणि तिचे 
भाषांतरित रूप ह्यांत हुबेहूब साम्य असणे अशक्य 
आहे हे उघड आहे. प्रत्येक भाषेला स्वतःची 
संस्कृती आणि परंपरा असते आणि तिची सांस्कृ- 
तिक वैशिष्ट्ये जाणणे किंवा जाणवणे निव्वळ 
तर्काच्या अथवा संकल्पनांच्या आधारे शक्‍य नाही. 
भाषांच्या व्याकरणांचा अभ्यास आपण तार्किक 
आणि संकल्पनात्मक पातळीवर करू शकतो याचे 
कारण व्याकरणाची संकल्पनाच मुळात ताकिक 
असते. ' त्याचप्रमाणे शब्दांचे अनुभवगम्य अथं 
भाषांतरित करणे शक्‍य असते. पण दाब्दार्थाचे आक- 
लन एवढ्या एकाच पातळीवर होत असते तर 
कविताच काय, इतर कोणताही वाड्मयीन अथवा 
कलात्मक भाषिक व्यवहार मुळातच अशक्य ठरला 
असता. शब्दार्थाच्या अनुभवगम्य आणि तकंगम्य 
पैलूंना कवितेत नगण्य किंवा गौण स्थानं असते 
आणि यामुळेच कवितेचे भाषांतर ही कवितेइतकीच 
रहस्यमय बाब आहे. 

अनुभवगम्य शब्दाथे हा शब्दप्रयोग इंग्रजीत 
ज्याला एम्पिरिकल मौनिंग म्हणता येईल त्या 
अर्थाने येथे केलेला आहे. तकेंगम्य शब्दार्थ ह्या 
शब्दप्रयोगात कन्सेप्च्अलळ मीनिग अभिप्रेत आहे 
गाईला जपानी, रशियन, किंवा स्वाहिली भाषेत 
काय म्हणतात हे वरील दोन प्रकारे शोधून काढता 
येईल. जिथे गायच नाही अशा संस्कृतीत प्रत्यक्ष 
ग्राय दाखवन “ गाय ” ह्या शब्दाचा अतुभवगम्य 
आणि तकंगम्य अथ उपलब्ध करून देता येईल 
तपेली म्हणजे एक धातुचे' भांडे. हे कोणाही सजाण 
व्यक्तीला समजावून देण्यात वरील दोन शब्दार्थांच्या 


कवितेचे भाषांतर* 
दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे 


पातळीवर अडचण नाही. जी अडचण आहेती 
संस्कारगम्य शब्दार्थांच्या पातळीवर आहे. मराठी 
संस्कृतीत तपेली हे भांडे एका संपूर्णे भांड्यांच्या 
विदवात किवा व्यवस्थेत चपखल बसंवलेले आहे. 
आपल्या दैनंदिन च्यवहारातल्या वस्तंचे वै शिष्ट्य- 
पूणे विश्व संस्कारगम्य असते आणि त्यात 
“ गाय” ह्या प्राणिवाचक शब्दार्थालासुद्धा निव्वळ 
अनुभवगम्य आणि तकंगम्य परिमाणे नसतात तर 
त्यांना संस्कारगम्य अर्थाची अनेकविध परिमाणे 
असतात. ढोबळपणे संस्कारगम्य अर्थात भावनात्मक 
अथे मोडत असला, तरी संस्कारगम्य अथे हा 
निव्वळ भावनात्मक नसतो. त्याला संवेदनात्मक 
अंग असते; भावनात्मक अंग असते; सांकेतिक 
किवा कूट अंग भसते. भाषेच्या आणि कवितेच्या 
अनेकध्वनिकारकतेची मेख संस्कारगम्य अर्थात आहे. 
कवितेचे भाषांतर करणाऱ्याला संस्कारगम्य 
शब्दार्थाचे साकल्याने आकलन होणे आवष्यक 
असते. त्याचप्रमाणे “काव्य” ह्या भाषाव्यव- 
हाराच्या व्यापक विझ्वाची त्याला जाण असावी 
लागते. काव्याचे अनेक प्रकार तर असतातच, 
शिवाय प्रत्येक कवीचे आणि प्रत्येक कवितेचे एक 
वैशिष्ट्यपूणं आणि संस्कारगम्य विश्‍व असते. त्या 
त्या काव्यप्रकाराचे भाषांतर करताना शेलीजञास्त्रीय 
निर्णय घेऊन भाषांतरकार काव्याच्या “ आलंका- 
रिक ” अंगाची प्रतिकृति बनवण्याचा प्रयत्न करोल 
आणि-तो कठीण असला, तरी बऱ्याच प्रमाणात 


% दिनांक ६ व ७ डिसेंबर १९८२ रोजी, पुणे येथे नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया तफे संयोजिलेल्या 
परिसंवादात वाचला गेलेला निबंध, संयोजकांच्या. सौजन्याने तो नवभारतात प्रसिद्ध करीत आहोत. 


> संपादक. 


र्ट 


साध्यही आहे. मूळ कवितेचे छंदरूप आणि नादा- 
कृतीचा एकूण परिणाम, मूळ कवितेतील उपमा- 
उत्प्रक्षादी अलंकार यांना शेलीकझास्त्रीय प्रतिखूपे 
देता येणे कठीण, पण पुष्कळ प्रमाणात साध्य 
आहे. मात्र मूळ कवितेची संस्कारगम्य. मंत्रशक्‍ती- 
जी त्या कवितेच्या भाषिक परंपरेचाच वैशिष्ट्यपुर्ण 
गाभा असते- भाषांतरित करण्याला कविसदृश प्रति- 
-भाच असावी लागते. मूळ कवितेच्या प्रतिमासृष्टी- 
आड जे संवेदनाविदव असते, त्याचे आकलन 
झाल्याशिवाय तिचे भाषांतर करता येणार नाही. 
मूळ कवितेची भाषिक संस्कृती आणि भाषांतरित 
प्रतिकतीची भाषिक संस्क्रती यांतले अंतर भरून 
काढण्याचा जो प्रयत्न भाषांतरकार करतो, तो या 
दोन्ही संस्कृतींपेक्षा व्यापक अशा काव्याच्या वैदिविक 
संस्कृतीच्या संकल्पनेवर श्रद्धा ठेवनच. काही गहिऱ्या 
वैदिवक कुलसाम्यांवर त्याहा विश्‍वास ठेवावा 
लागतो. माणसाचे शारीरिक, मानसिक आणि 
अध्यात्मिक आचरण स्थलकालपरत्वे कितीही बहु- 
विध असले, तरी त्याला एक ठ्पापक वसुर्धवकूटुंबी 
परीघ आहे हे त्याला गृहीत धरावे लागते. संस्कार- 
ग्रम्य शब्दार्थाचे अवणंनीयत्व ओळलबूनसुद्धा त्याला 
कवितेतल्या धवन्यर्थाचे सर्वे हश्यारे निराळ्या भाषे- 
तही पुन्हा निर्माण करता येतील अशी श्रद्धा 
ठेवावी लागते. | 

कवितेचा व्यवहार हाच मुळात एक अल्पसंख्यांचा 
सांकेतिक व्यवहार आहे. जगातल्या वेगवेगळ्या 
माषांत तो चालतो आणि तरी त्या व्यवहाराचे 
नियम सव भाषांना समाईकपणे लागू पडतात. 
कवितेचे विश्‍व जरी मर्यादित असले, तरी ते 
नियमबद्ध विव आहे; आणि भाषा हे कवि- 
तैचे वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकट अंग असले, तरी कवि- 
तेच्या अप्रकट, संस्कारगम्य अंगाला अनेकध£्वनि- 
कारक वेदिविकता आहे. कवितेचे आकलन शाब्दार्था- 
द्वारा होत असले, तरी काव्यव्यवहाराचा उद्देद्व 
शब्दरूपावर थांबत नाही. शब्दात्मकतेचे रसा- 
स्मकतेत ख्पांतर होण्याची प्रक्रिया हीच काव्याच्या 
व्यवहाराची सांगता. भाषांतरकाराला ह्या अंतिम 
रसात्मक प्रेक्रियेवर आपले ध्यात अविचलपणे ठेवावे 
छागते. एरव्ही गौण शनब्दार्थाच्या फाट्यामध्ये तो 
अडकून राहतो. कवितेचा अंतिम उद्देश हा ती 


नवभारत 


एप्रिल, १९८३ 


उच्चारणाऱ्याच्या जाणिवेत परिवतंन घडवणे आणि 
ह्या परिवतंनाच्या प्रक्रियेत त्याची भाषेचीच संवेदना 
चैतन्यपूर्ण बनवणे हा माहे. भाषांतरकाराचा उद्देश 
यापेक्षा वेगळा असून चालणार नाहो. 

रसो वै सः - हेच ह्या व्यवहाराचे मूळ सुत्र होय, 
मूळ कविता आणि तिचे भाषांतर ह्या दोन्ही उद्देश- 
पु्वेके निश्‍चित अनुभवप्रक्रियेकडे जाणाऱ्या कुती 
होत. त्यांचे तंत्रसार एकच आहे. 

कवितेच्या भाषांतराची प्रक्रिया भाषांतरकाराच्या 
आणि मूळ कवितेच्या निर्णायक संबंधापासून सुरू 
होते. एक कवी आणि कवितेचा भाषांतरकार या 
नात्याने, ओपचारिक वस्तुनिष्ठतेला सोडून, या 
प्रक्रियेचा आता विचार करतो. 

मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये मी 
स्वतंत्र लेखन करत असल्यामुळे दुतर्फा भाषांतराकडे 
मी आपोआप वळलो. पाहिचिमात्य आणि पौर्वात्य 
भाषांमधल्या कवितेच्या भाषांतराचे भांडारच इंग्र- 
जीत उपलब्ध आहे आणि या भाषांतराच्या हाराच 
मुख्यत्वेकरून काव्याच्या व्यापक विद्वाची मला 
जाणीव होत गेली. माझ्या समजुतीप्रमाणे जगात 
अन्यत्रसुद्धा कवी आणि कवितेचे वाचक कवितांच्या 
भाषांतराहाराच अन्यभाषीय कवितेचा रस घेत 
असतात. भाषाशास्त्रज्ञ, वाड्मयाचे समीक्षक आणि 
कलेच्या तत्त्वज्ञानाचे अभ्पासक कित्येकदा भाषांत- 
राच्या अचूकपणाविषयी किंवा शुद्धाशुद्धतेविषयी जे 
तात्विक वाद घालतात, त्यांचा क्वचितच रसास्वा- 
दाच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेशी संबंध असतो. काव्यास्वा- 
दाची एक वैदिवक संस्कृती आहे. म्हणूनच भाषांत- 
रित कवितेचा जगभर आस्वाद घेतला जातो ही 
ढळढळीत वस्तुस्थिती बरेचदा शुष्क तात्विक वादात 
नाकारली जाते. माझ्यासारख्या कवीने आणि कवि- 
तेच्या आस्वादकाने जर तात्विक समीक्षेच्या कायम 
वादग्रस्त प्रांतात शिरायचे ठरवले असते, तर भाषां- 
तरित कवितेच्या रसास्वादाला मुकून माझी काव्याची 
जाणीवच खुरटून गेली असती. र 

महत्त्वाच्या अन्य भाषीय कवितेचे आकलन आणि 
आस्वाद ही दोन सर्जनशील उद्दिष्टे समोर ठेवून मी 
स्वतःसाठीच कवितेची भाषांतरे करू लागलो. 
ज्याप्रमाणे संगीताचे ममं कळून घेण्यासाठी चितन- 
शील संगीतकार इतर घराण्यांची गायकी आत्मसात 


अनुक्रमणिका 


कवितेचे भाषांतर 


करण्यासाठी रियाज करील, त्याप्रमाणे भाषांतर हा 
कवितेच्या रियाक्षाचाच मी भाग मानला. अभिनय- 
कलेप्रमाणे भाषांतरकला ही एक “परफॉमिग आट” 
आहे. त्या त्या कवीच्या काव्यगभं व्यक्तिमत्त्वाचा 
स्वत:मध्ये संचार होऊ देणे हे भाषांतराच्या प्रक्रि- 
येचे मर्म होय. अर्थातच अभिनेत्याचे मूळ व्यक्‍्ति- 
मत्त्व टाळून ज्याप्रमाणे त्याच्या शरीरात पात्राचे 
व्यक्तिमत्व संचारू शकणार नाही, त्याचप्रमाणे 
भाषांतरकाराची स्वतःची काव्यंसंवेदना भाषांतरात 
अलिप्त राहू शकणार नाही, उलट अभिनेत्याला 
पात्राच्या व्यक्तिमत्वाची बीजे स्वतःच्याच व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाच्या सुप्त शक्‍यतांमध्ये शोधावी लागतात, 
त्याचप्रमाणे भाषांतरकाराला मूळ कवीत आणि 
स्वतःमध्ये साम्य शोधावे लागते, कवितेचे भाषांतर 
हा मूळ कवितेचा किंवा तिच्या विशिष्ट शक्यतांचा 
अन्यभाषीय आविष्कार असतो. ते निव्वळ निवेदन 
नसते. स्पॅनिश किंवा चिनी कवितेचा मराठी अनु- 
वाद हा मूळ कवितेच्या आणि मराठी कवितेच्याही 
सुप्त शकप्रतांचा आविष्कार असतो. मानव बहुभाषिक 
भाणि बहुसांस्कृतिक असला, तरी मानवी संस्कृतीच्या 
शक्‍यता परस्परसंकराने विकसित झालेल्या आहेत 
आणि भाषांतराच्या आविष्कारी स्वरूपाचे ममं हेच. 
कोणत्याही कवितेची आस्वादप्रक्रिया वाचकसापेक्ष 
असते. त्याचप्रमाणे कोणत्याही कवितेचे भाषांतर 
भाषांतरकारसापेक्ष असते. दोन्ही भाषा जाणणारे 
वाचक मूळ कवितेची आणि भाषांतराची जेव्हा 
तुलना करतात, तेव्हा भाषांतराने मूळ कवितेवर 
कोणता प्रकाश पडतो याचाही त्यांनी विचार करावा. 


२९ 
मूळे कवितेची कोणती शकक्‍्तिस्थाने भाषांतरात गमा- 
वली जातात याची जंत्री करणे वस्तुतः सोपे आहे. 
मात्र अशी जंत्री करताना आपण मूळ कवितेचे जे 
निठ्चित रूप मानतो, तसे कोणत्याही कवितेला एकच 
निश्‍चित . रूप असते का, याचाही विचार करून 
पहावा. एकाच मूळ कवितेची विविध भाषांतरे 
पाहिली, तर जीवशास्त्रात ज्याप्रमाणे संकरित वंशांना 
विविधता प्राप्त होताना आढळते तसलाच शक्यतांचा 
विकास आणि विलास आपल्याला सांस्कृतिक जाणि- 
वांच्या संकरात होताना दिसतो. कवितेचे भाषांतर 
हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण, आधुनिक काळात कवि- 
तेच्या भाषांतरांद्वारा वेगवेगळ्या काव्यपरंपरांच्या 
सुप्त शक्‍यता संकराने विकासताना दिसतात. 
पण यात नवल नाही. मानवी संस्कुतीच्या प्रत्येकच 
क्षेत्रात ही भाषांतरसदृद प्रक्रिया अव्याहत चालू 
असते. निराळ्या काळांतल्या, निराळ्या देशांतल्या 
माणसांशी आपला जो सतत अतींद्रिय संवाद 
चालूच असतो तो भाषेद्वारा, चिन्ह्व्यवस्थाद्वारा, 
कलाकुतींद्वारा. प्रत्येक काळातला प्रत्येक माणूस होऊ 
शकण्याचे सामथ्ये आपल्यापैकी प्रत्येकात आहे 
म्हणूनच कला शक्‍य आहे, भाषांतर शक्य आहे. 
मानवी स्वभावाचे शान आणि स्वतःच्या आत्मातृ-« 
भवाचे साधन यासाठी आपण कवितेसारख्या कलेत 
हेकडो वर्षे रमलो आणि रभत राहू. कवितेच्या 
आस्वादाच्या मुळाशी जो दिक्कालसंचारी मानव- 
भाव आहे, ती परकायामनप्रवेशी संवेदना आहे, 
तींच कवितेच्या भाषांतराच्या मुळाशीद्दी आहे. 


चोखामेळा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे 


पंडित आवळीकर 


चोखामेळा (१-१३३८), पुरंदरदास (१४८४- 
१५६३) आणि बेंद्रे (१८९६-१९८१) हे अनुक्रमे 
मराठी, कन्नड आणि मराठी-कन्नड या भाषांतील, 
चौदाव्या, पंधराव्या आणि विसाव्या शतकांतील 
प्रसिद्ध कवी. वेगवेगळ्या भाषांतील, वेगवेगळ्या 
काळांतील सृजनश्लील मने आणि त्यांची साहित्य- 
निमिती यांमधील सोनेरी दुवे विलक्षण सारखा 
तोंडवळा असणाऱ्या त्यांच्या एकेका कृुतीमधून हाती 
लागतात. त्यामुळे काही वाडूमयविषयक प्रश्‍न निर्माण 
होतात, तर काही सुटल्यासारखे वाटतात. अशा 
परस्परसदृश् कृतीला एकच परिमाण नसते; आपण 
तिच्याकडे जसजसे लक्षपूर्वक पाहू, तसतसे तिला नव- 
नवे परिमाण प्राप्त होऊ लागते. तिची अर्थपूर्णता 
अधिकाधिक वाढू लागते. 

पुरंदरदासांचा शोध घेताना, त्यांचे ( पुण्या- 
जवळील) पुरंदरगडावरील (पूर्वायुष्यातील) वास्तव्य, 
पंढरपूरला जाणे-येणे व विठ्ठलभक्ती या गोष्टी मला 
महत्त्वाच्या वाटल्या आहेत. पुरंदरदासांचा मराठी 
भाषा आणि (ज्ञानदेवादिकांचे) वाडमय यांच्याशी 
चांगला परिचय असावा हे मी पूर्वीच म्हटले आहे. 
ज्ञानदेवांचे म्हणून मानले गेलेले 'काट्याच्या अणिवर' 
हे भारूडवजा पद आणि पुरंदरदासांचे “ मुळुळ- 
कोनेयमेले' हे अगदी तसेच कन्नड पद यांत मूळ पद 
कोणते व भाषांतरित कोणते याचा निर्णय आता 
घेता येईल.' 

चोखामेळा यांचा एक प्रसिद्ध अभंग असा' :- 

ऊंस डोंगा परी रस नव्हे डोंगा । 

काय भूललासी वरलीया रंगा ॥ १॥ 
कमान डोंगी परी तीर नोहे डोंगा । 
काय भुललासी वरलिये रंगा ॥२॥। 
नदी डोंगी परी जळ नव्हे डोंगे । 
काय भुललासी वरल्या रंगे | ३॥ 


चोखा डोंगा परी भाव नव्हे डोंगा । 
काय भूललासी वरलिया रंगा ॥ ४॥। 


हा अभंग निविवादपणे चोखोबांचा आहे. 

पुरंदरदासांच्या ' ना डोंकादरेनो ' या पदात* मला 
वरील अभंगाचा लक्षणीय आविष्कार आढळला. त्या 
पदाचा मराठी अनुवाद असा करता येईल :- 
मी डोंगा म्हणुनी तुझें । नाम डोंगें विठ्ठला ॥ धृ ।॥। 
नदी डोंगी म्हणुनी काय । उदक डोंगे विठुला ॥ १॥ 
ऊस डोंगा म्हणुनी काय । गोडी डोंगी विठ्ठला ॥॥ २॥। 
पुष्प डोंगे म्हणुनी काय) परिमल डोंगा विठ्ठला ॥ ३॥ 
गाय डोंगी म्हणुनी काय । दूध डोंगे विठुला | ४॥ 
धनुष्य डोंगें म्हणुनी काय । बाण डोंगा विठठुला॥। ५ ॥ 
मी महार म्हणुनि तुझें । नाम महार विठ्ठला ॥ ६॥ 
अज्ञ म्हणुनि रक्षि । सुज्ञ पुरंदर विठुला ॥ ७ ॥ 
मूळ कन्नड पदात पुरंदरदासांनी डोंकु ( डोंक ) 
असाच शब्द वापरला आहे, चोखोबांचे ' नदी-जळ ' 
“कमान-तीर' हे दोनच दृष्टांत पुरंदरदासांनी 
वापरलेले आहेत. ः मी तुझे नाम, * पुष्प-परि- 
मल ', ' गाय-दुध ' हे नवे दृष्टांत ते वापरतात. 
चोखोबांचे ' ऊस डोंगा परी ' हे पुरंदरदासांनी 
पाहिल्याचा हा पुरावा होय. 

आणि एक “बाह्य ! पुरावा देतो :- 
* आव कुलवादरेनु ' नावाच्या पुरंदरदासांच्या पदात* 
ही ओळ येते : “ हसि खब्बु डोकविरल अदररस 
डोंकवेनो ? ” ( हिरवा ऊस वाकडा असो, त्याचा 
रस वाकडा काय ! ) “मी महार! या निदेशावरून 
पुरंद रदासांच्या मनाचा त्या क्षणी चोखोबांनीच 
उुरता ताबा धेतला होता हे स्पष्ट होते. ' चोखा ! 
हाच “मी ' होतो; आणि 'भाव' या * 
' त्याचे ' नाम ' बनतो. 

बेंद्रे यांची “रसिका पेळो !? 
या नावाची एक सुरेख कवित 


अनामिका'मुळे 


('रसिका, सांगरे ! ') 
1 आहे.' पुरंदरदास 


वोखामेळा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे 


आणि चोखामेळा यांच्या उपर्युक्त “मुशी 'तीलच ही 
कविता आहे. 
ही कविता म्हणजे बेंद्रे यांच्या 'कल्याणद कल्याणि॑ 
या अलिखित नाटकातील एक गीत आहे. कल्याणीने 
नायक मृहय्य़ाला सांगितलेली ही (गुज) गोष्ट आहे. 
बेंद्रे यांच्या “गरि ' या संग्रहात प्रथम आणि नंतर 
। ओलवे नम्म बदुकु ' या संग्रहात हे गीत आलेले 
आहे आणि दोन्ही संग्रहांतील टीपांत' या कविते- 
मागील संदर्भ दिलेला आहे. या गीताचा अनुवाद 
असा होऊ शकेल- 
ऊंस डोंगा परी, रस काय डोंगा ? 
रसिका, सांगरे ! 
भुंवईची रेघ डोंगी, कटाक्ष काय डोंगा? 
रसिका, सांगरे ! 
धनृष्य-कमान डोंगी, बाण काय डोंगा ? 
रसिका, सांगरे ! 
मोत्यांची माळ डोंगी, किरण काय डोंगा ? 
रसिका, सांगरे ! 
लाल केळे डोंगे, गर काय डोंगा? 
रसिका, सांगरे ! 
बिंबाधर डोंगा, चुंबत काय डोंगे ? 
रसिका, सांगरे ! 
बिजेचा चंद्र डोंगा, चांदणे काय डोंगे ? 
रसिका, सांगरे ! 
'विधि' दत्त कुळ डोंगे, माझे प्रेम काय डोंगें? 
रसिका, सांगरे ? 
चोखोबांना मराठीखेरीज भाणखी कोणती भाषा 
येत असावी किंवा कोणत्या अन्य भाषेतील कुतींचा 
त्यांच्यावर प्रभाव पडला, हा प्रश्‍न सध्या बाजूला 
ठेवतो. पुरंदरदासांनी समकालीन आणि गतकालीन 
कन्नड वाडमयाचे संस्कार आपल्या लेखनावर कळत- 
नकळत होऊ दिले असतीलच. परंतु त्यांच्या प्रस्तुत 
पदावरून चोलयोबांशी त्यांची भावनिक आणि 
(म्हणून ) वाळू्मयीन जवळीक जुळलेली होती असे 
मानावे लागेल. चोखोबांचा अभंग आणि पुरंदर- 
दासांचे पद यांचे, त्या दोघांच्याही पूर्वीच, एखादे 
उगमस्थान आढळले, तर दोघांच्याही कृतींचे स्रोत 
एकाच ठिकाणी उगम पावून स्वतंत्रपणे वाहत 
राहिले असावे अशीही एक शक्‍यता निर्माण होईल. 
त्यामुळे मराठी अभंग व कन्नड पद यांच्या नात्याची: 


शक्‍यता पुरती नाहीशी दोह ले न्क्हॅ) आज तरी 
होच शक्‍यता मानावी लागल,  *- 

बेंद्रे यांच्या . रसिका पेळो ४. या. गीतामागील 
प्रेरणा कोणती ? चोखोबांचा अभंग कौ पूरंदरदासाचे 
पद ? को दोन्ही ? बेंद्रे हे ' उभयभाषाकवी ' होत; 
: उभयभाषाभ्यासक * होते; ' उभयभाषी ' होते 
मराठी आणि कन्नड या दोन्ही भाषांतील प्राचीन 
वाडमयाचा त्यांचा व्यासंग दांडगा होता. ' संतमहं 
तांचा पूर्णशंभू विठ्ठल '* आणि ' विठ्ठुलसंप्रदाय * “ 
ही त्यांची प्रकाशित व्याख्याने या व्यासंगाची, 
साक्ष पटवितील, ज्ञानदेवादिकांशी लडिवाळपणाने 
सलगी करण्याचा अधिकार असलेल्या बेंद्रे यांनी 
चोखोबांचा “ भाव ' केव्हाच हृदयसंपुटात साठ- 
विलेला असणार. बेंद्रे यांच्या गीताची सुरुवात 
' ऊंस डोंगा परी रस नोहे डोंगा ' या सुरानेच होत. 
त्यांनी चोखोबांचे ' ऊंस-रस ' आणि ' कमान-तीर 
हे दोनच दृष्टांत उपयोजिले आहेत. परंतु, * भुंवईची 
रेघ-कटाक्ष,/ ' मोत्यांची माळ-किरण * “ लाल केळे 
-गर *; * बिबाधर-चुंबन ' * बिजचा चंद्र-चांदणे ' 
आणि '* विधिःदत्त कुळ- (माझे) प्रेम ' हे सर्वस्वी 
नवीन दृष्टांत दिलेले आहेत. 

पुरंदरदास आणि बेंद्रे यांच्या पदांत ' धनुष्य- 
बाण ! हा एकच दृष्टांत समान आहे. पुरंदरदास 
* बिल्लु ' , ' बाण हे शब्द वापरतात; तर बेंद्रे 
: बिल्ल कंबियु ', ' बिट्ट (> सोडलेला ) बाण ” 
असे शब्द वापरतात. “ कांबी (प्रा. स्त्री. ) 
धनृष्यदंड ? हा अथे वा. गो. आपटे देतात.' चोखो- 
बांची ' कमान ' * कंबिय्‌ ' मधून उभी होते; तर 
सुटलेला € बाण “ म्हणजे “ चोखोबांचा “ तीर ' 
:। तीर ' हा बाणाचा एक प्रकार असला, तरी 
टोकाला * पिसे ' लावलेला रामायण-महाभारत- 
पुराणांतला ' बाण ' नव्हे. चोखोबांची “ कमान ' 
तशी फार्सी आहे; पण त्यांना माहीत आहे तो 
: तीर-कमठा २. “* धनुष्य-बाण ' आणि '* तीर- 
कमठा ' ( > सं. कमठ ) हे शब्द एकाच संस्कृत- 
मधील असले, तरी एकाच संस्कृतीतील नाहोत. हे 
दोन शब्दप्रयोग आगासलेल्या आणि मागासलेल्या 
अशा दोन संस्कृतींचे द्योतक आहेत. बेंद्रे यांच्या 
घडणीत पुरंदरदासांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. 
बेंद्रे. यांची ग्रीतात्मता आणि सहजासहजी इलेष' 


1. > 


साधण्याची किमया यांमुळे पुरंदरदासांची आठवण 
होते. बेंद्रे यांच्या ' रसिका पेळो !' मागे चोखोबा 
आणि पुरंदरदास उभे आहेत; ' ऊंस डोंगा परी 
रस नोहे डोंगा ' आणि *ना डोंकादरेनो * या 
अक्षर-कृती उभ्या आहेत. :. 
चोखोबा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे यांच्या या पर- 
स्पर-सदृश् काव्यकृती आणखी काही साम्य-विरोध 
आपल्या नजरेस आणतात. या तिन्ही “ कविता ' 
नाट्यगीते आहेत ; त्यांत प्रकट होणाऱ्या मनांचे, 
अनुभवांचे स्वतःचे म्हणून काही “ नाट्य ' आहे. 
एका विशिष्ट परिस्थितीच्या पाश्‍इवंभमीवर, एका 
विशिष्ट प्रसंगी, एका विशिष्ट मनःस्थितीत आणखी 
“ कुणा एका * पुढे येथे * अंतरंग ' खृले करण्याचा 
भावोत्कट प्रयत्न आहे. * बहिरंग ' फसवे असते; 
त्याला भूलू नकोस, फसु नकोस हेच त्या “ कुणा 
एका 'ला जीव तोडून (की उघडून ?) सांगण्याची 
या प्रत्येक गीतामागे ' भूमिका ! आहे. 
या तीन “गीतां'मागे असलेल्या भूमिका कोणत्या? 
त्या कुणाकुणाच्या आहेत ? स्वतः कवीच्या आहेत? 
की दुसऱ्या कोणाची भूमिका त्याने घेतलेली आहे? 
की 'स्व' आणि 'पर' यांचे एक मजेशीर मिश्रण या 
गीतांत आहे? हे आत्मनिवेदन आहे की दुसर्‍या 
कुणाची वकिली आहे? को दोन्ही ? 
खरे म्हणजे, चोखोबा काय, पुरंदरदास काय किवा 
बेंद्रे काय यांच्या भूमिका केवळ स्वतःच्या अल्ला 
£ एकेरी ' नाहीत; त्या * दुहेरी ', ' तिहेरी ' भूमिका 
आहेत. एकाच वेळी अनेक भूमिका करणाऱ्या 'नटा- 
हुन अधिक श्रेष्ठ प्रतीचे ' नाट्य ' या ग्रीतांत या 
श्रेष्ठ कवि-मनांनी निर्माण केलेले आहे. या अर्थपुर्ण 
जीवनांगाला नाट्याचे/काव्याचे लक्षणीय स्वरूप 
देणारे हे तीन कवी या ' नाट्या'चे निर्माते, सादर- 
कर्त आणि अभिनेते आहेत. 
तीन नाट्यगीतांच्या ख्पाने दृग्योचर होणारे हे 
जीवनांग म्हणजे एक जीवनानुभव आहे. कोणाही 
माणसाचे भावविदव तळापासून ढवळून काढणारा 
भावानुभव आहे. ' चक्र भ्रमति मस्तके ' असा डोके 
भणाणून टाकणारा विचारानुभव आहे. तो ' विशिष्ट' 
आहे, तसाच' * सावंत्रिक ' आहे; 'प्रासंगिक' आहे, 
तसाच * सावेकालिक ' आहे. म्हणून हे * नाटय * 
किंवा हा : अनूभव. ' म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे 


मंथभारत 


पंग्रिळ, १९८३४ 


“संचित नव्हे, तर ते समूहाचे, समाजाचे, ' वर्गा - 
चेही 'संचित' आहे; शतकानुशतके -'साचलेले.' 

या तिन्ही (आत्म) निवेदनांचा सूर एकाच वेळी 
स्वदोषस्वीकाराचा (3.100102००) आणि समथं- 
नाचा (12010101४0) आहे. चोखोबा असोत, 
पुरंदरदास असोत किवा बेंद्रे यांच्या मुखाने बोल- 
णारी कल्याणची कल्याणी असो, ही मंडळी अपराधले- 
पणाने, जणू खालच्या मानेने भाणि खालच्या सुरात 
एखाद्या * वरिष्ठा शी बोलत असल्यासारखी वाट- 
तात. ही मंडळी एकेकटी बोलताना दिसत 
असावी, ऐकणारी मंडळीही एकेकटी आहेत असे 
भासत असले, तरी या नाट्य-चित्रांत बोल- 
णाऱ्या-ऐकणाऱ्यांच्या आसपास इतरही अंधक 
भाकुती मला दिसतात, चोखोबा ' जोहार 
मायबाप जोहार ' करीत आपली 'काठी' सांभाळत, 
' चोखा डोंगा ! ही प्रथम कबुली देत आहेत आणि 
नंतर ' बाह्य ' वाकुडेपणाशी ' आंतरिक सरळ- 
पणाचा '- * भावा'चा-काही संबंध नाही हे काही, 
उदाहरणे देऊन स्पष्ट करीत आहेत. * भाव 
नव्हे डोंगा' या आपल्या निवेदनाचे समर्थन करण्या- 
साठी त्यांनी दृष्टांत दिलेले आहेत. चोखोबा आणि 
त्यांच्याप्रमाणेच ज्यांना ' डोंगा म्हणन हिणविले 
ग्रेले, तुच्छ मानले गेळे, अवमानिले गेले ते सगळे 
“अंत्यज ' चोखोबांभोवती दाटीवाटीने उभे आहेत. 
मंगळवेढ्याच्या गावकुसवाबाहेरचीच नव्हे, तर 
सगळीच गावाबाहेरची वस्ती तेथे कैफियत मांडा- 
यला आली आहे. चोखोबांची बायको सोयरा, 
मुलगा कर्ममेळा, बहीण निर्मळा आणि मेहुणा बंका 
ही तर त्यांच्या बाजूला आहेतच. . . वोखोबांना 
* डोंगा ' म्हणणाऱ्याला उद्देशून काढलेले उद्गार 
असे या अभंगाचे रूप आहे. * डोंगा ' ही अक्षरशः 
घाणेरडा ->ओंगळवाणा->अस्पृश्य अक्षा वाटेने एका 
विशिष्ट जातिनामाकडे वाटचाल करू पाहणारी, 
भहंगंडाने पछाडल्या गेलेल्या ' जाती'ने । ' वर्णा'ने< 
काहीही दोष नसताना शतकानुशतके अन्यायाखाली 
रगडल्या गेलेल्या दलित । वर्गा'ला हासडलेली 
शिवी आहे. शिवीला शिवीने उत्तर देण्याची शक्‍ती 
एक्षाद्या स्यूनमंडय्रस्त * वर्गा'त निर्माण व्हायला 
बराच अवधी लागतो. शिवोला ओवीने का होईना 
उत्तर देण्याची क्षमता. मराठीत चोखोबांच्या, 


चोखामेळा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे 


रूपाने प्रकट झाली याचे मला फार महत्त्व वाटते. 
चोखोबांचा खालच्या पट्टोतील सूर, स्वदोषस्वीकार 
आणि समथन यांचा संबंध मी काहीसा त्यांच्या 
वपक्तिमत्त्वाशी जोडेन, तर मुख्यत: तत्कालीन दलित 
समाजाच्या अपरिहायं न्यूनगंडाशी जोडेन; 'देवायत्तं 
कुलेजन्म'शी जोडेन, 

चोखोबा बोलत आहेत ते कोणाशी ? ते हुज्जत 
घालत नाहीत तर समजावून देत आहेत. पण 
कोणाला ? ' न जाणे न नेणे अद्या पामराला 
काय ? अक्षाला विधातासुद्धा बुश्तावू शकत नाही ! 
हा जो कोणी आहे तो वरवरच्या रंगाला भुलणारा, 
फसणारा आहे. तो कोणी “* एक जसा आहे, 
तसाच त्याच्या भोवती त्याच्याच “जाती 'चा 
आणखी एक “वरगे' ही उभा आहे अहंगंडग्रस्त 
असा. 'चोखोबांचे ' बहिरिंग ' पाहून त्यांना घाणे रडा- 
ओंगळवाणा म्हणणारा; त्यांचे व त्यांच्यासारख्यांचे 
५ अंतरंग! न जाणणारा. ' कुळजातिवणं ' हे अका- 
रण आहेत असे म्हणत म्हणत त्यांना महत्त्व देऊन, 
माणसामाणसांत उच्च-नीच हा भेद करणाऱ्यांशी 
चोखोबा संवाद करीत आहेत; संवाद साधू पाहत 
आहेत. याच वेळी ते विठ्ठलाशी सलगीही दाखवीत 
आहेत काय? 

पुरंदरदास हे ' आत्मनिवेदन ' करीत नसून पर- 
चित्तप्रवेश करून, निःसंशय चोखोबांची भूमिका 
८ जगत ? आहेत; चोखोबांचेच हृद्गत साक्षात 
विठ्ठलाच्या कानी घालीत आहेत. चोखोबांनी 
दिलेल्या दाखल्यांत स्वतःची अक्यी काही भर घालत 
आहेत. चोखोबांच्या * सलगीपर अभंगां 'त * ऊंस- 
डोंगा ! हा अभंग समाविष्ट झालेला असला, तरी 
“ यातीहीन मज म्हणती देवा ' आणि ' आपुल्या 
आपण सांभाळोनी घ्यावें ' या अभंगांत खरी सलगी 
आहे. ' ऊंस डोंगा परी ! हे उद्गार विठ्ठुलाकडे 

& अर 1 
पाहत काढलेले असले, तरी ती न्योक्ती र्‍ माहे; 
* विठ्ठला बोले, बडव्यां लागे ' असे ते 'बोलणे आहे. 
म्हणंजे चोखोबांपुढे विठठल उभा असला, तरी तो 
कर कटेवरी ? ठेवून, न ऐकून एंकल्यासारखा 
आव आणत उभा! त्याच्या भोवतीचे बडवे 
(आणि तत्सम) कात टवकारून ऐकून न एक- 
ल्याचा आविर्भाव करीत उभे आहेत ! “ रंगावरून 
जाऊ नकोस? असे श्रीरंगाला सांगण्यात काय 
य. भा, ५ 


श्३ 


भौचित्य ? बडव्यांनो(च) मारहाण आणि शिवी- 
गाळ केल्याचा निदेश स्वतः चोखोबांनी . केलेला 
आहे." 

याचा अथ, चोखोबा बडव्यांशी आणि पुरंदरदास 
विठ्ठलानी बोळत आहेत. बडव्यांनी चोखोबांना 
( जातिवाचक ) क्षिवीगाळ केलेली होती; विठ्ठलाने 
'चोखोबांना अगर त्यांच्यासारख्यांना दूर ठेवले 
नव्हते. ( उलट त्याने चोखोबांच्या ..पत्नीचे 
बाळंतपण केले होते ! ) परंतु चोखोबांच्या समजा- 
वणीचा बडवे (तत्सम व तद्‌भव ) यांच्यावर 
काहीच परिणाम झज्ाला नव्हता हे संत आणि दास 
यांच्या संदर्भात पुरंदरदासांनी आपल्या काळात 
पाहिले. कुलजातिवर्णांचा अवाजवी बडिवार आणि 
केवळ तथाकथित नीच कुळात अथवा . जातीत 
जन्मल्यामुळे होणारी अवहेलना पाहून पुरंदर- 


--दासांचे अंत:करण व्यथित झाले. पंढरपूर, वारकरी 


आणि वारकऱ्यांतील प्रमुख संतांचे वाड्मय 
यांच्याशी असलेल्या परिचयामुळे चोखोबांचे दुःख 
त्यांना पुरेपूर समजले आणि एकट्या चोखोबांचेच 
नव्हे, तर अवंघ्या यातिहीनांचे दुःख यां. महा- 
: वैष्णवाःला कळले. * होलेय ' ( महार ); 
* होळति! ( महारीण ) आणि ' होलगेरि ' 
( महारवाडा ) यांचे पुरंदरदासांच्या काव्यातील 
संदर्भ एकत्र केले तर, ते चोखोबांच्या भावनेह्ली ऐंक- 
रूप का झाले याचे मुख्य कारण समजते. वास्तविक 
माध्वसंप्रदाय हा तसा सोवळे-ओवळें पाळणारा 
कमेठ धममंपंथ. परंतु व्यासरायांना ( १४४७- 
१५२९) पुरंदरदासांसारखे बुडत्या जनांचा कळवळा 
वाटणारे शिष्य लाभल्याने, ' व्यांसकूंटा' बरोबरच 
' दासकूट'ही निर्माण झाले, वाढले. 'चोखोबांना 
: महाद्वारी ' उभे राहूनच विठ्ठल्द्षंन घ्यावे लागे, 
तर कनकदासांनासुद्धा देवळात "प्रवेश न मिळाल्याने 
बाहेरून एका खिडकीतून देवदशंनाची तृषा भाग- 
वावी लागे. कनकदास ' अंत्य'ज नव्हते; पण तरी 
तथाकथित हलक्या कुळातील! जातीतील होते. 
पुरंदरदासांच्यामुळेच त्यांना व्यासरायांच्या परि- 
वारात स्थान मिळाले. ' कूलद मेळे-होगबेड मनुजा । 
कुलविल्ल ज्ञानिगळिंगे' (बाबारे, कुळावरून जाऊ 
नकोस । ज्ञान्यांना कुळ नसते ), अंसे पुरंदरदासांनी 
अन्यत्र म्हटले माहे. 


३४ 


* नानु डोंकादरेनो ' हे गीत गाणाऱ्या पुरंदर- 
दासांच्या मुखातून चोखोबा प्रकट होत आहेत आणि 
शेजारी कनकदास उभे आहेत. पुरंदरदासात 
कुठलाच ' गंड ' असायचे कारण नाही; पण “मी 
डोंगा ' ही कबुली आणि त्या अनुषंगाने समथन 
येऊनही या गीतात एक प्रकारचा धीट युक्तिवाद 
आहे. “म्हणुनि काय ' (* आदरेन्‌ ?) या प्रश्‍नाने 
पदोपदी विठ्ठलालाच ' कौल ' लावला जात आहे. 
*मों डोंगा म्हणून काय तुझे नाव डोंगे ठरते?! (ध.) 
किवा “मी महार म्हणून काय तुझे नाव महार 
ठरते ?' (६) हे प्रश्‍न विठुलालाही निरुत्तर करणारे 
आहेत. अप्रत्यक्षपणे हे गीत म्हणजे पुरंदरदासांनी 
केलेली कनकदास आणि त्यांच्यासारखे बहुजन 
यांचीही काव्यमय वकिली ठरते. 

__ “रसिका पेळो! हे गीत गाणारी कल्याणी ही 
* अकुलीना ' आहे; 'पंक'जा आहे. चोखोबा स्वतः: 
आणि पुरंदरदास ज्यांच्या भावना बोलून दाखवतात 
ते चोखोबा किंवा कनकदास हे * भक्‍त ! आहेत; 
ही भक्‍ती परमेश्‍वराविषयी, विठ्ठलाविषयी आहे. 
आपलीं तथाकथित कुलहीनता ही त्यांची जन्माची 
जखम आहे. या जखमेवर * कावळे ' चोची मारत 
आहेत; आपण * हंसां ! च्या कुळात जन्माला आलो 
आहोत हा * दाखला ? जवळ आहे म्हणून ! चोखा- 
मेळा आणि पुरंदरदास यांच्या गीतांतील भाणि 
प्रत्यक्ष समाजातील कुलहीनतेचे भाणखी एक ख्प १ 
स्त्रीच्या कपाळी येणारे. कल्याणी ही ' प्रेमिका 
आहे. तिची “ प्रीती ' येथे आविष्कृत होत आहे. 
आपल्या । प्रियकरा 'शी ती बोलत आहे. तो 
“* रसिक ” आहे. तिच्या प्रीतीचा न्यायनिवाडा करा- 
यचे काम ती त्याच्यावर सोपवत आहे. या ठिकाणी 
तिच्या कुळाचा हिंणकसपणा ' त्या ? रसिकाने तरी 
उल्लेखिलेला नसावा. पण तिच्या आणि त्याच्या 
भोवतीच्या चारचोघांनी तिच्या कूळावर उडविलेले 
शितोडे तिळा बोलती करीत असावेत. ही व्यथा 
तिची तशीच वसंतसेनेचीसुद्धा. वसंतसेनेने चारु- 
दत्ताला देखील असेच प्रश्‍न विचारले असतील. 
कल्याणी जे बोलते त्यातुन * कलावंतीण ' व्प्क्त 
होण्यापेक्षा “ कलावती ' व्यक्त होते. तिला आपल्या 
कूलाचे वाकुडेपण माहीत आहे; मान्य आहे. 
“ पंण माझी प्रीतीही वेडीवाकडी आहे काय? ” 


नवभारत 


पप्रिळ, १९८३ 


असा तिचा सवाल आहे. मंगळवेढ्याच्या चोलोबा- 
बरोबरच कान्होपात्रासुद्धा बेंद्रे यांच्या मनात कल्या- 
णीचा पदर धरून उभी आहे. काम्होपात्रेचे 
* करुणापर अभंग! "' आणि कल्याणीचे सवाल 


यांचे एक आंतरिक नाते आहे. ती * भक्‍त ' आहे 


आणि ज्याच्याशी ती बोलत आहे तो * अनाथांचा 
नाथ, दीनदयाळ, कृपावंत ' आहे. ती त्याची 
' दासी ' आहे. ' मी तो आहे यातीहीन ! हे तिचेही 
दुखणे आहे. ती * पतित ' आहे; तो * पावत 
आहे. * ऊंस डोंगा परी ' आणि * ना डोंकादरेनो ! 
या गीतांमधून आणि 'चोखोबा-कान्होपात्रा या 
व्यक्‍्तींमधून बेंद्रे यांनी “* रसिका पेळो? ! या 
गीताला आणि कल्याणीला जीवनरस पुरविला 
आहे. किंबहुना कल्याणी ही व्यक्तिरेखा आणि 
* रसिका पेळो !' ही कविता म्हणजे चोखोबा आणि 
पुरंद रदास या कवि-मनांचे तरंग-अंतरंग समर्थ- 
पणाने आत्मसात करून बेंद्रे यांनी केलेली नव- 
निर्मिती आहे. चोखोबांच्या अभंगात ' संतत्व ! 
आहे; पुरंदरदासांच्या कन्नड पदात संतत्व आणि 
कवित्व माहे; तर बेंद्रे यांच्या ग्रीतात ' कवित्व ' 
आहे. अर्थात प्राधान्याने. कूल किवा जात यांच्या- 
विषयीची सामाजिक जाणीव या तिन्ही काव्य- 
कृतींतून व्यक्‍त होते. | 

या तिन्ही काव्यकृतींतील दृष्टांत कवींच्या भाव- 
विचार-कल्पना-विइवाचे स्वरूप स्पष्ट करणारे 
आहेत. एका अर्थाने हे दृष्टांत म्हणजे चोखोबा, 
पुरंदरदास आणि बेंद्रे यांनी उभविलेली 'प्रतिमा- 
सृष्टी आहे. या प्रतिमा त्यांच्या मनांतल्या आहेत ; 
जगातल्या आहेत, ज्यांच्याबद्दल आणि ज्यांच्याज्ी ते 
बोलत आहेत. त्यांनाही त्या सुपरिचित आहेत. अने- 
कांच्या निरीक्षणात असलेले उसाचे वाकडेपण ही तर 
कन्नडमध्ये अगदी प्रचारातील म्हण आहे. * कव्ब्‌ 
डोंकादरे सवि डोंके ?? (“ ऊस वाकडा म्हणून चव 
वाकडी ?) ही म्हण रे. किटेलने दिली आहे." या 
कन्नड उक्तीचा मला मिळालेला जृन्यातील जना 
मराठी अनुवाद सरस्वती गंगाधर" ( "गुरुचरित्र' : 
१५ ५८ ) यांच्या पुढील ओवीत आहे- 

ग्रथ कराल उदास | वांकुडा कृष्ण दिसे ऊंस । 


भ्रमूत निघे त्याचा रस | दृष्टि द्यावी तया वरी ॥ 
* अमृत... हा चूवीचा .निदेश आहे. 


चोखामेळा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे 


चोखोबांच्या नशिबी वेसकराच्या काठीप्रमाणे 


गावाच्या रक्षणासाठी तीर-कमठाही आला असेल. 
(एकलव्यापासुन तीर-कमठा ही शूद्रातिशूद्रांची, वन्य 
जातिजमातींची आणि धवतृष्य-बाण ही क्षत्रियादी 
उच्चवर्णीयांची मिरास झालेली असावी.) पुन्हा 
राम हा ' कोदंड'पाणी; विठ्ठुलाचा पूर्वावतार. 
म्हणूनही कमानीचे वाकडेपण विठ्ठुलासकट सर्वांना 
माहीत. नदीचे वाकडेपण तर पंढरपुरातील भीमेच्या 
अधंचंद्राकारामुळे-चंद्र भागेमुळे-'ध्यानीं-मनीं-स्वप्नी 


ठसलेले. ' रस, 'तीर! आणि 'जळ' यांचे सरळपण 


म्हणूनच सर्वांच्या अनुभवाचे होते. असे असताना 
“वरलीया रंगा? भुलणे/फसणे ही, फसणाऱ्याची चूकच 
गोती. आपला * सरळ * भाव ऐकणाऱ्याच्या मनावर 
. बिबविताना फसवे “ दिसणे ' आणि खरेखुरे 'असणं 
यांतील तात्त्विक भेदाला चोखोबा, पुरंदरदास आणि 
बेंद्रे हे तिघेही स्पशं करतात. परंतु, तत्त्वज्ञान किवा 
अध्यात्म यांच्या पातळीवरील सत्य, मिथ्या आणि 
भ्रांती यांसारख्या प्रश्‍नांच्या खोल पाण्यात ते शिरत 
नाहीत. म्हणन त्या पातळीवरून या काव्यकृतींकडे 
पाहण्याचे टाळतो 

पुरंदरदासांनी नव्याने वापरलेल्या * पुष्प ' आणि 
* गाय ' या प्रतिमा ( कदाचित ) विठ्ठल आणि 
त्याचा परिवार यांना शतकानुशतके माहीत अस- 
लेल्या. पुन्हा वैजयंती हो गळ्यातलीच. तिच्यामुळे 
“वृष्पा'चे वाकडेपण परिचयाचे असले तरी 'परिमळ' 
वाकडा असतो असे विठ्ठल (तरी) कसे म्हणणार ? 


६ गोवळा म्हणून * गाय  वाकडीतिकडी असू शकते . 


हा त्याचा अनुभव; परंतु 'दुधा'चे वाकडेपण कोण 
मान्य करणार? आणि शेवटो पुरंदरदास ' महार 
('होलेय?) हा शब्द * स्फोटा सारखाच वापरतात* 
वाकडेपण, घाणेरडेपण, ओंगळवाणेपण, गलिच्छपण, 
नीचपण या विविध अथेच्छटाच नव्हेत, तर संवेदना- 
छ्छटा हळहळ प्रकट करणारा ' डोंगा ' हा शब्द- 
सुद्धा एक प्रतिमाच आहे. चोखामेळा यांच्या अभं- 
गात शेवटी ते स्वतःला “* डोंगा ' म्हणवृत धंतात; 
तेव्हा तेथे त्या शब्दाचा अथ ' महार ' असाच आहे. 
। डोंगा ! आणि ' महार ' हे शब्द- या * प्रतिमा ?- 
समकक्ष आहेत, याचा उलगडा पुरंदरदासांच्या * मी 
महार ' या स्पष्टोक्तीतून होतो. ' डोंगा ' आणि 
: होलेय ' या शब्दांतील अथेच्छटांचा अधिक विचार 


३५ 


चोखोबांच्या नावाबरोबर मी नंतर करणार आहे; 
“'मेळा'शी त्यांचा कितपत मेळ बसतो ते दाखवणार 
आहे. 

बेंद्रे यांच्या गीतात * डोंकु' (*डोंगा') या 
शब्दातील डंख आणि कुरूपता एकेका चरणाबरोबर 
जणू कमी कमी होत जाते. “ वाकडेपण ' पहिल्या 
दोन पदांतील वेडावाकडा अथं टाकून * वक्ते 'चे 
लालित्य अधिकाधिक प्रकट करू लागते. 'चोखोबा 
आणि पुरंदरदास यांनी “ वक्रता * ही कुरूपता अस- 
ल्याचे मान्य केळे आहे. वास्तविक, वक्ततेचे स्वतःचे 
म्हणून काही सौंदयं असते. उसाचे वाकडेपण 
त्याच्या रंगरूपात भरच घालत असते, एरंड आणि 
इक्षुदंड यांच्यात या वक्रतेने दृद्य फरक पडत असतो, 
घाकणाने किवा वळणाने नदीचे सौंदर्य अधिकच 
खुलत असते. पुष्प ' आणि * गाय * यांच्या (वेडे) 
वाकडेपणाचे कोतुक करता येणार नाही. धनृष्याचे 
वाकडेपण हे नसते त्याच्या सौंदर्याचेच नव्हे तर 
अस्तित्वाचेही लक्षण असते. पण इकडे मुख्यत: “संत 
आणि ' संतकवी ' या भमिकांमुळे चोखोबा आणि 
पुरंदरदास यांचे अवधान जात नाही. चोखोबा आणि 
पुरंदरदास दृष्टांत म्हुणून दिलेल्या जोड्यांशी 
असणारे आपण स्वत: आणि आपला “ भाव ? किवा 

तुझे नाम ' यांचे साधम्ये सुचवितात, “ वाकडा 

(क्रकेड) हा शब्द घातक या अर्थाने पतकरल्यास 
* घनुष्य-बाण ' हो जोडी स्वसमथेना्थ निरुपयोगी 
ठरेल. त्यामुळे चोखोबांचा * भाव ? आणि विठ्ठलाचे 
। नाम! हे मारक “* बाण ' ठरेल. 

या तिन्ही काव्यक्ुतींतील प्रतिमासुृष्टींत-दृष्टां- 
तांच्या जोड्यांत-एक प्रकारचा धायं-धारक-संबंध 
आहे. धारक ' डोंगे ' असले म्हणजे घायंही * डोंगे ' 
असते असे नव्हे हा ' विचार ' या प्रतिमासृष्टीचा 
आधार आहे. नाही म्हटले, तरी हवी तात्त्विक भूमिका 
काही विसंगतींचा परिहार करायला साहाय्यक 
ठरणारी आहे. परंतु एका तार्किक युक्तिवादाला 
चोखोबांच्या आणि पुरंदरदासांच्या या कृतीत जागा 
मिळायला हवी. तो म्हणजे धारक 'डॉगे 


नसले म्हणजे धायेही ' डोंगे ' नसते असे नव्हे. 
म्हणजेच चोखोबांना '। डोंगा ' म्हणणाऱ्यांना 
तुमच्यांतही ' ' महार ? / ' डोंगे' आहेत असे 


बजावायला हवे होते. : ना डोंकादरेनो ' मध्ये 


अनुक्रमणिका 


२६ 


पुरंदरदार्सांनी तो सूर लावला आहे. एका कोतंनात 
हा सूर.मात्र अधिक चढा आहे, उघडा आहे: 
५८  होलेय ' गावाबाहेरच असतो ? गावात, आप- 
ल्यांत नसतो ? ” *' . | 

बेंद्रे यांच्या * रसिका पेळो !' मधील प्रतिमासृष्टी 
“डोंगा” या एका प्रतिमेतुन अनेक प्रतिमांची निर्मिती 
करीत 'कल्याणी' नावाची एक प्रतिमा साकार करीत 
आहे. भृंबईची रेघ, धनृष्य-कमान, मोत्यांची माळ, 


लाल केळे, बिबाधर, बिजेचा चंद्र यांची वक्रता ही. 


वक्रता. खरी; पण वक्रतेच्या सौंदर्याचे ते परमोत्कषं 
आहेत. ज्या मुखातून हे गीत बाहेर येत आहे त्या 
मुखाची प्रतिमा या दृष्टांतातूुन आपल्यापुढे सजीव 
होत आहे. भुंबई आणि धनुष्य एकरूप होत आहेत. 
* कटाक्ष ! आणि “* बाण? सरळ ' सरळ ' फेकले 
जात आहेत. मोत्यांची माळ ( दंतपंक्‍ती ) थेट 
: किरण ' पाडत आहे. लाल केळे बाकदार असले, 
तरी गर 'वाकडा' नसतो. 'वक्र बिबाधरोष्ठी'चे चुंबन 
( साकडे वाटावे असे ) वाकडे नाही. ( तसे 
: तियंक ' असले तरी ! ) बिजेचा चंद्र तिच्या मुखाने 
उगवला आहे; कदाचित तिच्या कपाळावरही 
कुंकवाची ' कोर ' असेल. पण चांदण्यासारखी तिची 
कांती आहे, सीधी साधी. ही कविता म्हणजे एका 
सौंदयंवतीच्या तोंडून एका रसिकाला एंकविलेले 
काव्यमय * वक्रोकक्‍्ति-जीवित ' आहे. ' ऊंस डोंगा परी, 
रस काय डोंगा ? * या चोखोबांच्या वेदनेने सुरू 
होणारे हे गीत * विधिदत्त ' कुलहीनतेचा दोष 
पदरात घेऊन आपल्या प्रीतीच्या सरळपणावर 
विद्वासुन विश्रब्ध होते. बेंद्रे यांचे कवि-मन 
चोखोबा आणि पुरंदरदास यांच्या मागोमाग जाऊन, 
कुलजातिहीनतेचे एक चित्र ' कल्याणी'च्या रूपाने 
रेखाटते. “ नदी डोंगी ' - “* नदियु डोंकादरे ! - 
' बिदिये चंद्रम डोंकु ' या प्रतिमाशंखलेतील 
' चंद्रभागा ' आणि नव्या दृष्टांतांतून व्यक्त होणारी 
बेंद्रे यांची सृजनशीलता ही एकाहून अधिक भाषां- 
तील समानस्थळांच्या तौलनिक अभ्यासातुन कवि- 
मनावर कसा प्रकाश पडतो याची सूचक ठरतात. 
'डोंगा' या शब्दाचा “वाकडा हा अथं वा. 
गो. आपटे, य. रा. दाते” आणि कृ. पां, कुलकर्णी“ 
यांनी दिलेला आहे. तो प्राकुत असल्याचे आपटे 
यांनी, तर * डोंका, डोंकु' ( वाकुडेपणा ) या 


नैवेभारते 


पम्रिळ, १९८३ 


कन्नड शब्दापासून तो आल्याचे दाते-कुलकर्णी नमूद 
करतात. 
रे. किटेल* असा अथ देतात : “ तृळया]त्प 2. 
गुणढळ 80816 ली ७९ंप३१्ट छा, टा'ए०१, 
ठा'००७१ ०7 ०पः खी शरा 76४०87, 
४७). 0०प'80; ०'००९७१॥७88, ७; 
8 0010, 8 ठ्पा'ए०” 
मराठीत चोखोबांपूर्वी कोणी “ डोंगा ! हा शब्द 
वापरल्याचे आढळत नाही. कन्नडमध्ये मात्र : लोकद 
डोंक नीवेके तिहिविरी ?' (' लोकांचे वाकुडपण 
सरळ करणारे तुम्ही कोण? । ) या वचनात” 
बसवेश्वर ( ११३१-११६७ ) ' डोंक ' शब्दाचा 
उपयोग करतात. प्रभुदेव (बारावे शतक) सुद्धा या 
शब्दाचा वापर करतात. 
चोखोबांचे गाव मंगळवेढे. या गावावर आणि 
आसपासच्या प्रदेशावर स. ११३५ पासून महामंडले- 
इवर बिज्जलाचे आधिपत्य होते. स. ११५०-५२ च्या 
सुमारास बसवेश्‍वर हे कूडलसंगम सोडून बिज्जलाकडे 
मंगळवाडा येथे सेवेसाठी गेले. साध्या लेखनिकाचे 
* भंडारी ' बनले, काही काळ त्यांनी केलेले मंगळवेढे 
येथील वास्तव्य, नंतर बिज्जलाचे भंडारी व मंत्री 
म्हणून कल्याणशहरी केलेले काम आणि वर्णाश्रम- 
धर्माविरुद्ध, जातिभेदांविरुद्ध केलेले बंड यांच्या 
आठवणी, बसवेश्वरांच्या वचनांइतक्याच ताज्या 
टवटवीत असाव्यात एवढाच शंभरएक वर्षांचा 
अल्पावधी बसवेश्‍वर आणि चोखामेळा यांच्यामध्ये 
उलटला असावा, बसवेश्वर आणि त्यांची प्रभावळ 
यांनी आपल्या ' कृती ? नी, ' वचनां! नी चोखोबां- 
सारख्या 'यातिह्ीन' भक्ताच्या उदयाची मंगळवेढ्या- 
ऱ्या परिसरात वाटच मोकळी करून दिली होती. 
मंगळवेढ्यात दलितांच्या व्यथेचा मराठीतील पहिला 
हुकार चोलोबांच्या काव्यातून ऐकू यावा ही घटना 
सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भाषिक-वाड्मयीन 
दृष्टिकोणांतून भभ्यासण्यासारखी आहे. त्या परि- 
सरावर राज्य करणाऱ्यांची भाषा कन्नड असली, तरी 
कन्नडबरोबरच मराठीही- निदान चोखोबांच्या 
काळात- प्रचारात होती. 
वत पनाच नमुन बसवेइवरांना वाट- 
कडतनया तकात व्हाळा, डोहूर कक्कय्या, 
या अस्पृद्यांमधील विविध 


अनुक्रमणिका 


चोखामेळा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे 


जातींच्या शरणांचे समरसतेने केलेले उल्लेख आणि 
उच्चवणं / कुल-कल्पनेतील दांभिकतेवर चढवि- 
लेला हल्ला मूळ वचनांतून अंतःकरणाला भिडण्या- 
इतपत चोखोबांना कन्नडचा परिचय असण्याची 
शक्‍यता नाकारता येत नाही. नाथपंथाच्या संपर्काने 
वीरदीव पंथातील बसवेर्वरांना आणि वारकरी- 
संप्रदायातील ज्ञानदेवांना कूलजातिवर्णांच्या अर्थ- 
हीनतेवर, दांभिकतेवर टीका करण्याची प्रेरणा 
मिळाली असे म्हणण्याहून या दोन्ही महात्म्यांची 
महान मानवतावादी दृष्टी व शूद्रातिशूद्रांविषयीची 
कळकळ हीच या घटनेमागील मुख्य प्रेरणा होती 
असे म्हणावे लागेल, दलितांच्या दुःखाला वाचा 
फोडणाऱ्या वाहूमयातील तीन उदाहरणांचा मी 
उल्लेख करीत आहेः (१) ' होलेय'विषयक 
बसवेश्वरांची. वचने, (२) चोखोबांचे आपल्या 
यातिहीनतेविषयीचे अभंग आणि (३ ) पुरंदर- 
दासांची * होलेय'कल्पना स्पष्ट करणारी पदे भार- 
तीय दलितवाह्मयाची उगमस्थाने म्हणून मी उप- 
यकत कवींचा व त्यांच्या कृतींचा आवर्जून उल्लेख 
करतो. याच ठिकाणी हेही स्पष्ट करतो : बसवेश्‍वरांशी 
चोखोबा आणि चोखोबांश्ी पुरंदरदास 'डोंक'/ 'डोंगा' 
या शब्दाने, त्या शब्दातील सामाजिक आशयाने- 
आणि विशेषतः या शब्दातून व्यक्‍त होणाऱ्या 'कुल'- 
हीनतेच्या कल्पनेने- बांधले गेलेले आहेत. 'डोंक' / 
६ डोंगा ! या शब्दाला ' अस्पृष्य' या भ्थेच्छटेचा जो 
स्प आहे तो फार महृत््वाचा आहे. ' ऊंस डोंगा 
परी ', ' ना डोंकादरेनो' (आणि ' रसिका पेळो !') 
या काठपकुती एकमेकींशी, बसवेश्‍्वरांच्या 'वचनां शी 
अनेक धाग्यांनी निगडित आहेत. पुरंदरदास आणि 
बेंद्रे उपर्युक्त काव्यकुतींच्या संदर्भात चोखोबां- 
प्रमाणेच बसवेश्‍वरांशी बांधले गेलेले आहेत. 

: डोंक! | ' डोंगा ' या शब्दाकडून “* होलेय ' 
( महार )कडे येताना मी ' वंक' ( बाँका, टेढा, 
कुटिल) ' या शब्दापाशी थोडा थांबतो. ' वेंकट ' 
म्हणजे पण ' वाकडा « ' बंका '|' वेंकट ' याचीच 
ख्पे-(व>ब) - 'बंका '/' बंकट'. ' बंका' (महार) 
हे चोखोबांच्या मेहुण्याचे नाव. स्वत:ला उच्चभ्रू । 
: सरळ ? समजणाऱ्या * वर्गाने / ' वर्णा'ने मेव्हण्या- 
मेव्हण्यांच्या या जोडीला अत्यंत गोडीने (! ) दिठेली 
नावे : 'बंका!-'डोंका' (का<गा). एका विशिष्ट 


- 


जातीतील व्यक्‍तींना दिलेली नावे काहींच्या मनांतील 
पक्क्या पूवेग्रहांची (बिल्ट-इन-प्रेजूडायसीस) कशी 
द्योतक असतात याचे हे चांगले उदाहरण आहे. 

:चोखामेळा' या नावातील ' मेळा? हे पद 'मैळा' - 
असे हवे. 'चोखामेळयाचे नामरहस्य "या टिपणात 
रा. चि. ढेरे म्हणतात : “मेळ म्हणजे अश्युद्ध, मलिन, 
हीन. मळा हा शब्द जातिहीनत्व दाखविण्यासाठी 
असावा, आणि त्याचा 'महार! हा विज्लेषार्थ यादव- 
काळात प्रचलित असावा,” ढेरे यांचे अनुमान आता 
सत्य ठरायला हरकत नाही. वध करणारा जातिहीन 
म्हणजे चांडाळ : मातंग. ' कोलुबने मादिग, होलसु 
तिंबुवने होळेय? (हत्या करणारा मातंग, घाणेरडे 
खाणारा महार') असे बसवेश्वरांनी म्हटले आहे." 
चक्रधरांचा शिरच्छेद करणाऱ्याचे नाव * मेळा ? असे 
दिले गेले आहे. । 

' चोखा ' हे स्वतःच्या गुणांवर मिळविलेले नाव 
असले, तरी मुळात * डोंगा ' किवा ' मळा ' असाच 
त्यांचा नामोल्लेख होत असावा. ' चोखा ' मधील 
। शुद्ध ' अथंच्छटेच्या विरुद्ध मलिन, अशुद्ध, गलिच्छ, 
ओंगळ इ. अथंच्छटांना सामावून घेणारी अस्परद्दयोतक 
: विटाळ * हो कल्पना '* डोंगा '/“ मळा ' या. शब्द- 
प्रयोगांत आहे. विटाळ-चांडाळ हे जोडीने येणारे 
शब्द ' मेळा ! आणि ' होलेय ! या शब्दांतील समा- 
नार्थाला एकत्र जोडतात. रे. किटेल* यांनी दिलेले- 
* होले ?, “ होलसु ' या शब्दांचे अथ अनुक्रमे 
असे :- 

॥०]6 2. ४७10, 00॥पया, 0शी]6॥011: 
100पराए; १681111088. 

1018080 २ 1४७४७४1७७8; 1881” 118121, 
0100, 1010711७71 वाऱया 088: 
1198819. 

५ विटाळ ही कल्पना अस्पृश्याचा स्पर्धे व त्याचा 
निषेध सुचविते. चोलखोबांचे ' पुढील उद्गार चित्य 
आहेत :-- | 

अवघ्या वर्णामाजी हीन केली जाती । 
विटाळ विटाळ म्हणती क्षणोक्षणी ॥२॥| 
कोणीही अंगिकार न करती माझा । 
दूरदूर हो,जा अवघे म्हणती ॥३॥ 
* होलेय ' या कन्नड शब्दात ' होले ', ' होलसु ' 
मधील सवं छटा आहे. ' . ]०0प़ 0886 118 ' 


अनुक्रमणिका 


-(-$ 


असा रे. किटेलने अथे दिलेला आहे. त्याचबरोबर 
* होलेयर का्गे' -- & 79४०७1 हाही शब्दाथं 
दिला आहे. (या दाब्दप्रयोगाचा मराठीत अक्षरशः 
“महाराचा कावळा-' होईल). * वकटे ” (प्रा. न.) 
घबड"*- या निदेशाशी बंकट-बंकट-वकरटे या 
शुंखलेचा संबंध संभवनीय आहे. उपर्युक्त कन्नड 
हाब्दप्रयोगावरून तो संबंधं अभ्यसनीय ठरतो. 
* कावळा ', “ घुबड ” हेही अशुभ आणि अस्पृष्य 
आहेत. * होलेयर होलेय ! :  * महाराचा महार! हे 
कन्नड-मराठी वाक्यप्रचारांतील साम्य आणि 
खालच्या पायरीखाळूची आणखी एके पायरी विस- 
रून चालणार नाही. चोखोबांनी ' तुमच्या महार 
राचा मी महार ' असा प्रयोग केलेला आहे." 

खरे * होळलेप ' कोण हे बसवेष्वरांनी आणि 
पुरंदरदासांनी ( अन्य पदांत ) स्पष्ट करताना 
गुणकर्मानुसार ते ठरते; जन्मावर किवा कुलावर 
ठरत नाही असे म्हटके आहे. '* विटाळात जन्मून 


कुळ ( दुसऱ्यांचे ) शोधत आहेस, अरे तु चांडाळ- 


णींचा लेक आहेस ! ” असे जननसूतक ( सोयर ) 
पाळणाऱ्या, जिवंत प्राण्यांची हत्या करणाऱ्या 
* वर्गा ला बसवेदवरांनी सुचवले आहे. तर पुरं- 
दरदासांनी ' गुणदिद होलेयरू ' या आपल्या पदात 
ज्या गुणांमुळे कोणत्याही जातीतील/कुळातील माणूस 
* महार ' ठरतो त्यांची यादीच दिलेली आहे." 
बसवेश्वर आणि पूुरंदरदास हे स्वतः * दलित ' 
किवा ' यातिहीन ? नसताना त्यांनी त्या वर्गाच्या 
भावना समथंपणाने व्यक्‍त केल्या. चोलोबांनी * ऊंस 
डोंगा परी ? मध्ये जी अभिव्यक्ती साधली आहे, 
ती कमंविपाकाच्या सिद्धांतावरील त्यांच्या श्रद्धेमुळे 
विद्रोही न ठरता, ' संयत ? उतरली आहे. याउलट 
त्यांची ' भूमिका ' घेणारे पुरंदरदास, त्यांच्या 
काळातही पंथातील समकालीनांचा कमंठपणा मना- 
वर न घेणारे एक * बडा बंडवाला ? ठरतात. 
चोखोबा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे यांच्या तीन 
समानधर्मी कृती ' कूल ' संकल्पनेची निरथंकता 
पटवू पाहतात. अस्पृद्य संत असो वा अक्‌लीना 
असो, चौदावे शतक असो की विसावे शतक असो, 
अजून कूलाच्या उच्चनीचतेचा पगडा भारतीय 
मनावरून उतरलेला नाही. चोखोबांची पदोपदी 
आठवण करून देणारी बेंद्रे यांची कल्याणी ' विधि- 


नवभारत 


पग्रिल, १९८२३ 


दत्त कुलावर, विसाव्या शतकातही विइवास ठेवते, 
* भाव ? महत्त्वाचा. मग तो भरक्‍तीचा असो किवा 
प्रीतीचा असो. कुल अगर“ न 'कूल हे 'अकारण!; हे 
बसवेइवर-ज्ञानेइवरांप्रभाणे चोखोबा, पुरंदरदास 
आणि बेंद्रे यांनी सांगितले, पण चोखोबांचाही प्रश्‍न 
सुटलेला नाही; कल्याणीचाही प्रश्‍न सुटलेला नाही. 
* कुल ' ही कल्पना नेहमीच जातीशी आणि वर्णाश्ी 
निगडित राहिली; जाति आणि वणं यांची नंतर 
*वर्ग?- संकल्पनेशी गाठ बसली. आणि शेवटी सगळीच 
' कुळे शोषित आणि झोषक या दोनच आथिक 
तटांत विभागली गेली. वाड्मय, मग ते प्राचीन 
असो वा अर्वाचीन असो, मराठीतील असो वा कन्नड- 
मधील असो, सामाजिक संदर्भातील वेदना मृखरित 
करताना अखेर ते समाजातील शोषण-प्रक्रियेचे 
उद्गाते ठरले. पण ते या शोषण-प्रक्रियेवरील उतारा 
मात्र क्वचितच ठरले. 

गावाचे रक्षण महारांनी करायचे; ते करीत अस- 
ताना-म्हणजे लढतालढता अथवा गावकुसू बांधताना 
-एखाद्या चोखोबांनी बलिदान करायचे; तसेच 
उच्चभ्रू समाजातील जादा शक्तीला वाट करून 
द्यायचे (सेफ्‌टी व्हॉल्व्हचे) काम करायचे; समाजाचे 
नेतिक (!) आरोग्य नीट राखायचे, आणि या 
कामाबद्दल एखाद्या कल्याणीचा * कुत्री ' म्हणून 
गौरव व्हायचा हे चालूच आहे. 

*बीदि नायि राधे ' (“रस्त्यातील कुत्री-राधा?) 
या नावाची बेंद्रे यांची एक अस्वस्थ करणारी सुरेख 
कविता आहे" * रसिका पेळो !' मधील कल्या- 
णीचा पुढे स्वप्नभंग होऊन. . . तिचेच प्रतीकात्मक 
चित्र * राघे'च्या खूवाने बेंद्रे यांनी रेखाटले असावे 
असे मळा वाटते. ' तिचे गावभर भरलेले मित्र 
आणि सवंसाक्षी प्रणय ! ... यांसारखे उल्लेख 
आणखी काय सुचवितात ? शेवटच्या ओळी अज्या:- 

रस्त्यातली कुत्री राधी, 
परवा अशीच मरून पडली. 
दुष्ट कुणी एक असाच हसला, 
अस्पृद्य वेश्‍या मात्र रडली. 

* अस्पृद्य वेश्या ? ेलसुळे क 
वेश्या अस्पृश्य असते. क्व तिरोवा्भ ! हान 


* होलसुळेयु ' मरेल तेव्हा कोण रडणार ? कारण 
सधी तर आधीच मेली आहे! 


चोखामेळा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे ३९ 
संदर्भ आणि टीपा 


१. “ ज्ञानदेवांचे ( ? ) एक कूट पद '; पंडित आवळीकर; महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका; 
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर १९७७; पृ. २७-३१, 

२. सकलसंतगाथा (ओळीचे अभंग) ; संपादक- गो. शं. राहिरकर, भा. पं, बहिरट, भो. भा. 
कंपानी; पुणे; नोव्हूंबर १९५५, अभंग १७५६; पृ. २३८. 

३. हरिदाससुधे; रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर; अध्यात्मक कार्यालय, हुव्बळूळी, १९५६, 
पृ. ३०, | 
४, वासर पदगळ संग्रहवु , भाग ४ नेदु, श्रीराम तत्त्व प्रकाशन, बेळगाव, शर. १८४७. 

५. (अ) गरि, अंबिकातनयदत्त; सातवी आवृत्ति; १९८२; समाज पुस्तकालय, धारवाड; 
पृ. ५२. 

( ब ) ओलवे नम्म बदुकू (ओलविन गीतगळ संग्रह), अंबिकातनयदत्त, गीता बक होस, 
प्रकाशकरू, मैसुरू, द्वितीय मुद्रण; १९८०; पू. २१. | 

६. उपर्युक्त; (अ) पू. १५७; (ब) पृ. २८१. 

७. संत महंतांचा पूर्णशंभू विठ्ठल; द. रा. बेंद्रे; शिक्षण प्रसारक मंडळी, सर परशुरामभाऊ 
महाविद्यालय; पुणे- २०; (? ). | 

८. विठ्ठुलसंप्रदाय; द. रा. बेंद्रे, लाड-स्मारक व्याख्यानमाला, १९६०; पळ्लिकेशन्स डिव्हिजन, 
दिल्ली- ६; १९६२. " 

९, मराठी शब्दरत्नाकर; वा. गो. आपटे; दुसरी आवृत्ती; १९३१; पुणे; पू. ९८. 

१०. संत चोखामेळा : अभंगवाणी; संपादक: डॉ. मु. भ्री, कानडे, प्रा. भालचंद्र खांडेकर; 
अनमोल प्रकाशन, पुणे २; १९८१, पृ. ७०. [ ' बडवे मज मारिती '; शिव्या देती महारा । 
म्हणती देव बाटविला ॥] 

११. श४५७फाट १७६०१८७ 01 110 प8108888 01 ३१४७8]; 8. 1. 5 8- 
118187 & पि. 5. ७18 तळया; ७०७७७ शातश्‍७एळाकाछार 8ह्या्टा8, 1)1हा- 
झछा'; 1939; ७. 42: “ 1 झाल्यात 8180 00 00060. उगा विा8 ७०॥॥6९०॥॥07॥,, (18. 
७ ७४ ताहग०फया 066001. 1058३" ७00 ए१३ड8छा'प 08100 100 ए०छप० र्‍ 1. 
000९ ॥॥6 07 ४ ४६४७5४७.” 

१२. सकलसंतगाथा; पृ. १५६-१५७. | 

१३. 8 ए७॥॥१पृ8-ाग्रा्टाडा 1101019195 1060. ४. 10161; 13980 ४8800 
००८ & १५७७ 1)0]०५०॥४; ॥४७॥४७]0716; 18945 09. 674. 

१४. गुरुचरित्र, १-६२. 

१५. होलेय होरगिहने उरोळगिल्लवे ॥ पल्ल ॥ 

होलगेरियोळु होलेय होलतिल्लवे ॥ अनुपल्ल ! 
हरिदाससुधे; पृ. १७४. 

१६. मराठी शब्दरत्ताकर, पू. २३९, 

१७. महाराष्ट्र शब्दकोश; य. रा. दाते; पुणे : १९३५; पू. १४२३. 

१८. मराठी व्य॒त्पत्तिकोशः कृ. पां. कुलकर्णी; के. भि ढवळे; मुंबई-२, प्रथम आवृत्ति, १९४६; 
पु. २५१.. 


४५० नवभारत पम्रिल, १९८२ 


१९. ३ ७1119१७७18) 1010101517; 0. 074. 
२०. भक्‍्तिभंडारि बसवण्णनवर वचनगळु; संपादकरू : डा. आर्‌. सि. हिरेमठ; कर्नाटक विइव- 
विद्यालय, धारवाड; पू. ५७. 
२१. पाइअ-सद्द-महण्णवो; पं. हरगोविन्ददास त्रिकमचंद होठ, कलकत्ता; प्रथम आवृत्ति; 
१९२३; पू. ९१९ | 
२२. शोधशिल्प; रा. चि. ढेरे; विश्‍वकर्मा साहित्यालय, पुणे; १९७७; पृ. ७१. 
२३. भक्‍्तिभंडारि बसवण्णनवर वचनगळु; वचन ५९०. 
२४. लीळाचरित्र; संपादक- डॉ. वि. भि, कोलते; महाराष्ट्र राज्य साहित्यसंस्कृति मंडळ; 
मुंबई; १९७८; पृ. ७२८-७२९. 
२५. $ 7ए६118058-गण्ा ट्रा 8 1100018"; ?.?. 1691-1698. 
२६. संत चोखामेळा : अभंगवाणी; पृ. ६७. 
२७. मराठी शब्दरत्नाकार, पू. ५१५. 
: २८. संत चोखामेळा : अभंगवाणी; पृ. ८५. 
२९. भकक्‍तिभंडारि बसवण्णनवर वचनगळू; वचन ५७५, 
३०, हरिदाससुधे; पृ. १७४. 
३१. सूर्यंपान (कवनसंकलन) ; अंबिकातनयदत्त;, समाज पुस्तकालय, धारवाड, प्रथम 
मुद्रण; १९५६; पू. ६४. 


4५4५९१५५९९ २९२१२११%१२९२९२९१११९२९ २९०८५१११११ ११११११११२०२९२११२१२०१२५२९०९ 


१९४५७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत साहित्य अकादमी (नवी दिल्ली )चे 
प्रथम क्रमांकाचे रू. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झालेले पुस्तक 


पृ, ६१००] ( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती) [किंमत ३० रु. 
लेखक- तकेतीथे लक्ष्मणक्षासत्री जोशी. 


प्रकाशक: प्राज्ञपाठझाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


»११**११०*%०९९१९९९१*९१२९९९१२९११९९२१०२९१११५९३.५३१५२५२२०१९२३५३.५५०& 


अनुक्रमणिका 


वयवसायाची सामाजिक जबाबदारी 


ज. सु. चौधरी 


आपल्या देशातील मिश्र अथंव्यवस्थेमध्ये व्यव- 
सायाची सामाजिक जबाबदारी कोणती असा प्रश्‍न 
अनेकदा उपस्थित केला जातो. आज प्रत्येक व्यव- 
साय ही सामाजिक संस्था मानली जाते व त्यामुळे 
समाजहिताला प्राधान्य हा व्यवसायाचा प्रधान हेतु 
म्हणून स्वीकारणे अपरिहार्‍ये बतते. व्यवसायाकडून 
असलेल्या समाजाच्या अपेक्षा एकसारख्या व झपा- 
ट्याने बदलत आहेत व त्यामुळे आता व्यवसायाचे 
विवेचन वेगळ्या पद्धतीने व वेगळ्या संदर्भात करावे 
लागते. व्यवसाय हा समाजाचा अविभाज्य घटक 
असून समाजाच्या आका, आकांक्षा व गरजा यांचे 
प्रतिबिंब व्यवसायाच्या उद्दिष्टांत असणे आवश्यक 
आहे. प 


व्यवसाय : संकड्पना व अर्थ 


अथंशास्त्रज्ञ व्यवसायाची संकल्पना मांडताना नफा 
मिळविणे हे व्यवसायाचे प्रमुख उद्दिष्ट गृहीत धरतात. 
ठयवसायाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने नफा यिळविणे आव- 
इयक असले, तरीही व्यवसाय म्हणजे जास्तीत जास्त 
नफा अक्या प्रकारचे समीकरण आजच्पा समाजात 
कालबाह्य व गैरलागू असल्याचे दिसते, 1381688 


18 100 8७ 000७०७] ०४५७10 1086. 


8 0४91188 शा 00४ 1६801. 1२25811161 1 
18 8 1091101'091060 ॥४॥(७॥(1॥0॥1, 81 1110. 
टा'७ 87. 01 0पा ७1पा'२ छा 88 8पठा 
080 118170 8 6000101100 01 8601100 
६० ४७ 8०००९४ 11 11008 0 8ए'४1 ४७. 
आणि म्हणून व्यवसायाचे उद्दिष्ट केवळ जास्तीत 
जास्त नफा मिळविणे असे गृहीत न धरता अथंव्यव- 
स्थेतील संभाव्य धोक्‍्यांपासून व तोट्यांपासून आपले 
संरक्षण करता येईल एवढा पुरेसा नफा मिळविणे 
असे मानावे लागेल. परंतु सनातनवादी अथंशास्त्रज्ञ 
नफ्याच्या भाषेत व्यवसायाचे समर्थन करीत असल्या- 
न. भा. ६ 


मुळे त्यांच्या उद्िष्टांबद्दल समाजात गैरसमज दरिसूत 
येतात. त्यासाठी व्यवसाय ही एक अक्षी सामांजिक 
संस्था मानावी लागेल, की जी संस्था सातत्याने 
ग्राहकांचा शोध घेऊन वस्तु व सेवां पुरवून त्यांचे. 
समाधान करण्याचा प्रयत्न करते: बाजारपेठा ह्या 
दैवी शक्‍तीमुळे वा निसर्गामुळे निर्माण होत नाहीत, 
तर. त्या ग्राहकांमुळे निर्माण होतात आणि म्हणून 
ग्राहूक हा आधुनिक ठपवसायाचा पाया असून त्याच्या 
सहकार्यावरच व्यवसायाचे अस्तित्व अवलंबून 'असते; 
प्रत्येक व्यवसायाची तीन महृत्त्वाचो कार्ये म्हणजे 
चांगल्या बाजारपेठा निर्माण करून ग्राहकांचे समा- 
धान करणे, सतत नावीन्याचा अवलंब करणे व 
उत्पादनक्षमता वाढवूत राष्ट्रीय उत्पन्नात भरं 
घालणे ही होत. या दृष्टीने प्रत्येक व्यवसायाने कार्य- 
रंत असणे दृष्ट आहे. 


सामाजिक जाणीव असणाऱ्या व्यवसायाच्या 
व्यवस्थापनाने स्वतःला तीन महत्त्वाचे प्रश्‍न विचा- 
रले पाहिजेत व ते म्हणजे आपला व्यवसाय कसा 
आहे ? तो भविष्यकाळात कसा असेल व कसां 
असावा ? यांतील पहिला प्रदन अनेक व्यवस्यापक 
व्यवसाय संकटात असताना विचारतात व. त्यामुळे 
त्याचे विपरीत परिणाम संभवतात. त्यांनी .हा प्रश्‍न 
जेव्हा व्यवसाय यशस्वी झाला असेल तेव्हा विचारला 
पाहिजे म्हणजे उद्दिष्टाश्ली त्याचा मेळ घालणे शक्‍य 
होईल. आपला व्यवसाय भविष्यकाळात कसा असेल 
या प्रश्‍नाचे उत्तर हे व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षम 
नियोजनावर अवलंबून असते. आपला व्यवसाय कसा 
असावा यासंबंधी ठपवस्थापकांची मतभिन्नता असू 
शकते. परंतु या प्रश्‍ताचा जर गांभीर्याने विचार केला 
नाही, तर व्यवसायाच्या हातून अनेक चांगल्या संधी 
सुटण्याची शक्‍यता असते. उपलब्ध साधनसामग्रीचा 
जास्तीत जास्त उपयोग कून ग्राहक निर्माण करणे 


अनुक्रमणिका 


38. 


म्हणजेच उत्पादकता वाढविणे होय, उत्पादकता 
राष्ट्रीय उत्पन्नावर व प्रगती भांडवलनि्मितीच्या दरा- 
वर (1७.७ ०0 ०8181] 1008011) अवलं- 
बून असते. परंतु वस्तुतः भांडवलनिमिती ही दुय्यम 
दर्जाची बाब असून * बुद्धिसंचयाचा दर ( 1१816 
0 01811 1011181001 ) ही प्राथमिक गोष्ट 
मानावी लागेल. देशात कल्पकता, दूरदृष्टी, शिक्षण 
व तकेशुद्ध विचार करण्याची कुवत असणारे लोक 
जिंतके जास्त, तितकी देशाची अथंव्यवस्था जास्त 
बळकट होईल. 


नफा हे व्यवसापाच्या अस्तित्वाचे कारण नसून 
तो परिणाम आहे. व्यवसायाच्या अस्तित्वाचे समर्थन 
करणारी अशी तीच एकमेव कसोटी आहे. अनि- 
दिचिततेचा धोका पतकरल्याबद्दल असा नफा मिळत 
असतो आणि अश्या नफ्यावरच समाजाचे आधिक 
समाधान अवलंबून असते. म्हणून नफा मिळविल्या- 
बहल व्यवसाय करणाऱ्याने समाजाची क्षमा माग- 
ण्याचे कारण नाही; तर नफा न मिळविल्याबद्दल 
मात्र त्याने समाजाची क्षमा मागणे इष्ट ठरेल, या 
संदर्भात वाल्टर रातोनाव या जमंन तत्त्ववेत्तयाच्या 
मताप्रमाणे : नफा ? या संज्ञेएवजी ' जबाबदारी! ही 
संज्ञा व्यवसायाच्या संदर्भात जास्त योग्य आहे. कारण 
नफा हीच व्यवसायाची सववस्वी जबाबदारी नसून 
ती केवळ प्रथम क्रमांकाची जबाबदारी आहे आणि 
म्हणून जो व्यवसाय ही जबाबदारी पार पाडणार 
नाही तो व्यवसाय समाजाने त्यांच्याकडे सोपवि- 
लेल्या साघधनसामग्रीश्षी प्रामाणिक नाही आणि 
त्याच्यावर टाकलेल्या विश्‍वासासही पात्र नाही असे 
म्हणावे लागेल, 
खामाजिक जबाबदारी : 
फॅड की आवश्यकता ? 


व्यवसायाच्या सामाजिक जबाबदारीची कल्पना हे 
एक फॅड आहे असे म्हणून काही तथाकथित विचारवंत 
त्याची संभावना करतात. परुंतु हा दृष्टिकोन घातक 
असून त्याचे समाजावर दूरगामी परिणाम संभवतात. 
आधूनिक समाज व आथिक संस्थ! यांच्यामध्ये पर- 
स्परांना उपयुक्त (8917171001110) अल्ला प्रकारचे 
नाते आहे. चांगल्या आथिक संस्थांमुळे सामाजिक 
मूल्य़ांची,जोपासना, होऊ शकते. अशा संस्था सामा- 


नवभारत 


'9प॥० 1116106081, 


एप्रिल, १९८३ 


जिक जीवनात बऱ्याच अंशी परिवर्तन घडवून आणू 
दकतात,. आजचा ठउपवसाय मोठ्या प्रमाणावर 
चांगल्या कार्यक्षमतेने उत्पादन करतो व त्याचबरो- 
बर समाजाचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करीत 
असतो. या संदर्भात सुप्रसिद्ध व्यवस्थापनतत्त्वज्ञ पीटर 
डकर म्हणतो, की * & 060191. 1181 0081- 
1688 8110 10091160881101) ॥18]26 ९010610 
101 80010.,४ 18 0९॥'8)] (0 ॥॥]6 00॥ताा टा 
०. ४10688 11801, 1१७ 18 89 ऐशा त 
७ [16 ५०७1४ ०1 1168 00९016 016 
7810688 01 008110838. आणि म्हणून व्यवसा- 
याची जबाबदारी ही एक नवीन विचारप्रणाली आहे 
असे म्हणणे चूक होणार नाही. 


अमेरिकेसारख्या प्रगत भांडवलशाही अथंव्यवस्थे- 
तही अशी सामाजिक जबाबदारीची जाणीव प्रकर्षाने 
जाणवते. केथ डेविस या अमेरिकन विचारवंताने 
म्हटले आहे, की समाजाच्या व्यवसायाकडून अस- 
णाऱ्या अपेक्षा झपाट्याने वाढत आहेत व त्यामुळे 
सामाजिक जबाबदारी ही परिपक्व व सुसंस्कृत 
अशा समाजाचे एक आगळे वैशिष्ट्य आहे. १९७४ 
साली केलेल्या पाहाणीत असे आढळून आले, कौ 
जवळ जवळ ७०% अमेरिकन नागरीक अक्षा 
जबाबदारीच्या संकल्पनेला अनुकूल आहेत आणि 
बहुतेक कंपन्यांचे भागधारकही याच मताचे आहेत. 
सामाजिक जबाबदारी हा व्यवसायाच्या कर्तव्याचाच 
एक भाग आहे हे श्री. टॉमस ए. पेटीट यांच्या 
पुढील विधानावरून लक्षात येईल. * 5०6 9] 
70819018101119 01 00) 81)8820110111, 18 
"०. 0061019 8 कपोत 161808 ४७8- 
पाः२ (0 1106९ एट 118 1701 ])081- 
"0०0. ॥॥श'७ 18 8 भाला तन्झा 0 
० 80. 01 ९6 768001810]0 6५७७] 
१७8 ० 0 769९०. 0 (06 ४९॥९681 
0१०110 57 पणा धाला ०१५" 101 
९ ९०प१णा 01 ४00१, गु? ९0॥")0"७(101 
18 7०४७100 88 8 ॥ए॥॥॥)086 8०08] 
पपया, पु ]618प 0! 0700 18 
8९0001081४ गा 110)1)0"811668 ६० 116 


व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी 


उद्योगंव्यवेसायाच्या सामाजिक कतंव्यांचे विदले- 
षण करतांना उद्योगधंद्यांशी संबंधित घटकांचाही 
विचार करावा लागतो. त्यामध्ये भागधारक काम- 
गार, व्यवस्थापकवगं व कंपनीचे सावकार यांचा 
समावेश करावा लागतो. या प्रत्येक घटकाच्या 
हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी काही मार्गदर्शक 
तत्वे व्यवसायाजवळ असली पाहिजेत. भागधारक हे 
कंपनीचे खरेखुरे मालक असतात. त्यांची गुंतवणूक 
सुरक्षित ठेवून त्यावर योग्य उत्पन्न मिळेल अशी 
भावना त्यांच्यांत निर्माण केली पाहिजे. त्यांना 
कंपनीच्या घडामोडीसंबंधी अद्ययावत अश्ली माहिती 
पुरविली पाहिजे व सर्वच बाबतीत त्यांचे हितसंबंध 
जोपासले पाहिजेत. सावकारांची देणी वेळेवर 
भागवून व्यवसायाची प्रतिष्ठा कमी होणार नाही 
हे पाहिले पाहिजे. कमेचाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय 
मोठ्या व्यवसायाचे अस्तित्व धोक्यात येईल, त्या- 
साठी कमंचाऱ्यांना किमान वेतनाची हमी देऊन 
वेतन वेळेवर दिले पाहिजे. त्यांचे प्रशिक्षण, कल्याण 
कामाची परिस्थिती, व्यवस्थापनात सहभाग यांकडे 
लक्ष पुरविले पाहिजे. ग्राह व समाज हा तर 
सामाजिक जबाबदारीचा गोंद्रनिदू असल्यामुळे 
त्यांना वाजवी दराने वस्तूंचा अगर सेवांचा पुरवठा 
केला पाहिजे. किमतीची पातळी स्थिर ठेवली 
पाहिजे. त्यांच्या आवडी-निवडींचा विचार उत्पादन 


क'रताना केला पाहिजे. म्हुणजेच वरील सवे घटकांचे 


जास्तीत जास्त समाधान होईल यासाठी व्यवसायाने 
जागरूक असले पाहिजे, | 

सामाजिक जबाबदारीची कल्पना तक्षी नवीन 
नाही. परंतु आज ही कल्पना जास्त विस्तार पावत 
आहे. सुप्रसिद्ध प्राचीत अथंशास्त्रज्ञ कौटिल्य याने 
त्या काळातही व्यापार करणारांची कतंव्ये कोणती 
याचे विश्‍लेषण केले होते व त्यामध्ये मोठ्या प्रमा- 


णावर नफा मिळविणे टाळणे, ग्राहकांना कमी किम- 


तीत माल विकणे, व्यापाऱ्यांनी कोणताही गैरप्रकार 
न करणे व केल्यास समाजाने त्यांता शिक्षा करणे 
यांसारख्या सूचना केल्या होत्या. अलीकडे देशावर 
जेव्हा जेव्हा नैसगिक आपत्ती अगर संकटे आली, 
तेव्हा तेव्हा देशातील उद्योगांनी मदतीचा हात पुढे 
केलेला आहे. इतर वेळीही निरनिराळ्या मार्गांनी 
हे व्यंवसाय समाजासाठी काहीतरी करताना दिस- 


शड 
तात. आज जवळजवळ २०० 'मोठ्या खॉजगी 
कंपन्या २५ कोटींच्यावर रक्‍कम निरनिराळ्या 
ग्रामीण विकासाच्या योजनांसाठी पुरवोत आहेतं. 
सुप्रसिद्ध उद्योगपती श्री. जे. आर. डी. टाटा यांचे 
या संदर्भातील वक्‍तव्य पुरेशे बोलके आहे. ते 
म्हणतात, * "'1॥6 1108, 111[)00811” 8008 
०्णा5१टृकषणिया ठी पाताळी 0081658. ७ 
19प80"४. 0०१७४५ 18. 1० णि पा रार 
हटा १ष्टुळांग 1008पया 80100 होळ्ण 
४7 णाला जलांला ७७७७ (189 8170 ॥0० 
"82 8७पीहा 8तए9पा9ष9१्टक ०. 00 
11011180101081'7 101068 उ 101९ 00001४ 
8110 80 एभा ९७ ०००७पा6त फाणि 
॥ठात्ाा शश ७ ]०७ हंग का816 1७ 18 
01017 ]]10७७1! (0 00 80 110१ ]९०७81- 
काळाष्ट पठ शार जॉ वाभा श:0- 
00186. ' | 
परंतु अशा जाणिवा असणाऱ्यांची संख्या तुल 
नेने खूपच कमी आहे. काही उद्योगसमूहांनी आपली 
स्वतःची अशी साम्राज्ये निर्माण केलेली आहेत व 
या साम्राज्यांमध्ये अशा जाणिवांचा लवलेशही 
नाही. त्यामुळे या उद्योगांची जं॑नमानसातील 
प्रतिमा उजळ नाही. केवळ राजकीय पक्षांना निव- 
डणुकांच्या वेळी देणग्या दिल्या, म्हणजे नफेखोरी 
करायला त्यांना मोंकंळे रान मिळते व सामाजिक 


_ मूल्यांचा विसर पडतो. उद्योगधंद्यांनी विइ्वस्ताची 
कल्पना मान्य करावी व सामाजिक समस्या सोडं- 


विण्यासाठी मदत करावी अश्ली महात्मा गांधींची 
रास्त अपेक्षा होती. परंतु बहुतेक ठिकाणी या 
कल्पनेलाही तिलांजली दिलेली आहे. कित्येकांनी 
भरमसाठ नफा मिळवून मक्तेदारी निर्माण करून 


ग्राहकांना वेठीस धरलेले आहे. सहकारी संस्थांनाही 


या सामाजिक जाणिवांचा विसर पडतो किंवा काय 
अशी ' चिता करण्यासारखी परिस्थिती दिसते आहे. 
परंतु तुलनात्मक दृष्ट्या सहकारी क्षेत्रात सामाजिक 
जबाबदारीची जाणीव जास्त आहे हे नाकारता 
येणार नाही. | | 
उद्योगधंद्याच्या सामाजिक जाणिवांना खतपा 

घालण्याचे काम सरकारचे व सामाजिक संस्थांचे 
आहे. जे उद्योग ग्रामीण भागातील मागासलेपण दूर 


ड्छ 


करण्यासाठी, क्षेतीच्या प्रगतीसाठी अगर शेक्षणिक 
-कामासाठी पुढे येतील त्यांना योग्य मार्गदशन झाले 
पाहिजे. या अद्या आथिक विकासाच्या योजना 
'राबवण्यासाठी देणगी देणाऱ्या उद्योगांना आयकरा- 
तून जास्तीत जास्त सवलत दिली पाहिजे, ग्रामीण 
परिसरातील बहुसंख्य लोकांची क्रयशक्ती वाढल्या- 
खेरीज चांगल्या बाजारपेठा निर्माण होणार नाहीत 
व.परिणामतः उद्योगधंद्यांची प्रगती प्रामीण भागाच्या 
प्रगतीशिवाय शक्य होणार नाही. सामाजिक 
आरोग्याकडे लक्ष देणे, प्रदूषण कमी करणे यां- 


| 


आनंदाचा डोह 


- तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकावलोकन 
करणारा मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ 
लेखक : प्रा, रा. ग. जाघव 
मूल्य : रु, ८-०० 
मागणी : कार्यवाह, प्राक्पाठशाळामंडळ, वाहे- ४१२ ८०३ 

( जि० सातारा ) 


५८५८२८५३५८ ४८-७८१०५८५-५६३०५८२ ४३ २ 


पप्रिळ, १९८९ 


सारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींचे भानही उद्योगांनी 
ठेवले पाहिजे. केवळ मंदिरे बांधून किवा धामिक 
संस्थांना मदत करून काही लोक खूष करता येतील; 
परंतु त्यामुळे देशाचे दारिद्रयाचे प्रश्‍न सुटणार 


नाहीत. वरील विवेचनावरून हे लक्षात येईल, कौ 


व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी ही केवळ 
घोषणा नसून समाज व व्यवसाय यांच्यांतील पर- 
स्परसंबंधांची मांडणी करणारे नावोन्यपूर्ण तत्त्व- 
ज्ञान आहे. हे तत्त्वज्ञान उद्योगधंद्यांनी अंगिकार- 
ल्यास समाज निश्‍चितपणे त्यांचा कुतज्ञ राहील. 


व्ि-?% ८0५ २५८0५ २॥८0०% २-0 २८0२-८0 २५८०५ ८0५ २॥-८0५२८0५२१॥-०0५ 8 


प्राज्चू प्रकारान 
महाराष्ट्र शासनाचा १९७७-७८ चा पुरस्कार लाभलेला 
६ समीक्षा ग्रंथ & 


कि 
9 


ग्रंथ-परीक्षण 


* मसीहा ! $ प्रभाकर लक्ष्मण मयेकर, वाल्मीक प्रकाशन, एफ्‌ ३२९, मराठा मंदिर मार्गे, 


| मुंबई-४००००८; १९७८. पृ. ९६; किमत ९ रु. ५० पेसे. 


'मसीहा' म्हणजे प्रेषित, जगाच्या उद्धारासाठी 
परमेश्‍वराचा दून म्हणून पृथ्वीवर अवतार घेणारा 
मुक्तिदाता. सामान्य भाविक जनांना ईश्वरी श्रद्धेचे, 
जीवनातील झाइवत व नैतिक मूल्यांचे आणि अंतिम 
फलिताचे स्वरूप आणि माहात्म्य विशद करून सांगणे, 
हे त्याचे जीवितकार्य. मसीहाळा ईइवराचा साक्षात्कार 
घडतो. आणि ह्या साक्षात्काराची प्रतीती तो भावि- 
कांना देतो. किंबहुना परमेश्‍वरानेच आपल्या सगुण 
साकार वा निगंग निराकार अथंप्रतीतीचे कार्ये 
त्याच्यावर सोपवून त्याला मानवलोकी धाडलेले 
असते.. अज्ञा अनेक सांकेतिक कल्पना परंपरेने 
प्रेषिताला चिकटलेल्या आहेत. 

परंतु मसीहा असा कोणी नसतोच. किंबहुना तो 
असलाच, तर तो 'अवतार? घेऊन येतो आणि जातो. 
माणसाच्या वाट्याला आलेले दुःखभोग मात्र काय- 
मच राहतात. मुक्‍तीमधले मोल हरवते आणि मसीहा 
म्हणजे निव्वळ भ्यरामक मृगजळ, असाच अनुभवं 
मागे उरतो. जो दुसऱ्यांना दिद्या दाखवणार त्याच्या 
स्वतःच्याच दिश्या हरवलेल्या असतात. आणि त्याने 
“रत्ने! म्हणून-चिरंतन जीवनमूल्ये म्हणून-आयुष्यभर 
जी उरीपोटी बाळगली, ती रत्ने नसून निव्वळ 
गारगोट्या, मातीचे खडेच असतात; त्याला फक्त 
आ्रभामळे ती रते वाटतात, इतकेच. आगि हे भ्रम तो 
आयष्यभर स्वतःज्ीच जपत जगत राहतो. जो स्वतःच 
कामात गरफटलेला आहे, तो इतरेजनांचे संसारिक 
वव काग. दुर करणार ? उलट, सामान्यजनांच्या 
आयष्यात तो आणखी मृगजळांसारखे भम आणि 

.खेच पसरत जाणार. आपला प्रेषित, आपला 
। मसीहा ' कधी ना कधीतरी येईल आणि आपल्या 
दुःखापत्तींचा निरास होईल, आपल्याला संसाराच्या 
जंजाळातून मुक्‍ती मिळेल, म्हणून त्याच्या वाटकड 
आक्षोने डोळे लावून बसलेल्या भक्‍तगणांना मग हेही 


कळत नाही की, ' मसीहा ' कधीही येत नसतो; 
किंबहुना मसीहा नसतोच, तो आहे आणि येणार 
आहे अशा '््मामध्ये जगणे आणि . अद्ना भ्रमा- 
मध्येच मरणे, यासारखे मोठे दुःख दुसरे नाही. 

* मसीहा “चा-प्रेषिताचा-हा आधूनिक अन्वयाथे 
अत्यंत कलात्मक ताकदीने व एका निष्ठापूर्ण वृत्ति- 
गांभीर्याने वाचकांना प्रतीत करून देणारा कथासंग्रह 
म्हणजे श्री. प्रभाकर लक्ष्मण मयेकरांचा ' मसीहा 
होय. ह्या एकाच आशयसुत्राभोवती “मसीहा हे 
कथापंचक गृंफले आहे. हे सुत्र केवळ वरपांगी वा 
बाह्य साधर्म्यावर आधारलेले नाही, तर लेखकाच्या 
मानवी जीवनाविषयीच्या मूलभूत अश्या दृढ आंत- 
रिक धारणेचाच तो एकात्म प्रत्यय आहे. एकूण 
मानवी अस्तित्वाच्या पाइवेभूमीवर “मसीहा ह्या 
पारंपरिक व सांकेतिक संकल्पनेचा, त्यामागील वैय- 
र्थ्याचा, भ्रम व भ्रमनिरास ह्यांचा झोध-बोध 
घेण्याच्या जाणिवेने लेखक झपाटून गेला आहे. या 
संग्रहात एकूण चार कथांची (मसीहा, अज्ञ, गोष्टी 
सांगणारा माणूस आणि अखेरचा मसीहा) मालिका 
गुंफली आहे. आणि पहिले प्रास्ताविकही (मसीहा 
आणि माणूस यांच्यामधील अते ज्ञ) गोष्टीरूपच 
आहे. 

पहिल्या कथारूप प्रास्ताविकात पृथ्वीतलावरचा 
पहिला माणूस * आदम ' आणि ईसा ( ईसा मसीहू 
म्हणजे येश्‌ ख्त्रिस्त) व इसाप हे दोन प्रेषित ह्यांच्या- 
तील अथंपूर्णे संवाद आहे. ह्या प्रेषितांचीच दिया 
चुकली आहे व ते आदमला दिश्या विचारत आहेत. 
ते म्हणतात की, ' आम्हा दोघांच्या घरांच्या चार 
चार भितींची बेरीज अवधी सात होते. ह्याचा अथ 
आम्ही एक भित वाचवली आहे. ती आम्ही आमच्या 
विचारांच्या मध्ये वापरतो.' ही * भित ' केवळ दोन 
प्रेषितांमध्येच भाडवी येते असे नव्हे, तर ती प्रेषित 


४९६ 


आणि सामान्य माणूस यांच्यातही आड येते. ' आता 
तुम्ही आलात आणि मला दिशाच पारख्या झाल्या, 
असे आदम म्हणतो. जे भासते ते प्रत्यक्षात नसते, 


जे प्रत्यक्षात आहेसे वाटते ते भासमान असते. जसे. 


असते तसे ते दिसत नाही. आणि - जसे दिसते तसे 
असत नाही. मानवी अस्तित्वाचे श्रेयस शोध्‌ जाता 
हाच अनभव अखेर वाट्याला येतो. चिरंतन मूल्यांची 
रत्ने ही प्रत्यक्षात मातीची ढेकळे असल्याचे जाण- 
वेते. दिशा शोधताशोधता त्याच हरवून बसतात. 
आपल्याबरोबर सख्यासोबत्यांचा, नातलग-आप्ते- 
हेटांचा ' काफिला ' येतो आहेसे वाटते; पण ते अंती 
मृगजळच ठरते. आयुष्याची अंतिम परिणती म्हणजे 
दिश्याहीन वाळवंटातला निजंत एकॉकी प्रवास आणि 
ह्या प्रवासात मागं दाखवणारा, अखेरपयंत सुखरूप 
तारून नेणारा मसीहा कुणी नसतोच. शेवटी आपला 
मसीहा आपणच व्हायचे असते. 'मसीहा? या कथेचे 
तात्पयंही हेच आहे. सरायच्या मालकाची आई, 
बायको व मुलगी ह्या तिघोजणींना त्या सराईमध्ये 
एका रात्री मुक्‍कामाळा आलेला मुसाफिर म्हणजे 
आपला 'मसीहा'च वाटतो. एकीला आपल्या मुत नंव- 
ऱ्याच्या रूपात, दुसरीला आपल्या कधोच जन्माला न 
आलेल्या मुलाच्या ख्पात, तर तिसरीला आपला 
पिता व पालक. म्हणून तो हवा असतो. पण 
संसाराच्या जंजाळात व कुठल्याही मोहपाशात अडक- 
ण्याची इच्छा नसलेला तो मुसाफिर स्वतःच अंतिम 
मूल्याच्या शोधात निघाला आहे. आणि असे काही 
: अंतिम जीवनमूल्य ' खरोखरीच अस्तित्वात असते 
का? -की तेही एक भ्रामक मृगजळच ?- 'अंतिम 
टोकाविषयीचा भ्रम अखेर नाहोसा होतो', हेच खरे. 
त्या तिघीजणींना हवाहवासा वाटणारा * मसीहा 
म्हणजे प्रत्यक्षात एक दिवास्वप्नच ठरते आणि 
त्यांच्यापुढे सरायचा मालक उभा ठाकतो तो जळ- 
जळीत वास्तवाच्या रूपाने. आईचा मुलगा, बाय- 
कोचा नवरा आणि मुलीचा सावत्र बाप ह्या व्याव- 
हारिक नात्यांनी तो वावरत असला, तरी प्रतीकात्मक 
पातळीवर तो ' सैतान !च. कारण त्यांच्या मसीहा- 
पर्यंतच्या-म्हणजे पर्यायाने मुक्तीच्या मार्गातली ती 
एक' धोंडच ठरते. तेव्हा प्रत्येकाला आपल्या मार्गात 
आडवे येणाऱ्या संतानाशो मुकाबला करूनच आपला 
मागं मोकळा करावा लागतो. सरायच्या मालकाची 


भवभारत 


पग्रिळ, १९८३ 


मुलगी म्हणते; “ मुक्‍्तिदाते जेव्हा जन्माला येत 
नाहीत, सेव्हा ते घडवावे लागतात. ! म्हणजे स्वतःचा 
मसीहा स्वतःच व्हावे लागते. * अज्ञ ' या कथेतला 
जगदंबेचा पुजारी हा पैश्याचा, ऐहिक संसारी 
सुखाचा लोभी आहे. पण तेही त्याला सर्वार्थाने 
लाभते का ?-कारण त्याने लोभीपणाने, लाचारीने जे 


-। नाणे । मिळवले, त्यावर ते जगदंबेस दान दिल्याची 


मुद्रा ठोकलेली असतेच. म्हणजे ते त्याचे नव्हेच. या 
उलट जो निरासक्त व स्थितप्रज्ञ अवल्या आहे, तो 
कमळाच्या पानावरचे चकाकणारे पाण्याचे थेंब मोती 
म्हणून पकडू पाहतो. आणि त्याला कळून चुकते, 
की या कृतीइतकाच अंतिम जीवनमूल्याचा शोधही 
निरथंकच आहे. कारण तेही वरवर पाहता कमल- 
पत्रावरील दवबिदूसारखे आकषंक, चंचल व अखेरीस 
क्षणभंगुर आहे. कारण अंतिम जीवनमूल्य ज्यां 
माध्यमाद्वारा शोधावयाचे, ते शब्द फोलपटांसारखेच 
निरथेक व फसवे आहेत. “ अ ' पासुन 'ज्ञ' पर्यंतचा 
अक्षरांचा प्रवास म्हणजे जीवनभराचा ' अज्ञ 'पणा- 
चाच प्रवास, अज्ञाताचा शोध *अ' ते 'ज्ञ* या 
अक्षरांद्वारे घेऊ गेले, को दोवढी वाट्याला येणार ते 
“अज्ञ त्वच ! म्हणजेच अर्थाचा दास होऊन राहण्यात 
जीवनाचे साथंक नाही. सामान्य संसारी माणसाचे 
द्रव्याजेन आणि निरासक्‍्त व स्थितप्रज्ञ योग्याचे 
अंतिम मूल्यांसंबंधीचे आध्यात्मिक शब्दज्ञान हे दोन्ही 
“अर्थ' तसे क्षणभंगूर आणि निरथकच ! 'गोष्टी सांग- 
णारा माणूस' या कथेत भूत-भ विष्य या कालतत्त्वांचे 
एक अपुर्व एकात्म रसायन घडवले आहे. ही कथा 
सुरू होते एका भविष्यकालीन घटनेतून (१ जाने. 
२५०१). कृत्रिम गर्भाशयातून जन्मलेला यंत्रमानव, 
त्याची आयुमर्यादा, जीवनर्शली, विचारसरणी, 
ध्येये व स्वप्ने हे सारेच निश्‍चित व पूर्वनियोजित 
अशा यांत्रिक प्रक्रियांनी नियंत्रित केले जाते. या 
यंत्रचाकोरीतून सुटका करून घेण्यासाठी तो तिथन 
पळून जातो व एका अभयारण्यात आश्रय घेतो. तिथे 
एका गुहेत गोष्टीरूप तत्त्वज्ञान सांगणारा । मसीहा ' 
(इथाप) व त्याच्याभोवती जमलेली प्राणिसभा त्यास 
दिसते. पण हा" मसीहा ' म्हणजे मांसहाडेविरहीत 
केवळ वरपांगी कातडे (मसीहा या कल्पनेतला पोकळ- 
पणा) असते आणि ते प्राणी म्हणजे जनावरांची कातडी 
पांघरलेली माणसे असतात. इथे त्यांना भरपूर विचार- 


ग्रेथपरीध्षण 


स्वातंत्र्य आहे. बाहेरच्या आधूनिक जगातले माण. 
साचे यांत्रिकीकरण व इथले अभयारण्यातल्या गुहे- 
तील सुरक्षित विचारस्वातंत्र्य-आणि तेही स्वतःचे 
माणसपण लपवून व जनावराचे कातडे पांघरून 
कमावलेले-ह्यांतील विरोधाभास ठळकपणं इथं 
प्रत्ययास येतो. या विश्‍वाची निर्मिती व संहार ह्या 
परमेश्वराच्या क्रीडा आहेत. समूळ काहीच नष्ट 
होत नाही, मूळ पंचतत्त्वे शाश्‍वत असतात; फक्त 
बदलतात ते त्यांचे बाह्य आकार ! आणि म्हणून 
सष्टीचा निर्माता आपल्या प्रल्यपुत्राला आपले स्वप्न 
सांगतो; ' मला माझ्यातून घडवायचा आहे मी- 
मोडन टाक हे आकार! ह्या आकारांच्या खूपान 
परस्परांमध्ये गुंतून पडलेली ही पंचमहाभूतं वेगळी 
करू दे मला. मग त्यांच्यात माझा अंश मिसळून मी 
मलाच घडवीन. असा मी, जो पुन्हा त्याच्यातुनच 
मला घडवू शकेल, असा, ज्याला दुसऱ्याच्या सुखानं 
हषे होईल, परक्याचं दु:ख ज्प्राला वेदना देईल- 
असा, जो दुसऱ्याच्या अनुभवानं शहाणा होईल.' ही 
नवमानवाची-नव्या ' मनू 'ची म्हणजेच प्रंषिताची 
उजळ व विधायक अशी आादर्शात्मक बाजू 'अखेरचा 
मसीहा । या कथेत प्रकटली आहेव ह्या चिरंतन 
आक्यावादाने हे कथापंचक पूर्ण क्षाले आहे. 


हा मूलभूत तत्त्वचितत्तपर आशय व प्राक्कथात्मक: 


गूढरम्य अनुभव यांना रूपककथेचा वा दृष्टांतकथेचा 
घाट स्वभावत:च अनुकूल असतो. जी. ए. कुलकर्णी 
यांनी हे अनोखे वळण मराठी कथाप्रवाहात साम- 
र्य्याने आणले व मर्येकर हे त्या वाटेवरचेच एक 
वाटसरू आहेत. या कथांच्या संदर्भात धोका एकच 
संभवतो की, त्यातला आशय हा कित्येकदा अमूतं 
व॑ तत्त्वचितनात्मक पातळीवरच घोटाळत राहतो.. 
व्यक्तिचित्रे, घटना-प्रसंग, कथानक यांच्या साहा- 
आ्याने हा आहय समू्त व कथात्म करणे, ही या 
प्रसंगी लेखकाची खरी कसोटी असते. अमूत संक- 
ल्पना आशयाच्या ग्राभ्याशी ठेवून त्यावर मानवी 
जीवनव्यवहाराचे शिल्प त्याला उभारावे लागते. 
अत्यंत तरल व उत्तंग असा कल्पनाविलास, सार्थ 
प्रतिमा-प्रतीके व काव्यात्म प्रवाही शेली, वाक्यांची 
सुभाषितवजा धाटणी अशांसारखी आयुधे वापर- 


ण्यात त्याचा खरा कस लागतो. श्री, मयेकर हे. 


अगोदर कथाकार व मागाहून तत्त्वचतक असल्याने 


.- 2: 


हे कसब त्यांनी फार सुरेख साधले आहे व फारसा 
निराशेचा प्रसंग वाचकावर येऊ दिलेला नाही. अल्या. 
मलभत  तत्त्वचितनपर रूपककथांच्या संदर्भात 
आणखी एक मर्यादा संभवते. ती अद्यी को, पाहूता 
पाहता आशयाभिव्यक्‍तीचे वर्तुळ पुरे होऊन एक 
प्रकारच्या कुंठिततेचा झ्ाप लेखकाच्या प्रतिभेस. 
भोगावा लागतो. मग तेच ते पुन्हा पुन्हा गिरवणे 
सुरू होते. तथापि हा बंदिस्त आझयाचा परिघ 
छेंदण्याचे सामर्थ्यं या लेखणीत आहे, ह्याची चुणूक: 
या संग्रहामध्ये दिसते. म्हणूनच श्री. मयेकरांच्या 
पुढील लेखनाविषयी कुतूहळ आणि अपेक्षा, 


-- एस. डी. इनामदार 


विदवस्त : ए. वि. जोशी; मौज प्रकाशन, मुंबई 
४००००४; पहिली आवृत्ती, १९८०; पृ. १०९; 
किमत अठरा रुपये. 


श्री, ए. वि. जोशींची ' विश्‍वस्त ' ही कादंबरी 
महात्मा गांधीजींची विश्‍वस्त संकल्पना अधिक स्पष्ट. 
करणारी आहे. ' इदं न मम्‌ ' हा निःस्वाथं भाव. 
अन्‌ समाजसेवा करतानाची जबाबदारीची जाणीव 
यांचे भान या संकल्पनेतून जाणवते. भाईजींचा: 
आश्रम हा असाच. इतरही काही विश्‍वस्त आहेत. 
पण भाईजी वेगळे आहेत. त्यांचा मागें तसा अनोखा 
आहे. 

या कादंबरीत एका ढोकाला. भाईजी आहेत; तर 
दुसऱ्या टोकाला मिसेस केंभावी. भाईजी तसे सामा- 
न्यांतुत वर आलेले, गांधीजींपासून प्रेरणा घेतलेले. 
आदर्शाचा ध्यास लागलेले. तर मिसेस केभावी भाई- 
जींच्या आश्रमाच्या जागेतच बंगला बांधून राहणारी, 
कावळ्याप्रमाणे मान वाकडी करून बंगल्याचे कोतुक 
करणारी, स्वतःवर जबरदस्त प्रसच असणारो,. 
आपल्या गतजीवनाचा काहीद्या तटस्थतेने विचार 
करणारी. 

भाईजी, त्यांचा शिष्य पॉवर अन मित्र गोपाळ- 
रावजी यांच्यातून आश्रमाविषयीच्या विश्‍वासाचे एक. 
विव उभे राहते. काही विक्वस्तांना आश्रमाच्या 
जागेत एस, टी, स्टंड हवाय, कंबरे सादर करणारी 
हॉटेल्स हवीत. आदशे-व्यवहार विवेक-अविवेक, 
भले-बुले सारे यातून उलगडत जाते. प्रत्येक पात्राच्या 


४८ 


आत्मचितनातून, व्यक्‍ती-व्यक्‍ती, व्यक्ती-समाज 
यांच्यांतील परस्परसंबंधातुन जीवनातील हीण आणि 
सुवर्णे स्पष्ट होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात साऱ्या 
जीवन व्यवहारात अथे हेच प्रभावी मूल्य ठरले. ज्या 
वत्ती-प्रवत्तींनी या .अथंमल्याला प्रतिसाद दिला 

त्याला कुनिसात केला, त्याच वृत्ती-प्रवृत्ती तग धरून 
राहिल्या असे दिसते. 

मिसेस केंभावी आणिं गोपाळरावजी याच प्रवृ- 
त्तीचे प्रतिनिधी, त्यांना सात्त्विक वृत्तीविषयी जरूर 
आदर; पण या जगातल्या अन्याय्य प्रवत्तीश्ी ते 
झगडले. आपल्यावरील अत्याचार त्यांनी पचवले. 
शरम, बलात्कार, अपमान, थोरांची लाजीरवाणी 
कृत्ये, मुक्‍त जीवनातून जाणवलेले जीवनाचे ममं 
त्यांनी बरोबर टिपले आणि आपली. तग धरून 
राहण्याची वत्ती. जपली 

मिसेस केंभावी आणि भाईजी तथा एन. टी 
काळे महाविद्यालयात एकाच वर्गात शिक्षण घेत- 
लेले. आयुष्याचा केवढा तरी मार्ग चालून गेल्या- 
नंतर ते भेटतात. मिसेस केंभावी श्री. जोशींच्या 
* काळोखातले अंग ' मधील सुरेंद्रासारखी समरसून 
जीवन जगणारी. वेगवेगळःया पातळ्यांवर तिने जीव- 
नानभव घेतले. आणि तरीही आपले प्रसन्न व्यक्‍्ति- 
मत्व टिकवन धरले 

भाईजींवर मनापासून प्रेम करणारे ग्रोपाळ- 
रावजी येथे भेटतात. ते आपल्या अंतर्मनाचो क॑ैफि- 
यत सादर करतात. इतरांचा विचार करताता 
स्यांचा अनुभवाचा पट विस्तीण आहे. या अनु- 
भवातून ' परोपकार सत्ताधारीच करू शकतो ' हा 
विचार ते प्रकट करतात. डॉ. शर्मांशी बोलताना 
समाजकल्याणाची आपली जाणीव किती पुस्तकी 
भाहे, थिटी आहे हेच गोपाळरावांच्या बोलण्यातून 
स्पष्ट होते 

त्यातुनच जाणवते को, दया, प्रेम, परोपकार ही 
आपली आध्यात्मिक मूल्ये जीवतापासुन किती दूर 
आहेत. पण एखाद्या मूल्याचे अथंपुर्णत्व वा वेट्प्रथं संद- 
भति, त्या त्या जीवनानुभवाच्या विविध पातळ्यांचा 
भनुबंध लक्षात घेतल्याने स्पष्ट होते. खरे तर 'विशवस्त! 


नवभारत 


पप्रिळ, १९८३ 


हे प्रतीक बननच येथे येते. कल्याणकारी राज्य निर्माण 
करण्याचे स्वप्न, आपल्या झासनसंस्थेच्या व स्वयं- 
सेवी संस्थांच्या मर्यादा, समाजवास्तवाविषयी त्या 
संस्थांचे असलेले अपुरे भात या संदर्भात 'विदवस्त' 
ही संकल्पना लक्षात घेतल्यास हे स्पष्ट व्हावे. या 
साऱ्याची एक अस्सल जाण मात्र गोपाळरावजींना 
आहे. . 
भाईजींनी बन्नतस्थ जीवनाचा एक आदशं आपल्या 
आचरणातून घालून दिला, पण त्यांच्या जीवनपटा- 
तुन काय जाणवते ? मधूच्या प्रेमात पडलेले भाईजी, 
बुद्धकाळापासुन आपल्या रूपात असलेल्या चम- 
त्कारिक विरोधाचे प्रदर्षंन भोळेबाईंना नकार देण्या- 
तून करतात. अन देवी भद्रावतीची प्राथना करतात. 
मिसेस केंभावींच्या दर्येस पात्र ठरतात. या साऱ्यातून 
ते पुढे जातात. ते दु:ख सोसण्याची ताकद त्यांच्यात 
आहे. म्हणून तरीही दुःखाशी प्रेमाने वागावे, दुःख 
कमी करावे हे मिसेस केभावींचे म्हणणेही ते ऐकत 
नाहीत. आणि. शेवटी बेवारशी माणसाचे मरण 
पतकरतात. 

भाईजी वारस-विइवस्त या गृंत्याच्या पलीकडे 
जातांत, ही कादंबरी काही गोष्टी नोंदवून जाते. 
आपल्या सांस्कृतिक जीवनात आत्मकल्याण आणि 
छोककल्याण यांचा सांधा जमणे सोपे नाही. या 
सांध्यातला जिव्हाळा, आत्मीयता आज संपून 
ग्रलेली आहे. तत्त्वविचार, त्याचा उदघोष करणारा 
नेता, त्याचे या यात्रेतील सहप्रवासी, बदलणारी 
परिस्थिती यांतून ' विश्‍वस्त ! संकल्पना अधिकच 
संमिश्र बसते. पुर्वीच्या तत्त्वप्रधान कादंबऱ्या 
एकाद्या प्रमेयाची मांडणी करावयाच्या. ही कादं- 
बरी तत्त्व आणि त्याचे उपयोजन, विचार आणि 
आणि आचार यांचा विविध कोनांतूुन असा पट 
सादर करते, को त्यातून प्रमेय आणि त्याचे विविध 
व्यत्यास यांची जणू एक चित्राकृुतीच समोर येते. 
* काळोखाचे' अंग) मधील दमयंती-घनद्यामाच्या 
मरणाशी भाईजींचे मरण नाते सांगन जाते. वाच- 
काला अधिक अंतर्मुख करते असे म्हणावेसे वाटते 


“> पंडित टापरे 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 


संपादक, ' नवभारत ', यांस 
स. न. वि. वि, 

महाभारतातील काही घटनांसंबंधी प्रसिद्ध 
झालेल्या माझ्या एका लेखावर (' नवभारत ', 
नोव्हेंबर, १९८२) श्री. शरद पाटील यांचे विचार 
नुकतेच ' नवभारता'त (फेब्रुवारी, १९८३) प्रसिद्ध 
झाले आहेत. त्या लेखास अनुलक्षून हे पत्र, 

महाभारतातील ज्या तीन घटनांविषयी मी 
लिहिले त्यांच्यांत काहीएक संबंध आहे असे पूर्वी 
कुणी म्हटल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. त्या तीन 
घटनांत संबंध आहे, आणि तो नियतीने दिलेल्या 
दंडस्वख्पाचा आहे असा महाभारतकारांचा दृष्टिकोन 
असावा असे मला वाटले. महाभारतकारांनी तसे 
स्पष्टपणे म्हटले नाही हे खरे- म्हटले असते तर 
मला लेख लिहिण्याची गरज राहिली नसती-, तरी 
त्यांनी तशा प्रकारचा संबंध सूचित केला आहे असे 
मला वाटते. त्यांनी जे सूचित केले ते स्पष्ट करणे 
हा माझ्या लेखाचा हेतू होता. 

महाभारतकारांचा-< आणि मला वाटतो तसा 
त्यांचा तो नसला तर, माझा- नियतिवादी. दृष्टि- 
कोन स्वीकारला पाहिजे असे नाही. त्या घटनांचा 
अन्वयार्थ अन्य तर्‍हेने कोणी स्पष्ट केला तर ते 
केव्हाही स्वागताहे आहे. श्री. पाटील ह्या घटना 


म्हणजे “ स्त्रीसत्ताक गणसमाजाचा पुरुषसत्ताक 
दासप्रथा समाजाने केलेला उच्छेद आणि दासप्रथाक 
गणराज्यांचा परस्परोच्छेंद व आत्मोच्छेद ” अशी 
ती एक समाजविकासाची प्रक्रिया असल्याचे मानतात. 
नियतिवाद बाजूला ठेवायचा म्हटले, तरी ह्या घट- 
नांचा श्री. पाटील म्हणतात तसा अथं स्वीकारणे 
मला शक्‍य दिसत नाही. न 

श्री. पाटील यांचे निक्रंतिविषयक विवेचन- 
निक्रत ही सिधसंस्कृतीच्या स्त्रीराज्याची आद्य 
राणी होती, पुढे ती नियति बनली, इत्यादी- मला 
मान्य होण्यासारखे नाही. ह्या विषयीचे माझे काही 
विचार “ नवभारता 'च्या मार्चे १९८३च्या अंकात 
प्रसिद्ध झाले आहेत. 

श्री, पाटील यांनी त्यांच्या लेखाच्या सुरुवातीस 
माझ्यावर जो आक्षेप घेतला आहे तो त्यांनी ' का 
घेतला असे माझ्याप्रमाणेच कदाचित त्यांनाही आता 
वाटत असेल. आक्षेप, नियतीचा महाभारतांत निर्देश 
कुठे आला आहे हे मी नमूद करीत नसल्याबद्दल, 
तसेच दिष्ट व दैव यांच्या उपपत्तीत मी - जात 
नसल्याबद्दल, आहे. ह्या गोष्टी, मी माझा लेख ज्या- 
साठी लिहिला आहे ते पाहता, त्यात कशा बसू 
इकतात ? क. लो. अ. ही विनंती. 


-म. अ. मेहेदळे 


(बब अ 


. संपादक नवभारत यांस स. न. वि. वि. 


: नवभारत व. ३६, अं. ६ ( मार्च १९८३ ) मधील श्री. पो. रा. कामतकर यांचा * माळा- 
कारांच्या हातचा अस्सल मोडी दस्तऐवज ' हा लेख माहितीपूर्ण वाटला. पण समकालीन गोष्टींचे भान 
हेवन मळ मोडी संहिता वाचली गेली नसावी असे वाटते. काही शंकास्थळे कळवीत आहे. पू. २५ स्तंभ 
ब, ओ. १ ३ आणि पृ. २६ स्तंभ ब ओळ ८ वर अवतरणात संस्थावाचक * दुंदु ' शब्द येती. या महत्त्वाच्या 
शब्दाचे वाचनच चुकीचे झालेले दिसते. शिवाय ताकिक दृष्ट्या पुढील तीन स्थळे उघड उघड चुकीच्या 


वाचनाची दिसतात: 
चूक बरोबर 

(१) पृ. २३, स्तं. ब, ओ. १४ : बळवंत दवे बळवंत देव 

(२) पृ. २६, स्तं. अ, ओ. (७ : वाजपे वैज्य (दातेसूची पू. ४४२ पाहा) 
(३) पू. २७, स्तं. अ, ओ. १८ गुजराथी व्यापारी गुज राथ व्हर्नाक्यूलर सोसायटी 

पॉप्युलर सोसायटी  ( हिचे पहिले देशी कार्यवाह 
लोकहितवादी होते ) 
क. लो. अ. हो विनंती. >स्. गं. मालशे 
जु. भा, 9 


सार-संकलन 


पाकिस्तानच्या दृष्टीतून भारत विरुद्ध पाकिस्तान 


ले. ज. ए. आयू. अक्रम (निवृत्त) हे इस्लामाबाद 
येथील “ इन्स्टिट्यूट ऑफ्‌ रीजनल स्टडीज ह्या 
संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. पाकिस्तानच्या दृष्टीतून 
भारत-पाक संबंध कसे दिसतात आणि ते कसे असा- 
वेत ह्याविषयी त्यांनी केलेल्या विवेचनाचा सारांश 
असा: | 
” भारत आणि पाकिस्तान यांची निमिती हिंदू- 
मुसलमानांच्या कत्तलींच्या पाइवंभूमीवर झाली. 
१९४७ च्या अखेरीस आणि सबंघ १९४८ भर 
काइमीरच्या प्रश्‍नावरून आपल्या दोन देशांत य्‌द्ध 
चालू होते. १९५० व १९५१ साली दोन्ही देशांच्या 
फोजा सरहद्दीवर युद्धाच्या पवित्र्यात सज्ज होत्या. 
युद्ध कसेबसे टळले एवढेच. १९ ६५ साली युद्ध झाले 
आणि जरी दोन्ही देशांनी ते जिकल्याचा दावा केला 
तरी खरोखरच कुणी जिकले नव्हते; यद्ध बरोबरीने 
संपले. पण १९७१ साली जे य॒द्ध झाले त्याचा परि- 
णाम म्हणून पाकिस्तानचे विभाजन झाले, हा पाकि- 
स्तानला बसलेला मोठाच धक्का होता. 
अक्रम ह्या संदर्भात असे म्हणतात कौ, “ हजे 
सर्वे घडून आले त्याला भारत आणि पाकिस्तान हे 
दोन देशच प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. ब्रिटन किवा 
अमेरिका किवा जागतिक महाझवती असे दुसरे 
कुणीही जबाबदार नाही. आपल्याच चुकांमुळे आपली 
जी हानी झालेली असते तिची जबाबदारी इतरांवर 
ढकलायची दोन्ही देशांना सवय आहे.” अक्रम यांचे 
पुढे असे म्हणणे आहे, की ही दक्षिण आशियातील 
लोकसमूहांना असलेली सवय आहे. बहुधा ती सर्वं 
माणसांना असलेली एक आहे. 
ते काही असो; ज्या खेदजनक घटनांचा अक्रम 
उल्लेख करीत आहेत आणि ज्यांची जबाबदारी ते 
संदिग्धपणे दोन्ही देशांवर ढकलीत आहेत त्यांचा 
ऐतिहासिक संदर्भ ध्यानात घेणे आवद्यक आहे. 
हिंदूंविरुद्ध दंगे करणे, कत्तली घडवून आणून जो- 
पर्यंत पाकिस्तानची मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत 
देशात कायदा आणि सुव्यवस्था नांदू शकणार नाही 


अनुक्रमणिका 


हे सिद्ध करून देणे ही मुस्लिम लीगच्या पुढाऱ्यांची 
जाणूनबुजून स्वीकारलेली रणनीती होती. पुर्व पंजाब- 
मध्ये मुसलमानांच्या तोडीस तोड म्हणून कत्तली 
झाल्या ही गोष्ट खरी आहे. पण भारतात मुसल- 
मानांच्या जीविताला व मालमत्तेला हानी पोचू 
नये म्हणून काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी आटोकाट प्रयत्त 
केळे, हिंदू जमातीच्या प्रक्षव्ध भावनांना आवर घाल- 
ण्याचा नेटाने प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना 
यशही आले. ज्या प्रमाणावर सबंध पाकिस्तानभर 
हिंदूंची ससेहोळ्पट झाली (आणि पाकिस्तान सर- 
कार निक्रिप् राहिले) त्या प्रमाणात भारतभर 
मुसलमानांची ससेहोलपट भारत सरकारने होऊ 
दिली असती तर मुसलमानांची अवस्था काय झाली 
असती हा विचार पाकिस्तानी पुढारी किवा जातीय- 
वादी भारतीय पुढारी कधी करीत नाहीत. 

१९४७ सालचे कार्मीरवरून आणि काइमीर- 
मध्ये झालेले युद्ध पाकिस्तानने कार्मीरमध्ये आफ्रिडी 
टोळ्या घुसविल्यामुळे झाले, १९५०-५१ साली 
युद्धाच्या पवित्र्यात दोन्ही संन्ये जी खडी झाली 
होती ती पुर्व बंगालमध्ये जातीय दंगे मोठ्या 
प्रमाणावर घडून येत होते, निर्वासित हिंदूंचा ओघ 
हिंदुस्थानात वाहत होता, आणि पूर्वे पाकिस्तानात 
हिंदु औषधालाही राहणार नाही अश्ली परिस्थिती 
निर्माण झाली होती आणि पाकिस्तान सरकारवर 
दबाव आणून स्वतःच्या अल्पसंख्याकांविषयीचे 
किमान कतंव्य करायला लावणे भाग पडले होते. ह्या 
उद्देशाने नेहरूंनी भारतीय सन्य पुर्व पाकिस्तानच्या 
सरहद्दीवर खडे केळे, १९६५ साली पाकिस्तानने 
काइमीरवर हल्ला केला आणि युद्ध सुरु झालेव ते 
काश्मीरपुरते मर्यादित राहिले नाही. १९७१ साली 
पाकिस्तान सरकारने पूर्व बंगालमध्ये केलेल्या अमा- 
नुष वर्तनाचा आणि त्याचा परिणाम म्हणून 
हिंदुस्तानात आलेल्या लक्षावधी निर्वासितांच्या 
लोंड्यांचा इतिहास ताजा आडे 


द हे. अक्रम केवळ युद्धे 
झाली एवढे नमूद करतात, त्यांची कारणे देत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सारसेकलन 


नाहीत. आपल्या चुकांची व गुन्ह्यांची कबुली न 
देणे हा दक्षिण आशियाई गुण असो नसो, ती अक्रम 
यांची पद्धत दिसते. 

हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यामधील वितु- 
ष्टाची अक्रम यांनी केलेली कारणमीमांसा अशी 
आहे: ( १ ) नेहरूंच्या अमदानीत भारताला ह्या 
उपखंडाच्या परिसरात आणि आग्नेय आशियात 
' मोठ्या सत्तेची भूमिका वठवायची होती, हा 
दर्जा त्याला पाहिजे होता. ह्या आकांक्षेला पा्कि- 
स्तानने विरोध केला. कारण पाकिस्तानसुद्धा मोठी 
सत्ता म्हणून स्वतःकडे पाहत होते. पाकिस्तान हे 
सर्वांत मोठे मुस्लिम राज्य होते आणि मुस्लिम 
जगाचा नेता आणि संरक्षक ही भूमिका त्याने 
स्वतःसाठी घेतली होती. (२) भारताला पाकि- 
स्तानचो भोती जुन्या इतिहासाच्या आठवणीमुळे 
वाटते. भारतावर झालेली एतिहासिक आक्रमणे 
वायव्येकडन झाली होती आणि त्यांतील बरीच 
इस्लामी होती. उलट, अलीकडच्या इतिहासात 
भारताची पाकिस्तानविषयोची भोती सातत्याने 
आक्रमक होती आणि भारताने लष्करी कारवाई 
करून पाकिस्तानचे द्विभाजन घडवून आणले. 
यामुळे दोन्ही देशांत परस्यराविषयी भीती व अवि- 
इ१वास आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. 

पुढे अक्रम यांचे म्हणणे असे आहे, को १९६२ 
मध्ये जेव्हा चीनने भारतावर हल्ला केला तेव्हा 
भारताने अतिरेकी प्रतिक्रिपरा दाखविली. चीनला 
हिमालय ओलांडून मोठ्या संन्यानिशी भारतावर 
आक्रमण करता येणार नही हे सर्वांना माहीत आहे; 
पण चीनच्या हल्ल्यानंतर आपल्याला दोन शात्रूंशी- 
पाकिस्तान व चीन यांच्पाशी-मुकानला करायचा 
आहे असे भारताने ठरविले. आणि त्याला अन्‌- 
सरून आपल्या शस्त्रास्त्रांत व सैन्यात वाढ केली. 
ह्यानंतर आपल्या उपखंडाच्या संदर्भात घडलेली 
महत्त्वाची घटना म्हणजे १९७९ मध्ये सोव्हिएट 
रशियाने अफगाणिस्तानमध्ये केलेली कारवाई. या 
कारवाईचा उल्लेख अक्रम हे 'इंटरव्हेत्शन ' असा 
करतात, आक्रमण असा करीत नाहीत. ' इटरव्हीन ' 
ह्याचा अर्थ ' मध्ये पडणे, हे चांगल्या हेतूने किवा 
वाईट हेतूने कसेही होऊ शकते. अक्रम यांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे रशियाच्या अफगा 


५१ 


उपस्थितीमुळे खरा धोका निर्माण झाला आहे तो 
: पाऱचात्त्य जगा'ला. कारण पठ्चिम य्रोपला लाग- 
णाऱ्या तेलाचा दोन तृतीयांश भाग त्याला जेथून 
पुरविला जातो तो आखाती प्रदेश अफगाणिस्तानच्या 
सरहद्दीपासुन केवळ ३०० मैलांवर आहे. 

अक्रम यांचे यापुढील विवेचन लक्षात घेण्याजोगे 
आहे. ते म्हणतात, ““ अफगाणिस्तानातील रशियन 
उपस्थितीमुळे पशचिप युरोप आणि पाइचात्त्य 
( राष्ट्र ) व्यवस्था ( सिस्टिम ) हल्ल्याला अति- 
शय सहजी बळी पडू शकेल अक्ली परिस्थिती 
निर्माण झाली आहे ह्याची जाणीव अमेरिकेला 
झाली आणि ह्यावर काही इलाज केला पाहिजे असे 
तिने ठरविले, रशियाला आखातो देशांत पोचायला 
प्रतिबंध करणे अत्यंत आवदयक होते. इराणच्या 
बाबतीत अमेरिका काहो करू दकत नव्हती. 
ह्याची कारणे येथे स्पष्ट करण्याची जरुरी नाही. 
पण या सबंध परिसरात स्थंयं निर्माण करण्याची 
पाकिस्तानची तयारी होती आणि याचे फायदे 
उभयतांना-अमेरिका व पाकिस्तान या दोघांनाही- 
होणार होते. 

ह्यातून पाकिस्तानला लष्करी सामग्री विकत 
घेण्यासाठी ३२० कोटी डॉलसं देण्याची योजना 
आकाराला आली. यातील जवळजवळ निम्मी 
रक्‍कम हे १४ टक्के व्याजाने देण्यात आलेले कजे 
आहे. आम्ही या योजनेचा आनंदाने स्वीकार केला. 
कारण तिच्यामुळे आमच्या कोणत्याही शेजाऱ्या- 
पासून-तो कोणत्याही बाजूने येवो- आमचे संरक्षण 
करण्याचे बळ आम्हाला लाभणार होते. शिवाय 
आमचे सावंभोमत्व, अलिप्त परराष्ट्रीय घोरण 
ह्या आमच्या तत्त्वांना जिच्यामुळे बाघा येईल अशी 
कोणतीही किमत आमच्याकडून वसूल करून घेण्यात 
येणार नव्ह्ती, 

ह्या योजनेमुळे पश्चिमी हितसंबंधांच्या दृष्टीने 
अरबी समुद्र व इराणी आखात ह्या प्रदेशांत अधिक 
स्थैये निर्माण झाले, पण आमच्या स्वतःच्या दृष्टीने 
पाहता आम्ही स्वत:चे संरक्षण करीत होतो, 
आखाती प्रदेशाचे नव्हे ... आम्ही आमचे संरक्षण 
करीत होतो; पण आमच्या प्रदेशाचे यशस्वीपणे 
संरक्षण करण्याच्या ह्या प्रक्रियेतून जर पशिचमेला 


णिस्तानातील-* स्वतःच्या ऊर्जापुरवठ्याच्या संबंधात अधिक सुर- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


च 


क्षितता लाभणार असेल तर त्याला आमचा काही 
आक्षेप नव्हता.” 

आता हा सबंध युक्तिवाद समजून घेणे कठीण 
आहे. कारण अफगाणिस्तानात शिरलेला रशिया 
जर पढिचमेला आखाती प्रदेशात घुसला तरच 
पडिचिमी देशांचे तेल धोक्यात येणार. आणि तो 
पदिचिमेकडे कधीही सरकू शकेल अशी शक्‍यता 
निर्माण झाल्यामुळे ह्या देशांचे तेल सतत धोक्यात 
आले आहे असे म्हणणे आहे. पण पाकिस्तान 
अफगाणिस्तानच्या पुर्वेला आहे. तेव्हा तेलाच्या 
संबंधात परिचिमी राष्ट्रांना विरोधी ठरेल अक्ली 
कोणतीही कारवाई रशियाने करायचे ठरविले तर 
तिच्याशी पाकिस्तानचा काही संबंधच येणार नाही. 
मग पाकिस्तानला शस्त्रसज्ज करून अमेरिकेला 
अनुकूल ठरेल असे स्थेयं ह्या प्रदेशात कसे निर्माण 
होणार ? रशियाने पाकिस्तानवर आक्रमण कर- 
ण्याचे ठरविले तर हो शस्त्रास्त्रे जवळ असली तरी 
पाकिस्तान रशियाविरुद्ध टिकू शकणार नाही हे 
उघड आहे. मग ह्या शस्त्रास्त्रांचा अमेरिकेच्या 
दृष्टीने काय उपयोग आहे ? अश्शी काही व्यूहरचना 
आहे का, कौ जर रशिया पद्चिमेकडे सरकू लागला 
तर पाकिस्तानने ह्या शस्त्रांचा उपयोग रशियाच्या 
विछाडीवर- अफगाणिस्तानामध्ये- करावा ? असे 
करणे पाकिस्तानला महाग तर पडेलच; पण शिवाय 
अमेरिकेशी पाकिस्तानचा ह्या स्वरूपाचा सुप्त 
करार जर असला तर अलिप्ततावादी धोरणाचे 
काय होते ? किंवा अशी काही तरी दृष्टी आहे का, 
की रशिया परिचमेकडे सरकू लागल्यावर जी 
गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल तिचा फायदा 
घेऊन भारत पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई 
करील आणि पाकिस्तान हा अमेरिकेला अनुकूल 
असलेला देश असल्यामुळे जर भारतान लष्करी 
कारवाईच्या बळावर तो अंकित केला तर ते अमे- 
रिकन हितसंबंधांच्या विरुद्ध होईल. म्हणून भार- 
ताच्या संभाव्य आक्रमणाविरुद्ध स्वतःचा बचाव करता 
येईल एवढे लष्करी बळ पाकिस्तानमध्ये निर्माण 
केले पाहिजे व त्यासाठी ह्या शस्त्रास्त्रांचा उपयोग 
होणार आहे. 

पण भारताला पाकिस्तानवर आक्रमण करण्याचे 
काही कारण नाही. लष्करी कारवाईपर्यंत ज्याच्या- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


एप्रिल, १९८३ 


मुळे गोष्टी जातील असा भारत-पाकिस्तानच्या 
दरम्यान असलेला एकमेव प्रश्‍न म्हणजे काइमीर. 
आणि काऱ्मीर आज भारतात आहे. त्याला भारता- 
पासून अलग करणे पाकिस्तानच्या परराष्ट्रीय धोर- 
णाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे आणि ते साधण्या- 
साठी पाकिस्तान अनुकूल परिस्थितीत लष्करी 
कारवाईचा वापर करायला मागेपुढे पाहत नाही 
असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. तेव्हा रशिया जर 
पश्चिमेकडे सरकू लागला तर त्याला कोणत्यातरी 
स्वरूपात प्रतिबंध करण्यासाठी-अफगाणिस्तानात 
पिछाडीवर किंवा आखाती प्रदेशांत आघाडीवर- 
ह्या शस्त्रांचा वापर पाकिस्तान करेल अशी कल्पना 
असल्याशिवाय अमेरिकेने ही शस्त्रे पाकिस्तानला 
का द्यावी हे कळणे कठीण आहे. आणि वर म्हटल्या- 
प्रमाणे ही कल्पना अलिप्ततावादाच्या विरोधी आहे. 
किवा अशीही शक्‍यता आहे, कौ अमेरिका पाकि- 
स्तानला ही जी उच्च दर्जाची शस्त्रे पुरवीत आहे, 
त्यांचा रशिय्राच्या अफगाणिस्तानातील उप- 
स्थितीशी काही संबंध नाही. त्याची कारणे अमे- 
रिकेच्या जागतिक व्यूहरचनेज्ली संबंधित आहेत. 
अक्रम यांचे म्हणणे असे आहे, को परराष्टीय 
राजकारणाचे जे मूलभूत तत्त्व आहे ते म्हणजे 
देश स्वतःचे अस्तित्व टिकटून धरण्यासाठी प्रय- 
त्नांची पराकाष्ठा करीत असतो हे होय. राष्ट्रीय 
धोरणाचे हे मूलभूत उद्दिष्ट असते आणि इतर सवं 
उदिष्टे दुय्यम, साधनस्वरूप असतात. दुसरे तत्त्व 
असे, की राष्ट्राला जो धोका असतो तो नेहमी 
शेजाऱ्याकडून असतो. हा 'घोका आहे हे राष्ट्राचे 
ज दशन असते ते झेजारी राष्ट्राची उद्दिष्टे काय 
आहेत ह्यावर अवलंबून नसते तर शेजारी राष्ट्राचे 
सामथ्यं किती आहे यावर अवलंबून असते. म्हणन 
शेजारी राष्ट्रांमध्ये लष्करी सामर्थ्याच्या वाबतीत 
काही समतोल असला तर शांततेच्या दृष्टीने इष्ट 
क ीक- असते. भारत मिराज २००० 
आणि टी ७२ टॅक्स इ. गास्त्रे पै टी 
सामर्थ्य म. वीय क वी 
एवढे सामथ्ये पाकिस्तानने प्राप का यमा 
9 त करून घतले तर 
शांततेला उपकारक ठरणार आहे. 


वितुष्टाचा जुना इतिहास विसरून शांततेचे 


गीन पर्वे ह्यां 
नवीन पवे पाकिस्तान व भारत तकात ह्यांनी सुरू [. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


सारसंकलन 


असे आवाहन अक्रम यांनी केले आहे. जुन्या इति- 
हासामुळे निर्माण झालेले परस्परांविषयीचे संशय 
आणि भीती एकाएकी नाहीशी होणार नाही; 
तेव्हा एक एक पाऊल टाकून सांमजस्याचे संबंध 
दृढ करीत न्यावे अशी त्यांची शिफारस आहे. 
( देशाला मुख्यतः शोजारच्या देशाकडून धोका 


असतो ह्या अक्रम यांच्या तत्त्वाशी ही सबंध योजनाच 
विसंगत आहे हा मुद्या सोडून देऊ. ) या दृष्टीनेच 
सप्टेंबर १९८१ मध्ये पाकिस्तानने आपल्या दोन 
देशांत “ युद्ध-नको करार * घडवून आणावा अशी 
सुचना केली असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याला भारता- 
कडून मिळालेला प्रतिसाद उत्साहव्धेक नव्हता असा 
खेद त्यांनी व्यक्‍त केला आहे. कारण प्रारंभी 
भारताने अशी सुचता आली आहे ही गोष्टच नाका- 
रली व तंतर आपल्या बाजूने 'मंत्री-करारा' चा 
प्रस्ताव मांडला, पण पाकिस्तानने समजुतीचे धोरण 
स्वीकारले आणि ' युद्ध-नको कराराला ' भारताने 
पाहिजे तर ' मैत्री करार * म्हणावे या गोष्टीला 
मान्यता दिली. 

अक्रम यांच्ना म्हणण्याप्रमाणे हा करार होण्याच्या 
आड दोन गोष्टी मुख्यतः येतील. त्या म्हचजे भारत 
आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांत जे वादाचे प्रश्‍न 
आहेत किंवा उपस्थित होतील ते दोघांनी परस्प- 
विचारविनिमय करून सोडवावेत, ते आंतरराष्ट्रीय 
यंत्रणांकडे किंवा संघटनांकडे नेऊ नयेत असा अस- 
लेला भारताचा आग्रह. ह्या ' पारस्पर्या 'च्या 
( बायलॅटर॑ल्झिम ) तत्त्वाला पाकिस्तानने मान्यता 
द्यावी आणि मंत्री-करारामध्ये ते मान्य तत्त्व म्हणून 
नमूद करावे अल्ली भारताची इच्छा आहे. पारस्पर्याचे 
हे जे तत्त्व भारत पुढे करीत आहे ते मुख्यतः 
काइमीरच्या प्रश्‍नाला अनुलक्षून आहे. आंतरराष्ट्रीय 
परिषदांतून पाकिस्तान हा प्रश्‍न नेहमी उपस्थित 
करीत असते आणि त्यामुळे भारत व पाकिस्तान 


यांच्यामधील तणातणी वाढण्पापलीकडे काही होत 


नाही. 
पण ह्या 
नाही असे अक्रम 


गोष्टीला पाकिस्तान मान्यता देणार 
यांचे म्हणणे आहे. याचे त्यांनी 
दिलेले कारण असे, की कादमीरच्या बाबतीत ठया 
तीही तडजोड करायला ज भारतीय वनत त्य या 
होईल ते लोकक्षोभाचा बळी ठरेल यावष का 
. प्रमाणे सर्व भारतीयांचे एकमत आहे, त्याप्रमाणे 


यामा 


ष्३े 
पाकिस्तान सरकारही तकश्ञाच कारणासाठी काइमी- 
रच्या प्रश्‍नावर तडजोड करू शकणार नाही हे भार- 


ताने ओळखावे. म्हणून पारस्पर्याच्या तत्त्वाविषयी 


भारताने आग्रह धरू नये. मंत्री करार किवा युद्ध- 
नको करार स्वीकारावा व कारमीरच्या प्रश्‍नाबाबत 


पुढे काय करता येईल ते पहावे. 

भारताचा दुसरा आग्रह असा आहे, कौ परको 
राष्ट्रांना पाकिस्तान आपल्या देशात लष्करी तळ 
उपलब्ध करून देणार नाहो ह्या गोष्टीला पाकि« 
स्तानने मान्यता द्यावी व तिला तहात अंतर्भूत करावे, 
पण अक्रम यांचे म्हणणे असे आहे, की अशो अट 


पाकिस्तानवर लादणे हे पाकिस्तानच्या सावेभोम- 
त्वाशी विसंगत आहे. आपल्या देशात परकोयांना 


लष्करी तळ आपण उपलब्ध करून देणार नाही असे 
पाकिस्तानने जाहोर केले आहे. भारताने त्यावर 
विश्वास राखावा. पण अश्ी अट भारताने पाकि- 
स्तानावर लादणे हे अपमानास्पद आहे. परकीयांना 
आपल्या देशात काय करू द्यावे आणि काय करू देऊ 
नये ह्याविषयीचा निर्णय, एक सावंभोम सत्ता म्हणून, 
पाकिस्तानच्या अखत्यारोत आहे; भारत त्याविषयी 
पाकिस्तानला आदेश देऊ शकत नाही. 

भारत आणि पाकिस्तान यांमधील शेवटचा 
विवादाचा प्रश्‍न म्हणजे अणु-बांब. अक्रम यांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे पाकिस्तान आण्विक ऊर्जेचे उत्पादन 
करण्याचा जरूर प्रयत्न करीत आहे; परंतु लिंबियाचे 
क. गडाफो यांच्या साहाय्याने पाकिस्तान अणु-बांब 
तिर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हा केवळ 
इस्राइली प्रचार आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे, की 
भारताने अणु-बाँब बनवू नये आणि पाकिस्ताननेही 
बनवू नये. यावर भारताच्या बाजूने असा प्रश्‍न 
विचारला जाईल, कौ चीनचे काय ? चीनकडे अणु- 
शक्ती आहे आणि भारताने चीनच्या संबंधात दुय्यम, 
दुबळी भूमिका का स्वीकारावी ? यावर अक्रम यांचे 
म्हणणे असे आहे, की ही भारताची डोकेदुखी आहे; 
तिचा पाकिस्तानशी काही संबंध नाही, 

अक्रम यांचा एकंदर सूर असा आहे, की मुस्लिम 
जगाचा नेता म्हणून पाकिस्तानला काही भूमिका 
वठवायची आहे आणि ह्या भूमिकेमुळे पाकिस्तान व 
भारत यांच्यांत बरोबरी आहे. भारताने पाकि- 
स्तानचे हे महत्त्व मान्य करावे आणि बरोबरीच्या 
नात्याने पाकिस्तानशी य॒द्ध-नको करार करावा, 


| 
| 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ष्ट 


नेवेभारत 


पभ्निळ, १९८३ 


"कॅ "के "केल "के "कू 6. >. >&. >&. -&. ->&. >&. -&. -&. -&. >&. >. > ->& ->& >& > >& « 


नटे 
७: जनी 


-. प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमालेची 


आपल्या ग्रंथालयात अवशय हवीत अक्षी 


संग्राद्य वेचारिक मराठी प्रकाशने 


* वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती 
क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर 
पुरोहितवर्गवर्चेस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ सुमंत मुरंजन 
गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी 

लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा 

भारतीय स्त्रीधर्माचा आदश । सो० कमल पाध्ये 

हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल 

महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर 
श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ 

संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी 

ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोली 

आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव 

भावा्थे रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकृत ) बालकांड 

तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे 

आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रववेदी 

वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट 

नवमानवतावाद व मानवाचा आदरशं 

प्रस्थानभेद (प्राचीन १४ विद्यांची माहिती) पुनर्मुद्रण । गं० वा लेले 
बौद्धधर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार (पुनर्मुद्रण) । प० ल० वैद्य 

चार्वाक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (आवृत्ती दुसरी ) । सदाशिव आठवले 
गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे 

दास-शूद्रांची गुलामगिरी । शरद्‌ पाटील 


ग्रंथालये व ग्रंथविक्रेत्यांना २० टक्क कमिशन 
संपक : चिटणीस, प्राह्षपाठशाळामंडळ, वाई (जि, सातारा ) 


२० रु. 
७५ रु. 
१० रु. 

८ रु. 


क अ 
0000000 ण्या डीप स ल हा कनक यी प कल रट 


54,6६2 ॥«१ 


2-2: 
2२ 


>>*” 
<_ 


| चैक महाबँकेची 


] 
(गि 
रै निरी नो -- 


बद ऑफ काहाराष्ट 


(मारत सरकारचा उपक्रम) मुरुय कचेरी ; 'लोकमंगल', सिवाजी नगर पुणे 8४१ ००५ 


तुमची हितचिंतक मिंटी 
२» 


ती 
"टडढडटण४तथदश द्धात ”, 
-चॅफनजम अरळवक 


8 04 €>.६ 


1 _ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास । 
राज्य कवळ विकास र डू पेटारे व 

राज्य मराठा वकास सस्थद्वार 


नवभारत । एप्रिळ १९८३ 51:01. !४0. 83' 29 


१०९७९७७. ९७..-२९७.९७..२७..९७.-९७..-९७.”९७..*९७. ७.३. ९७.७. 


९ 
९ 


ठका 5666 (0०707720700/8 018 -- 


2 .4॥ कब श्‍क्शल्य/01 
० ८०-०7९/॥५/९ 5090107702 


९ 
९ 
शै 
९ 
र 
॥॥71/5_ ॥.४8. 8 
९ 
6 
6 
जी 


6, 


गा. ए. ७. शाप्तक७्राद 
षिक्षाबे्ठाा पटलं 


क 
श 


शह 


य 


ऐ६$16601 


९ 

| ९ 

शा. 0, . 087, 
 & 

शै 


९-२... २७. 


“२७.२२” “७”“””“क७”-७”-७”“७”“७.-%.-७.-%--क.-क.- क... 


है मासिक श्री. ग. दीक्षित यांती दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे. पुं रेगे यांनी प्राज्पाठशाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


